भानुदासस्वामी 





॥ श्रीराम ।! भानुदास स्वामी संतांमाजी धरेष्ठ । प्रपंचाचे कश 
दूर जया ॥ १ ॥ कापड आणाया गेले संग्यासवें । अद्भुतचि देवें केडे 
तेथें ॥ २ ॥ खेप भरोनीया येतां मागोवरी । पाळं दिल्ही बरी गांवा- 
पासी ॥ ३ ॥ यांचें पाळ मध्यें होतें हे गांबांत । कौतेनासी जात ऐका 
बया ॥। ४ ॥ सवीनी वबर्जीठले परी न राहीले । स्मरणी रंगळे देवा- 
जीचे ॥ ५ ॥ रित्या पेंवामध्यें दीड पाले यांचीं । टाकतो तयांची बुद्दि 
ऐसी ।। ६ ॥ बेल सारे रानी दिधले हांकोनी । रडऊं तया मनीं भाव- 
ना हे ॥ ७ ॥ चोर आठे धाडी मोठी अकस्मात । ठुटोनीया नेत सर्ब 
यांचें || ८ ॥ भानुदास आले कोतेन ऐकोनी । पाहाती नयनीं जाहाले 
तें ॥ ९ ॥ माझे सर्व देवा कलेंसी जतन । परी संगी जाण माझे 
कीं हे | १० ॥ तेव्हां पांडुरंगे चोर अंध केळे । प्रातःकाळी आले 
घेबोनीया ॥ ११ ॥ ज्याचे यासी दिल्हे आनंद जाहाला । बाटीळें 
द्विजाळा आपुळे जें |। १२ ॥ सोडोनीया वेबसाव विणा हाती । भजनी 
रंगती अहिर्निसीं ॥ १२३ ॥ संताचे चरित्र गातां आणि ऐकतां । होय 
सार्थकता भीम हणे ॥ १४ ॥। 


॥ श्रीराम ॥ घरी आठे बहु दरिदरे पिडीलं । कांता तेव्हां बोळे 
दौनरूप ॥ १ ।॥। प्रातःकाळी गंगास्नान करोनीया । गीतापाठीं तया 
प्रीति फार 1 २ ॥ योगक्षेम लांचा वाहातो मी ऐसें । अनन्य बिश्वाें 
भजती जे || ३ ।। ठोक पाहानीया विस्मित जाहाठे । हारताळे हाबीडें 
तयाळागीं ॥ ४ ।। देव घरी आले माल घेबोनीया । कांता पुसे तया कोण 
तुह्ली ॥ ५ ॥ कृष्णाजीपंत हे नाम सांगीतळें । दब्यें भक्ष केडें तृत्त 
तये ॥ ९ । जन्मवरी खातां न सरेचि रेसं ।*देवोनी ब्िश्वासे बोळी- 
यढे॥ ७ 1 दाता श्नतारासी निरोप. सांगावा । धढ भड्नी जीवा 


६द 


माजी ऐका ॥ ८ ॥ आमुचे दोढी त्यांनी ळाविळी हातोळ । पुसोनी 
सात्काळ टाका सांग ॥ ९ ॥ इतुर्के सांगोनीया गेळे तों हे आले । घरी 
जो पाहीळें अद्भृतचि ॥ १० ॥ पुसतां कांतसी सांगे वतमान । नेत्री 
वाहाती जाण अश्रुधारा ॥ ११ ॥ तात्काळ हातीळ पुसोन 'टाकीली । 
भक्तासी सांमाळी हचि सत्य ॥ १२ ॥ कांतेसी ह्मणती सर्वस्वाचें दान । 
करावेसे जाण वाटताहे । १२ ॥ बोलावोनी विप्र फडशा केला सारा । 
हणे ज्याचें त्याठा सर्मापेलं | १४ ॥ ऐसें हरिभक्त उदास मानसी । देव 
तयापासी भीम हाणे ॥ १५ ।॥ 


॥ भ्रीराम़ ॥ भानुदास क्षेत्र पेठणाहूनीया । पंढरी. जावया 
सिद्ध जाळे ॥ १ ॥ आले पंढरीस नेम यांचा असे । प्रेमाच्या उल्हासें 
गावे भाबें ॥ २ ॥ देवापुढे पांच अभंग हणावे । देवें माळे द्यावे 
अकस्मात ॥ ३ | येका शिष्य यांसी पितांबर दिला । आले राउळाला 
नित्या ऐसे ॥ ४ ॥ तेथें होता सडा चिडचिडीत जालं । पितांबरामुळें 
काय केलें ॥ ५ ॥ राखोनी नमन केलें वरिच्यावरी । तये अवसरी 
माळ न ये ॥ ६ ॥ बहुत श्रम जाले न ये माळ जेव्हां । उपेक्षीळे तेव्हां 
हणती देवें ॥ ७ ॥ तेथोनी निघाले येका गांवा आले । लोकांसी बोडीठे 
सथीठीया ।॥ ८ ।॥ प्रहररात्रीसी विघ्न यईल यर्थे । मारोनी तयातें टाका 
तुझी ॥ ९ ॥ पंढरीहून त होते दोन कोस । हणती जिवा नाश करूं 
मतां ॥ १० ॥ चोघे गडी केळे तयासी ह्मणती । माशिये मोटेसी 
बांधोनी न्या ॥ ११ ॥ तया गांवांमध्ये नेवोनी ठेवावं । मग तुह्मी 
यार्ये पंढरीस ॥ १२ ॥ आज्ञा झणोनीया नेली मोट गांबीं । ठेविली 
जाणावी गांबांमध्ये | १३ ॥ निघोनीया गडी गेल्यावरी लोक । मार 
करिती देख त्यावरी | १४ ॥ बहु केला मार परी न लागेचि । मागें 
प्रल्हादाची साक्ष यांसी ॥ १५ ॥ धीट गेळे मोटे सोडोनी पाहीळे । 
स्वामीस देखीळे अकस्मात | १६ ॥ नमन कारिती पायांस लागती । 
तेथोनीया यती पंढरीस ॥ १७ ॥ निग्रह करीतां झणे पांडुरंग । सोब- 


६७ 


ळ्वाचें पग स्मरण दिल्हे ॥ १८ ॥ सवाधात केळे मालेसी. दौषलें 4 
गाय निय संतलीडा ॥ १० ॥ 


॥ श्रीराम ॥ अनेगोंदीमभ्ये होता तपनाथ । कानदा विश्यात 
रामराजा ॥ १ ॥ रासाईंचा भक्त होता तो अत्यंत । साक्षात्कार . सत्य 
होता भोठा ॥ २ । अभिमान तया जाहाला भलंत । वैभवी आणि 
भक्त मीच झणे ॥ २ ॥ हेमाडपंतही तेथे होते जाण । त्यांसी गजानन 
साह्य सदा ॥ ४ ॥ लंके निभीषणें नेलं होते ज्यांसी । पिशाचठिपीसी 
आणिलें ज्यांनीं ॥ ५ ॥ रायापासीं येता. बोलिला अभिमानें । आक्षां 
ऐसा कोण भक्त बोला ॥ ६ ॥ वैभवही थोर भक्तही मी थोर । देवी 
माझी थोर सर्वामध्ये ॥ ७ ॥ हेमाडपंतांसी न सांवरे जेव्हां । बोलीयळे 
तेव्हां निशांकचि | ८ ॥ पंढरीत पांडूरंग देव येक । ऐसा नाही देख 
भूमंडळीं ॥ ९ ॥ तयाचाचि भक्त नामदेव संत । वैभव अद्भुत तेथें 
आहे ॥ १० ॥ रायासी आवेश येवोनी निघाठा । सव वैभबाला 
घेवोनीया ॥ ११ ॥ यांनीं करोनीया गणपतीच्या ध्याना । हणती 
माझ्या वचना सांभाळावे ॥ १२ ॥ अभय होताचि चाढीयठे मार्गी । 
सेना दोहीं भागीं चतुरंग ।। १२ ॥ आठ कोसांबरी राहिठी पंढरी | 
भक्तसाहे करी पांडुरंग | १४ ॥ अद्भृतचि माव करी तो देवाजी । दार 
काचि दुजी ऐसे भासे ॥ १५॥ घोड्यावरी स्वार होवोनी भापण | आळे 
नारायण रायापुढें ॥ १६ ॥ रायें पाहातांचि झणे नामदेव । नमन सद्धा 
करुनी पुसे ॥ १७ ॥ कृष्णाजीपंत हें नाम जाणवीळें । नामदेवे केडें 
पांगे आझां ॥ १८ ॥ सांगोनीया जातां झणतसे राव । धन्य हें वैभग 
बाढतसें ॥ १९ ॥ मुळोनीया आही पाग्याच्या पायांती । ढागळो 'है 
देसी भ्रांति जाळी ॥ २० ॥ ऐसीं बहु सोंगें पांडुरंग दावी । न धरे 


ति ह कंग अब््ऑब्॒अथआाबयाबञ॒ याशकाााााधााकामाशाशााधााााााबजजजबज॒बागग॒ब॒बअजजजजाजवयवगयमययय्मिथव्बन््सम्ल्ल्हसस्लकि ल 
कत केक्का! 











ष्ट 


श्रीवी अज्ञादिकां ॥ २१ 1 पंढरी येवोनी पाहाताती तंव । कळत्त कोठ 
सवे ज्ुव्णाचे । २२ ॥ हेमाडपंतांसी घेवोनी वाड्यात । रत्ने वळे घेत 
भमोळिक ॥ २२३ ॥ येतां कचेरीत बेसळे ठोडासी । नामदेव लांसी 
मानीयले । २४ ॥ नमन करोनी वस्रे रतने दिल्हीं । आठिंगर्ने जाली 
पुढे ऐका ॥ २५ ॥ राव झणे नाम सांगावे आपुळे । नारायण भले 
हणती आह्मां ॥। २६ ॥ नामदेवाचीये असो कोठीवरी । लांचा आहझां- 
बरी लोम फार ॥ २७ ॥ तुझं सवे आजि यावें भोजनासी । मग भेटी 
त्यांसी करूं तुझां | २८ ॥ अधिकारासारीखे बैसवीठे पाहा । आढी 
बाढावया जगन्माता ॥ २९ ।। नामदेवाची हे पत्नी झणऊन | राब तये 
नमन करीताहे ॥ २० ॥ पुसतां सांगती नारोपंतकांता । कोठीवरी 
होता तयाची हे ॥ २१ ॥ हेमाडपंतांसी हणे राव काय । वैभव हे 
आहे न वणेवे ॥ ३२ ॥ ऐेकतांचि यांच्या नेत्री आले अश्र॒ । झणती 
स्वेभ्ररु जाला सारें ॥ ९३ ॥ भोजन करोनी चंद्रभागेतीरी । पाहाताती 
नेत्री कोतुकासी | ३४ ।। शताबधि दासी भांडीं घांतिताती । विजे 
रेशा दिसती राजयासी ॥। ३५ ॥ रासइही त्यांत होती वोळखोन । 
साष्टांग नमन करी तय ॥ १६ ॥ हणे माते ऐसे काय हें करीसी । 
सांग निश्चयंसी आजि मज ॥ ३७ ॥ हणे देवी तुझा देव आहे तेथें । 
'वाकरीचे नातं येर्थे आहे ॥ २८ ॥ विस्मये होबोनी झणे दासीपण । 
सोडवीन जाण चिंता नाहीं ॥ २९ ॥ नामदेवाचीये भेटीसी चालीला । 
राउळांत आला देवाचिये ॥ ४० ॥ खांद्यावरी वीणा डोईस बोडके । 
पाई चाळ निके बांधीयळे ॥ ४१ ॥ गांडींत ठंगोटी भजनीं रंगठे । 
रायाने देखीळे अकस्मात ॥ ४२ ॥ रायासी सांगती हेचि नामदेव । 
ऐकतां सद्वाव जाला मोठा ॥ ४२ ॥ संतदेनाचा महिमा अद्भृत । राव 
दंडवत पडे पाई ॥ ४४ ॥ उठवोनी यांनीं आलिंगन दिल्हे । प्रेमे गहि- 
वरले नेत्र तेव्हां ॥ ४५ ॥ हाणे राव रासाईस मुक्त करा । देव माझा. 
खरा आहे जी हा ॥ ४६ ॥ नामदेव हणती दासीपण आहे । देवपण 


६९ 


पाहें तंबवरीच ॥ ४७ ॥ सरकारांतुनीया दूर केल्यावर । सत्ता तिळमात्र 
न 'चाळेचि ॥ ४८ ॥ मनामध्ये राव बहु संकोचला । दासीलागी केला 
देब आह्मी ॥ ४९ ॥ इचा देव घनी कोण तोचि पाहूं । तयालागी 
वाहू जीवप्राण ॥ ५० ॥ आला देवास्यांत, पांडुरंगापुढें । निग्रहासी 
गाढें आरंभीळें ॥ ५१ ॥ हणे यांसी नेऊं किंबा प्राण देऊं । उपोषणे 
बहु आरंभिलीं ॥ ५२ ॥ सात दीन जेव्हां उदकही न घे । पांडुरंग- 
माय बोले तेव्हां ॥ ५३ ॥ येके दिसीं मज नेई. अनेगोंदीं । आणीकही 
संघी ऐक येक ॥ "५४ ॥ माझीया संतांचा होता. अपमान । तात्काळ 
तेथोन येईन भी ॥ ५५ ॥ कबूल करोनी नेलें कैसे ऐका । मनुष्येंचि 
देखा उभी केलीं ॥ ५६ ॥ बहु प्रेतल्नें नेळे देव अनेगोंदीं । करी एजा- 
विधि मनोभावे ॥ ५७ ॥ भानुदास संत तेथें गेळे जेव्हां । अपमान 

तेव्हां केला राये ॥ ५८ ॥ कळतांचि संत नेत्रा आळे अश्र॒ । झणे 
सर्वेश्वर जातो आतां ॥ ५९ | पांडुरंग राया क्षणती आमुची भाक | 
उगवली देख जाऊं आतां ॥ ६० ॥ आमुची प्रतिमा करोनी बैसबी । 
मजरऐेसे भावी संत माझे ॥ ६१ ॥ राव हणे येका दिसांतचि जावें । 
मग देवराव मान्य केळे ॥ ६२ ॥ भानुदास देवा उचलोनी घेतडें | 
तळ्यामाजी नेढें अकस्मात | ६१ ॥ जाला युप्त चंद्रभागेंत निघाळा । 
जयजयकार जाला पंढरीसी ॥ ६४ ॥ आणीयला देव धन्य संतराव 
भानुदासा सर्वे नमना येती ॥ ६५ ॥ पंढरीचा राव पंढरीस आला । 
आनंद जाहाला यात्रेठागीं ॥ ६६ ॥ कथेचा विस्तार आहेच बहुत । 
भीर्मे संकळित व्णीयल॑ ॥ ६७ ॥ 


॥ इति श्री भाजुदास आख्यान संपूर्ण ॥ घुभ भवतु ॥ 


श्रीएकनाथ 


जलद कता ०” 


॥ श्रीराम ॥ भानुदास स्वामी यांचे पणतु सय । जाळे येक- 
नाथ भक्त ज्ञानी ॥ १ ॥ मुंजी टम बाप केलें तये वेळीं । प्रपंचाची 
जाळी न पडेचि ॥ २ ॥ विद्या कांहीं पोट भरायाची नाहीं । हाणवोनी 
पाहीं काये केळें ॥ ३ ॥ औरंगाबाजेंत जनार्दनपंत । संसारी अल्प्त 
जअनकाऐसे ॥ ४ ॥ दत्तात्रेय सिद्ध सांचा अनुम्रह । गुरुवारी होय 
दर्शन ज्या ॥ ५ |। दिवाणगिरीही होती अरविधाची । परी भक्ति साची 
असे पाहा ॥ ६ ॥ येकनाथ तेथें ठेविळे आणोनी । शागिदी करूनी 
राहीयळे ॥ ७ ॥ विद्या कांहीं न ये सेवेंत तत्पर । नित्य निरंतर 
स्वामींपासी ॥ ८ ॥ खोडीमाजी रात्रीं जनादेनपंत । जावोनी बैसत 
गुरुष्यानीं ॥ ९ ॥ आज्ञा असे कोणीं बहिर नसावें । येकनाथ भावे 
राहाती उभे ॥। १० ॥ रेसे साहा महिने होते उभे राहात | गुरुवारी 
येत दत्त तेथें | ११ ॥ हणती ला मुलासी बोलवावे आंत । जनार्द- 
नपंत घेती आंत ॥ १२ ॥ सिद्धासी पाहातां नमस्कार केळा । जवळी 
बैसवीला गुरुराये ॥ १३ ॥ जिव्हेवरी सिड्धें लिहीले अक्षर । बोडीठें 
उत्तर जनार्दन ॥ १४ ॥ यासी अनुग्रह देई प्रात:काळी । संतांमाजीं 
बळी होईल हा ।॥ १५ ॥ अनुग्रह मग दिला येकनाथा । पुढीलही कथा 
भौम सांगे ॥ १६ ॥ 

॥ श्रीराम ॥ पारसी लाखोटे अबिंधासी आले | बोलाऊं घाडीठें 
जनादैना ॥ १ ॥ होते देवार्चनीं आलें बोलावणे । येकनाथा येणें 
पाठवले ॥ २ ॥ पारसी ठाखोटे टाकी नाथापुढें । फोडोनी निवार्डे 
बाचा झणे ॥ ३ ॥ घडघडाट तया बाचोनी दावीळे । उत्तरही दिल्हे 
यथास्थित ॥ ४ ।॥ दिवाणगिरीचीं दिलीं वरल्ने यांसी । आनंदे घतसी 
आले तेव्हा ॥ ५ ॥ 'कंबामींपदांवरी मस्तक ठेवीळें । आलिंगन दिलें 





७्रँ 


जनार्दन ॥ ६ ॥ सर्व कारभार करिती अविधाचा । परी छोस लाचा 
नाहीं यांसी ॥ ७ ॥ स्वामीआक्षेवरी देहच ठेवीला । येके विसीं यांला 
बोळीयळे ॥ ८ ॥ येकनाथा तांब्या ठेवावया सांग ।) भापणचि भेनें 
घेउनी गेळे ॥ ९. ॥ घाण येती हणुन अंगेंचि शाडिती । सडा तये 
क्षिती स्वच्छ न्हाया ॥ १० ॥ रांगोळी घालोनी बोलीले स्था्मीसी'। शौच- 
बूपापासी तांब्या आहे ॥ ११ ॥ जावोनी पाहातां आश्वय बाळे । 
झणती काय केलें येकोबाने ॥ १२ ॥ काम यासी आतां पाहोनी सांगावें । 
गुरुष्ण भावे घेतो माझें ॥ १३ ॥ सब शिष्य द्वेष करिताती यांचा 4 
हे कांहीं कोणाचा न करिती ॥ १४ ॥ येकनाथ प्रातःकाळी पाई जाती 1 
तुळसी अति प्रीती आणावया ॥ १५ ॥ जनादैनपंती केलें कौतुकाखी । 
बांधिती मांडीसी अंबा येक ॥ १६ ॥ खांहूक जाहाले वैयें सांगीतर्ळे । 
तोडेंचि वोढिलें पाहिजे या ॥ १७ ॥ तोंड लाबोनीया जो कोणी घेईल । 
तात्काळ मरेळ ऐसं आहे ॥ १८ ॥ कोणाही त्या वेळीं नव्हे अवसान 1 
तुळसी हे घेबोन आले तेव्हां | १९, ॥ कळतां ब्रसेमान आले स्वाभी- 
पासीं । ह्मणती ल्यांचें त्यांसी देऊं देह ॥ २० ॥ जषळी येतांचि स्वामी 
बोलीयळे । मरसी बा बेळे पुर्ते पाहें ॥ २१ ॥ मायबापा पुत्र येक तू. 
आहेसी । खरी तुझी तयेसी दुःख होये ॥ २२ ॥ न बोलतां तोंड 
ळावानी बोढीळें । घटाघटा गिळिढें प्रेमानंदे | २३ ॥ स्वामीस बोलीळे 
निव्य दुःखं ऐसी । बहुत अंगासी व्हावी बार्टे ॥ २४ ॥ मग भािंगन 
दिघे आवडी । गुरुकषपाजोडी जोडली त्या ॥ २५ ॥ सर्वही बोठती 
कळते हे आहझांसी । चोखीतो त्वरेसी पाय काये ॥ २६ ॥ पुढी 
कथेसी धाबे अवघान । संतारचेंचि दीन भीम आहे ॥ २७ ॥ 


॥ श्रीराम ॥ दिवाणगिरीचा करितां कारमार । करोनी तगर 
गुंडुसेवे ॥ १ ॥ दुष्ट बुद्धि धरुनी सवे कारकून । येके खीसी जाण 
बोलीयळें ॥ २ ॥ गर्भीण पाहोन दब्य देती. तये रचिता अपावे 
संतावरी ॥ २ ॥ येकनार्थे पोट वाढवीले »ऑॉबॉ १ 





ऊर 


देऊं तुज ॥ ४ ॥ तैसीच ते होती झणुन मान्य केळे । मग समजा- 
बीर्ठे अरविधासी ॥ ५ ॥ तया आठा कोप सेषक घधाडीले । येकनाथा 
आले बोळवाया ।। ६ ।॥। जनार्दनस्वामी करिती देवार्चन । पुढें उभे 
जाण हेही होते ॥ ७ ॥ सेवक येतांचि जावया निघाले । स्वामी बोली- 
यळे तये बेळीं ॥८॥ निल्याऐसं नव्हे बोठावणें हे चि । स्मरणी हातींची 
दिल्ही तेव्हां ॥ ९ ॥ घालोनीया हस्ती गेळे आनंदानें । अविंध पाहोन 
बोळे यांसी ॥ १० ॥ काय क्ली बोलती तये बोलवीठे । तयेने कथीलें 
द्रन्यठोभे ॥। ११॥। येकनाथ तेव्हां झणती अर्विधासी । असल मानिसी 
माझे आतां ॥१२॥ स्मरणी तयेच्या लाविठी पोटासी । बोलती गर्भासी 
सत्य सांग ॥ १२ ॥ पोटांतूनी गर्भ बोले घडघडीत । जाहाला वृत्तांत 
सवे सांगे || १४ ॥ ऐकतां अविंध जाला सद्वदीत । पायांसी लागत 
नाथाचीये | १५ ॥ चाडी केटी ज्यांनीं त्यांचा शिरछेद । करावासा 
क्रोध आला तया ॥ १६ ॥ येकनाथा ह्मणे मागा कांहीं आतां । भाक 
घेबोनी ल्या मागताती ॥| १७ ।। ज्यांनीं केळी चाडी तयांवरी दया । 
पहिल्याहूनीया करावी जी | १८ ॥ वस्ने॑ आणऊन देविलीं तयांसी । 
दुष्टांवरी ऐसी कृपा केली ॥१९॥ ज्यांनीं त्या ल्रियेसी देऊं कलें धन । 
तंही त्यां हातून देबवीळे ॥ २० ॥ सन्माने येवोनी जनादेनपाई । वर्ते- 
मान तेही निवेदीलें | २१ ॥ संतांचे चरित्र संतांनी ऐकावं । जिवींच 
धरावें भीम हणे ॥ २२ ॥ 

॥ श्रीराम ॥ जनादेनस्वामींलागी केला प्रश्न । मनोजयखूण 
केसी आहे ॥ १ ॥ घरींचा हिशोब येवढा जुळुन देई । आज्ञा झणुन 
पाई नमन केळें ॥ २॥ येकनाथ तेव्हां येकाम्र चित्ताने । जमाखचे जाण 
पाहाताती ॥ ३ ॥ रुका येक तेथें न लागे हणोन । येकचित्त जाण 
केळें होते ॥ ४ ॥ जनार्दनस्वामी पुढें उभे राहाती । हे न कांही 
पाहाती तयांकडे ।॥ ५ ॥ बोलीयळे स्वामी कोठें रे आहेसी । झणती 
रुक्‍यापासी होतां जी मी ॥ ६ ॥ ऐसेंच स्वरूपी ठेवाबे हें मन । मग 


७३ 


दर्यभान नाही होय ॥ ७॥ भौम भव सहज तरोनीयां जावें.) संत- 
ठीला भाव ऐकतांच ॥८॥ 


॥ श्रीराम ॥ येके दिनीं जनार्दनस्वामी हणती । पिकपात्र 
क्षिती टाकून ये ॥ १ ॥ दृष्टी य पडेचि तेथे टाकून ये । आज्ञा झणुनी 
काय केलें यांनी ॥ २ ॥ डोळां न पडे ऐसा येक आहि ठाव । प्राशन 
सद्भावें केली तेव्हां ॥ ३ ॥ रऐेसी गुरुभक्ति कोणा नन्हे जाण । भीम 


झणे प्रणे गुर्चते ॥ ४॥ 


॥ श्रीराम ।॥। जनार्दनस्वामी स्वस जालें रेसें । बागेत विश्वासें 
येई हणुन ॥ १ ॥ समागमे येकनाथासी आणावे । 'चाढीले सद्धार्बे 
उभयतां ॥ ९ ॥ बागेत फकीर पाहातां नमन । उभयता ब्राण 
करिताती ॥ ३ ॥ कटोऱ्यांत दुर्व श्वार्नार्चे काढून । दुकडे भिजऊन 
देती यांसी ॥ ४ ॥ जनादेनपंत प्रसाद भक्षिती । नाथ हे ठेविती 
शिरावरी ॥ ५ ॥ सिद्ध बोटीयळे न करी भक्षण । अद्धुत कवन 
करीळ हा ॥ ६ ॥ बहुतांसी भक्ति लाऊन तारील । नमस्कार केळे 
उभयांनीं ॥ ७ ॥ उठोनी पाहातां कांहीं नाहीं तेथें । जाह्यळे विस्मित 
तये वेळीं ॥ ८॥ जनार्दनस्वामी ह्मणती दत्तात्रेय । कामधेनु पाहे 
दूध तिचें ॥ ९ ॥ यशवंतसुत आनंदंचि गात । ठेवोनीया हेत संतां- 
पासी ॥ १० ॥ | | 

॥ श्रीराम ॥। जनादेनस्वामी त्यांचा होता शिष्य । सुभेदार 
असे गुरुभक्त ॥ १ ।। रामनवमी करी उछाह सद्धावें । स्वामींसी पुजाबें 
प्रेमानंद ॥ २९॥ काशीयात्रे स्वामी जावया निघाले । येकोबा ठवीले गृही 
तेव्हां ॥ ३ ॥ सुभेदारा नेत्री आळे अश्रु हणे । पुजेसी सांगणें काय 
करूं ॥ ४ ॥ हणती येकनाथ प्रतिमाचि माझी । तयालागी पुजी 
प्रेमयुक्त ॥ ५ | गेळे स्वामी काशी रामनवमी आढी । स्वारमीरेसी 


केळी पुजा यांची ॥ ६ ॥ येकनाथ हात चोळिती ग्या वेळीं । प्सती 
१० 


७8 


ला वेळी ऐसें काये ॥ ७ ।॥ हणती स्वामी गेठे विश्वेश्वरापासी । दीप 
हा शाटेसी लागठासे ॥ ८ ॥ वबिझवीळे पाहाती हस्त जाळे काळे । 
जासूद धाडीळे तये बेळीं ॥ ९ ॥ वतमान आणिलें सत्यचि जाहाले । 
सद्भावे नमीळें येकनाथा || १० ॥ गुरुपासी मन न हालेंचि ज्याचे | 
सामथँ.निष्ठेचें भीम हणे ॥ ११ ॥ 

॥ श्रीराम ।॥ जनार्दनस्वामी काशीयात्रा करून । घरां आठे 
जाण आनंदानें ॥ १ ॥ वेंकनाथे पाई मस्तक ठेवीले । प्रेमे आलिंगीले 
गुरुराये ॥ २ ॥ पेठणांत पत्नी जाली उपवर । स्वामींठागीं पत्र धाडी 
माता ॥ ३ ॥ स्वामींनीं पत्रासी वाचोनी ठेवीले । यांसी न 
धाडीळे पुढे रेका ॥ ४ ॥ बहुतांनीं याचा द्वेष करोनीयां । झणोनी 
अषाया योजीयळे ॥४५ ॥ गुरुमातेपासीं जाऊन सांगती । पुत्राह्राने 
प्रीति याजवरी ॥ ६ ॥ येकनाथ जरी जाईल पेठणा । तरी पुत्र 
शाहाणा करूं आह्यी ॥ ७ ॥ स्वामींचे पुस्तक येकनाथापासी । नित्य 
वाचायासी देती हेचि ॥ ८ ॥ गीतेचे पुस्तक मातेने ठेवील | सामी 
बोळीयळे नाथाठागीं ।। ९ ॥ आणिीं रे पुस्तक न सांपडे जेव्हां । सर्वो- 
लागीं तेव्ह विचारील ।। १० ॥ मातेसहित झणती नाहीं देखीयलठे | 
कृत्रिम हे जाळे आहे पाहा ॥ ११ ॥ जयार्न पुस्तक ठेवीले असेल | 
तयाचे जातील नेत्र आतां ॥ १२ ॥ रेस बोलीयळे सददुरु ते वेळीं । 
नेत्हीन जाली बाई तेव्हां | १३ ॥ येकनाथा हणे अन्याय जाहाला | 
दय तेव्हां त्यांला आली पूणे ॥ १४ ॥ स्वामींची प्राथना करोनी हस्तासी । 
फिरवितां नेत्रांसी तेज आठे ॥ १५ ॥ गीतेचें पुस्तक आणोनी दीघलें। 
वतेमान कथिले होतं तैसें ॥ १६ ।। येकनाथमाथां ठेवीयला हस्त । 
आलिंगन देत प्रेमभाव ।। १७ ॥ जावें पैठणासी मी च तुजपासीं । आहे 
अहिनिसीं ऐेर्से मान ॥ १८ ॥ आज्ञा ह्णोनीयां आले पैठणांत । नम- 
स्कार करित मातेठागीं ॥ १९ ॥ गुरुब्ररींच्या ह्या कथा जाल्या पर्ण । 
येथीळ कथन भीम गाय ॥ २० ॥ 


१9५ 


॥ श्रीराम ॥ जनादनपंतांपासी जीवप्राण । प्रपेचाचे भात 
नाहीं जया ॥ १ ॥ स्वामीळागीं पत्र मातेने धाडीलें । वर्तमान लिहिळे 
होतें तेसें ॥ २ ॥ बाचोनीयां स्वामी स्वहस्तेंचि पत्न । लिहिळें पित 
घर्मन्यायें ॥ ३ ॥ असा तेथें करा प्रपंच आपुला । संतोष मातेला होय 
तेणें ॥ ४ ॥ धमपत्नी तिचा करा अंगिकार । आज्ञा हे साचाई-आहे 
माझी ॥ ५ ॥ जात होते खाना वाटेवरी प्न । वाचितांचि नेत्र सजल 
जाले ॥ ६ ॥ तया गड्याडागीं केला नमस्कार । हणती वारंवार धन्य 
तया ॥ ७ ॥ मातेलागीं तेव्हां सांगोन घधाडीले । पत्नीला आणबाले तये 
स्थानीं ॥ ८ ॥ देवोनीया पाळ राहीले तेथेंचि । गुरूचे आज्ञेची प्रीति 
रेसी ॥ ९॥ घरही कोंपट मोडकेसे होतं । ऐका जगज्ञाथें काय 
केलें ॥ १० ॥ सावकारे घर बांधील नूतन ।, तया दिल्हे स्वम़ देव- 
राये ॥ ११ ॥ माझ्या येकोबासी घर द्यावें आतां । यांसीही तत्बता 
स्वप्न जालं ॥ १२ ॥ स्वामींनीं स्वमांत आज्ञा केली ऐसी । नूतन गृ- 
हासी जाई वेगीं ॥ १३ ॥ सावकार आला घेबोनीया गेळा । सध बे- 
गमीला केळं तेणें ॥ १४ ॥ पुढील कथेसी द्यावं अवघान । संतळीला 
गहन भीम हणे ॥ १५ ॥ 

॥ श्रीराम ॥ येकनाथाघरीं पाणी आणाया'चा | त्राह्मण तो 
साचा गेला होता ॥ १ ॥ ब्रह्मांडनायक विप्रवेष धरुन । येवोनी नमन 
केळे त्यांसी ॥ २ ॥ यांनींही नमन करोनी भेटले । नाम बिचारिठे काय 
हणुनी ॥ २ ॥ कृष्ण नाम माझें सेवेस राहीन | झणती हे वेतन सांग 
काय ॥ ४ ॥ मज कांहीं इछा नाहीं घ्यावयाची । प्रीति अंतरींची संत 
सेवा ॥ ५ ॥ हेंचि माझें धन हाचि माझा मान । पर्ण समाधान सेवा 
ध्यावी ॥ ६ ॥ तुज कोणी आहे किंह्या नाहीं सांग । तेव्हां पांडुरंग 
बोळीयठा ॥ ७ ॥ माता जिव्हा चक्षु पिता हे जाणावें | कणे वोळ- 
खावे सहोदर ॥ ८ ॥ हस्त पाद माजा कुटुंब हा सारा । प्रपंचवेव्हारा 
इछा नाहीं ॥ ९ ॥ आलिंगन स्वामी देवोनी ठेविती । छम तुझं श्रीती 


७६ 


करूं आझी ॥ १० ॥ संतसेवेवरी प्रीति देवाजीची । भीमास , हे रुचि 
गावयाची ॥ ११ । 


॥ श्रीराम ।|। येकनाथसामी रामायण लिहिती । प्रेमाची हे 
ज्योती ऐका यांची ।॥।१॥ सुंदरकांडांत कथा आली ऐसी । मारुती लंकेसी 
उडी मारी ॥ २ ॥ यांसी देहभान नाहीं तये काळीं । उडाले ते वेळीं 
अविशाने ॥ ३ ॥ वाड्याबाहेर ते जावोन पडती | लोक तेथें येती धांवो- 
नीयां | ४ ॥ कृष्णापा येवोनी उठवोनी नळे । नाहीं दुखवळे भीम 
हणे ॥५॥ 


॥ श्रीराम ॥ येकनाथस्थामी कृष्णापासी ह्मणती । नापिक 
निगुती बोलवावा ॥ १ ॥ आणिला बोलावोनी आसन घालोनी । बैसती 
जावोनी इमश्रलागीं || २ ॥ रामायणी कथा आणोनी ध्यानांत । मनन 
करीत अंतयामी || ३ ॥ सीताझुद्धि जाली वन विध्वंसीठ । अखयासी 
मारीठें मारुतीने ॥ ४ ॥ इंद्रजीतें नेळं हनुमंतासी लंके । रावणासी 
देखे सिंहासनीं ॥ ५ ॥ पुछाचें आसन करोनी लावरी । बैसतां विचारी 
लंकानाथ ॥ ६ ॥ कोण रे वानरा ह्मणे पुत्रहेता । दूत जाण सीताप- 
तीचा मी ॥ ८ ॥ रशास्त्रविदयेआंत जे होती प्रवीण । त्यांचा स्वामी जाण 
राम माझा ॥ ८ ॥ दूत आहे. परी भुजाच्या चपेटें । मेरु हे त्रिकुट 
लोळवीन ॥ ९ ॥ रावण मशक ह्मणोन तोंडांत । दिली अकस्मात अव- 
लीळां ॥ १० ॥ येकनाथ नेत्र झांकोनी ध्यानस्त । न्हाब्याच्याच देत 
तोंडावरी ॥ ११ ॥ मग वृत्तीवरी येवोनी बोलती । तया संमोखिती 
दयावंत ॥ १२ ॥ रावणाच्या तोंडावरी मारुतीने । दिडी तेथें मन 
गेलें मार्च ॥ १३ ।। पुन्हां हजामत्त करावया ठागे । स्वामी नेत्र वेगे 
लावीताती ॥ १४ ॥ पायावरी शौर ठेवोनीया ह्मणे । लंकेसी न जाणें 
क्षणभरी ॥ १५ ॥ ऐसे घ्याननिष्ठ रसे गुरुभक्त । भीम त्यांसी गात 
आवडीने ॥ १६ ॥ 


खचि 


॥ श्रीराम ॥ येकनाथाघरी पितश्राद्ध आठे । मशणांसी दिल्हे 
आमंत्रण ॥ १ ॥ छकृष्णापा घरांत कारभारी सब । स्वेंपाक अपूवे सिद्ध 
होये ॥ २ ॥ स्वामी स्तान करुनी गेळे माडीवरी । मोळ्या घेउन शिरीं 
जाती खालीं ॥ ३ ॥ अंतेज जातीचे तयां गेला वास । क्षणती धन्य 
यास भक्षिती ते ॥ ४ ॥ स्वामींनीं कृष्णापा आणिला बोलाऊन | झणत्ती 
सर्व अन्न ब्रिटाळलें ॥ ५ ॥ अंतेजाचें मन गेळें सैंपाकांत । अन हें 
समस्त यांसी द्यावे ॥ ६ ॥ ळुष्णापा तयांसी रांडापोरासहित । आणो- 
नीयां देत भोजनासी ॥ ७ ॥ पाहोनी त्राह्मण क्षोभळे अद्भुत । पुन्हा दे 
करीत सैंपाकासी | ८ ॥ जालीं अने सिद्ध न येती ब्राह्मण । केलें 
कृष्णापानें नवळ ऐेका ॥ ९ ॥ यांचेच वडीळ स्वगो गेळे होते । आणो- 
नीयां देत भोजन त्या ॥ १० ॥ बिडे घेवोनीया यांसी शिव्या देत । गेले 
अकस्मात ऊध्वेपथे | ११ ॥ येकनाथाचीया धरिच्या अन्नासाठी । देवा 
इछा पोटीं भक्षायाची ॥ १२ ॥ ऐस हे . आश्चिये पाहोनीया विप्र । 
करिती नमस्कार संतराया ॥ १३ ॥ यशवंतसुत गाय संतलीला | देवा- 
जीची लीला देव जाणे ॥ १४ ॥ 


॥ श्रीराम ॥ येकनाथाघरीं कीतंनासी निल । येक शूद्र नित्य 
येत होता ॥ १ ॥ तयासी अनुताप जाला घर तेणें । लुटबोनी जाण 
काय केलें ॥ २ ॥ स्त्रियेसहित स्वामीसेवा करावया । दारापासीं तया 
राहिलासे | ३ ॥ झाडलोट करी चिंध्याचाचि पोत । प्रकाश रात्रींत 
स्वामींपुढें ॥ ४ ॥ कांतेचें फाटके वसन याची चिंता । न मागे तत्वता 
स्वामींपासीं | ५ ॥ स्वामींच्या मनांत आळे द्यावें परी । कृष्णापा नि- 
वारी तयांलागीं | ६ ॥ मागे तेव्हां देऊं हाट लाचा पाहूं । मग वसन 
देऊं तयालागीं | ७ ॥ पांचा हजाराचा कजेदार आठा. | स्वामीसी 
बोलीला उग्र रूपें ॥ ८ ॥ आजी द्यावें द्रव्य कृष्णापा ऐकोन । देऊं 
हणतां जाण गेला वेगें | ९ ॥ चार तोडे चोघां गड्यांपासी दिठे । 
येकासी पाहीळें गडी नाहीं ॥ १० ॥ यासी बोलाऊन दिल्हा ढोईबरी । 


छट 


जातां-बटेवरी फुटला याचा ॥ ११ ॥ गोळा केळे सर्वे रुपये तयांत । 
'चौरोनी मुखांत घरी दोन ॥ १२ ॥ देतां उणे आलें देवांनी दीघळे । 
घरासी पातले पुढे ऐका ॥ १३ ॥ मुखांतूनी टाकी मुखीं आहेतचि । 
रास रुपयांची पुढे जाळी ॥ १७४ ॥ स्वामी देव आठे निवारण जार्ळे । 
दरिद्रही गेळें भीम हणे ॥ १५ ॥ 


॥ श्रीराम ।॥ येकनाथस्वामी गंगाळ्ान करुन । येतां कुटी- 
ळानें काय केळे ॥ १ ॥ पीक अंगावरी टाकी अकस्मात । पुन्हां स्नान 
करीत आनंदाने ॥ २ ॥ ऐसें तीन वेळ केळे परी चित्तीं । नयेचि वि- 
कृति तिळप्राय ॥ ३ ॥ घरा आठे मग पात्र वाढोनीयां । तयालागी 
पाहा पाठबीठे ॥ ४ ॥ भक्षितां प्रसाद अनुताप जाहाला । येवोनी 
स्वामीला नमन केर्ढे ॥ ५ ॥ अनोपकारीया करिती उपकार । शांतीच 
अपार भीम हाणे ॥ ६ ॥ 


. ॥ श्रीराम ॥ येकनाथस्ब्रामींपासी शिष्य येक । येवोनीया देख, 
पूजा केली ॥ १ ॥ अपूब्रे मंदील दिधळा तयानें । मस्तकीं बांधोन 
भावयुक्त ॥ २ | गांवाच्या बाहेर गेले शोच्या तेथे । आडावरी होते श्वान 
येक ॥ ३ ॥ तृषाक्रांत जालं स्वामींनीं पाहीले । मंदील बांधीलें तांब्या- 
लागीं |॥ ४ ॥ न पुरे हणोनी मर्ध्येचि फाडिती । उदक काढिती 
आडांतूनी ॥ ५ ॥ उताणे पाडोनी पोट खोळावोनी । पाजोनांया पाणी 
स्वस्थ केलें । ऐसे दयावंत मंदीळ फाडीत । आत्माच पाहात भीम 
झणे ॥ ७ ॥ 


॥ श्रीराम ॥ येकनाथाघरीं आहित श्रीहरी । काय कोणा सरी 
नव्हे यांची ॥ १ ॥ जनादेनस्वामी आणि दासोपंत । गुरुबंधु सल 
साक्षात्कारी ॥ २ ॥ दासोपंत जोगाईचा अबा तेथें । राहाती हे तेथें 
गेळे पाहा ॥ १ ॥ भेटी गोष्टी जाल्या आनंदे बेसळे । मग विचारीलें 
जनादेना ॥ ४ ॥ बहु शिष्य तुवां केळे त्यांत कोणी । घरीं देवे आणी 


७९ 


ऐसा आहे ॥ ५ ॥ येकनाथ माझा आहे पेठणांत | उपासना तेथ उभी 
आहे ॥ ६॥ सद्गुरु स्वमुखें करिती ज्याची स्तुति । तोचि शिष्य क्षिती 
धन्य जाणा ॥ ७ ॥ जनार्देनपंत गृहालागीं गेळे । दासोपंत आले 
चेठणासी ॥ ८ ॥ येकोबांनीं संतां सामोर दो कोसां- । वरी जावें ऐेसा 
नेम ज्यांचा ॥ ९ ॥ ऐसें असे हणुनी पुढें दासोपंत । शिष्यासी धाडीत 
सूचनेसी ॥ १० ॥ आले शिष्य लांसी पाहा कृष्णापांनीं । दिले धुडा- 
बोनी दारांतून ॥ ११ ॥ गांबाजबळी आले सांगो पाठवीळें । कृष्णापा 
बोळीले तयांलागीं ॥ १२ ॥ दूर असतां कां रे जबळी ह्मणतां । फिरा रे 
जा आतां क्रोर्धे क्षणे ॥ १३॥ दासोपंता ह्मणती द्वारांत ब्राह्मण । धुडा- 
बोनी ह्मणे रागे रागे ॥ १४ ॥ येकनाथाचीया द्वारापासी आले । मनीं 
खिन्न जाले होते बहू ॥ १५ ॥ द्वारीं जो पाहाती दत्तात्रेयमूर्ते । नम- 
स्कार प्रीती केडा तेव्हां | १६ ॥ हणती स्वामी येथें उभे कां राहीळा । 
येकनाथें गोवा केला ह्मणती ॥ १७ ॥ येकनाथ आहे अह्ममूर्ति लासी | 
सांडोनी आह्ांसी जाववेना || १८ ॥ येकनाथा कळतां वतेमान आले| 
प्रेमे गहिवरळे प्रेमभावें ॥ १९ ॥ परस्पर नमस्कार घाळीताती । बोळ 
बोलताती प्रेममावं ॥ २० ॥ सन्मान नाथांनी गुरुरेसा केला | 
संतोषें गृहाळा गेळे मम ॥ २१ ॥ धन्य रयेकनाथ धन्य निष्ठाबंत । 
मनांत स्तवीत भीम हणे ॥ २२ ॥ 

॥ श्रीराम ।। येकनाथस्वामी चालळीले स्नानासी । आत्माच पा. 
हाती जेथें तेथे ॥ १ ॥ ढोणाऱ्याचे येक गाढव सुटोनी । सेतांत जा- 
बोनी खाय फार ॥ २ ॥ पाहोनीयां शूद्रा कोप आला भारी । कोंडीयळें 
थोरी कांट्यामाजीं ॥ ३ ॥ याचा येइल धनी मग मारूं यासी । मुक्या 
जीवनासी न मारीच ॥ ४ ॥ दडोनी बेसळा तंब नाथ आळे । पाहा- 
तांचि जाले सद्ददीत ॥ ५ ॥ उष्णे तृषाक्रांत जालेंसें पाहोन । आंगें 
कांट्या जाण काढीयल्या ॥ ६ ॥ गंगेवरी आणुनी पाणी जो पाजिती । 
येतो शूद्र पाहाती घांवतचि ॥ ७ ॥ स्वामीस पाहोन उभा राहे तेथ । 


७ 


हणे माझे सेत बुडवीठळे | ८ ॥ येकनाथा हणे पाहा चला सेत । 
पाहाती तों तेथ कांहीं नाहीं ॥ ९ ॥ जैसें होते सेत तैसेचि जाहारठें । 
स्वामींपाई केळे दंडवत ॥ १० ॥ झणती येकनाथ आमुर्चे गाढव । न 
मारीळें भाव धन्य तुझा ॥ ११ ॥ भूतमात्री दया ऐसी ज्यांची प्रणे । 
तेथें नारायण भीम हणे ॥ १२ ॥ 


॥ श्रीराम ॥ येकनाथस्वामी बैसठे भोजना । कृष्णापा हा जाणा 
तूप वाढी ॥ १ ॥ थोर्डे तूप ह्मणुनी बोलीळे मातेसी । वाढाबें तुपासी 
आज तुझीं ॥ ९ ॥ कृष्णापा रे थोडें तूप हृणऊन । बरें मी बाढीन 
असा देई ॥ ३ ॥ तूप वाढीयळें सवी सारिखांचे । पतिव्रता साची 
काय करी ॥ ४ ॥ नाथाचीये पात्रा भरीयळा द्रोण । सवेही भोजन 
करिताती ॥ ५ ॥ स्वामींनीं तुपासी न लावीला हात । दिल्हे नाहीं तीथे 
तये दिसीं ॥ ६ ॥ उदकही प्रारान केळे नाहीं पाहा । पतित्रता माहा 
नेमवती ॥ ७ ॥ दितीय दिनही तैसाचि जाहाला । परी हे सल्वाला न 
सोडीच ॥ ८ ॥ स्वामी देती तीथ तेव्हांचि भोजन । करीन हा पण 
सत्य जिचा ॥ ९ ॥ तृतीय दिवसां नैवेद्याची वेळ | वाढोनी आणीलें 
ताट पुढें ॥ १० ॥ दावोनी नैवेद्य वेश्वदेवा केळे । पुन्हां जाणा आले 
देबापासीं ॥ ११॥ तुळसीचं तबक भरळलसे पाहोनी । बैसोनी आसनी 
बाहाताती ॥ १२ ॥ नेवेद्याची भ्रांति घंटानाद होतां । दुजे ताट 
माता वाढी जाणा ॥ १३ ॥ तयाचाही पुन्हां नेवेय अपीला । ध्यानांत 
पाहिला देवराणा ॥ १४ ॥ तांबूल मुखांत न घेतीच प्रास । मनांत 
उदास जाले तेव्हां ॥ १५ ॥ कृष्णापा बोलीला नेवेद्य जाहाला । पुन्हां 
कां देवाला जेववीतां || १६ ॥ ध्याननिष्ठ स्वामी दऱयस्माति नाहीं । 
तुपाचीच पाहीं घरिली केसी ॥ १७ ॥ तीन दिवस जाले उपोषणा- 
लागीं । तीथे द्यावें वेगी आजि तरी ॥ १९ ॥ तार्थ देवोनीयां भोजनही 
जाळे । भीभें हें व्णीठे संकळित ॥ २० | 


ट्र 


॥ श्रीराम ॥ येकनाथाघरी होते देवराव । अद्भुतचि भाव. 
कृष्णाजीचा ॥ १ ॥ नाथाचिया हात श्रीमुखांत खांबी । ऐेसें आठे जीवी 
देवाजीचे ॥ २ ॥ क्षेत्रा आमंत्रण दिल्हे भोजनासी । स्वैपाक चाढीसी 
ठावीयला ॥ ३ ॥ स्वामी स्नान करुनी सहजांत पाहाती । घृत्त नाहीं 
हणती कृष्णापासी ॥ ४ ॥ कोणापासोनीया आणाबं सांगाळ । मोले- 
बीण दीळ सांगा कोण ॥ ५ ॥ हणती रामरोट मोदी लापासोनी । त्वरे 
जाय आणीं गमूं नको ॥ ६ ॥ आज्ञा हणे परी न जातां स्वामींली । 
विस्मय मानसीं जाला बहु ॥ ७ ॥ दोन तीन वेळे विचारितां ह्मणे । 
आणूं मी कोठून सांगा स्वामी ॥ ८ ॥ आले विप्र से पात्रेंही वाढिलीं । 
तुपाचीच जाली वेळ जेव्हां ॥ ९ ॥ स्वामी हणती बाढावया तूप आण । 
कृष्णापा कोठून आणूं झणे ॥ १० ॥ ऐकतांचि दिल्ही श्रीमुखांत 
जेव्हां। दुजा गाळ तेव्हां पुढे करी ॥ ११॥ देतां दुज्यावरी हषे जाला 
बाप । पाण्याचेंचि तूप करुन वाढी ॥ १२ ॥ बुद्दिदाता सवे आपण 
श्रीहरी । संतांपासी खरी प्रीत याची ॥ १३ ॥ यशवंतसुत संतांचा 
अंकित । ह्मणुनी लीला गात आनंदाने ॥ १४ ॥ 

॥ श्रीराम ॥ येकनाथांपासी आली येक बाई । गुळ तिचा 
खाई पुत्र तेव्हां ॥ १ ॥ स्वामींलागीं ह्मणे फार गुळ खाणें । या कांही 
सांगणे तुझीं तरी ॥ २ ॥ तयासी हणती खाऊं नको गुळ । मान्य 
करुनी मूळ गेलें तेव्हां ॥ ३ ॥ स्वामीही घरांत सांगती सर्वांसी । गुळाचे 
आहांसी ब्रत आहे ॥ ४ ॥ वर्ज केळा गुळ क्षीर न कळत । शर्करा 
मिश्रित भक्षीयडी ॥ ५ ॥ भोजन जाढीया तांबूलाचे वेळे । तेव्हां जा- 
णवीळें कृष्णापाने ॥ ६ ॥ ऐकतां वमन केळें तये क्षणीं । अद्भुताचे क- 
रणी दाबीयळी ॥ ७ ॥ गुळचि न खाय परी मूळ क्षीण । दिवतेंदि- 
वस जाण होऊं लागे ॥ ८ ॥ पुन्हां स्वामींपासी आले घेवोनीयां | 
झणे गुरुराया पाहा याते ॥ ९ ॥ होतें तै्त करा ऐकोन हणती । 

शश 


ट्र 


बाळा खाय प्रीती गुळ आतां ॥ १० ॥ तेंही खाय तेव्हां आपणही 
खाती । ऐसी आहे भक्ति भीम ह्मणे ॥ ११ ॥ 


॥ श्रीराम ॥ येकनाथस्वामींवरी ब्राह्मणाने । तुफान घेवोन 
काय केलें | १ || पठाणासमीप नेढें जारस्रीसी । येकनाथ इंसीं गेळे 
ह्मणे ॥ २ ।॥ हाकौमें नाथासी बोलावोनी नं । ह्मणती ऐसे केळें काय 
तुझीं ॥। ३ ॥ तयेसी पाहोनी झणती सल सांग । नाहीतरी अंग 
कुष्ट होय ॥ ४ ॥ भसत्य बोलतां गळतकुष्ट जाला । वारहांच लांगळा 
क्षणामाजी ।। ५ ।। पठाण नाथांच्या पायांवरी लोळे । वेर्थचे छर्ळालें 
हणे स्वामी ॥ ६ | जारस्तरी येवोनी तेही पाया , लागे । वतमान सांगे 
होतं तैसें || ७ ॥ दया तेव्हां आली ताथे देवोनायां । होती तैसी काया 
केडी तिची ॥ ८ ॥ सर्वांसी सद्भाव लावोनी भक्तीसी । करणी केली 
एसी भीम हाणे ॥ ९ ॥। 


॥ श्रीराम | येकनाथा पुत्र जाहाला पवित्र । हारबाजी वि- 
चित्र नाम ज्याचें ।। १ ॥ बुद्धिबळ त्यांनीं काशीस जावोनी । पंडित 
होवोनी आले घरा ।। २ ॥ नाथ ह्मणे भ्रष्ट सोवळे उत्कृष्ट । निदेमाजीं 
नष्ट पुण्य जाळे ॥ ३ ।। आपुलेंच हातें करावा स्वैपाक । नाथा दया 
देख आली त्यांची ॥। ४ ॥ गांवामध्ये बाई सांगे भोजनासी । नाथ 
हारबाजासी सांगवीती ।। ५ ।। पात्र वाढींयठें हेही पाहाताती । उच- 
लोनी देती बाईलागीं ।। ६ ॥ दुर्जे पात्र खाली जैसें होतें तैसें । वाढि- 
लॅच अस घबघबीत ॥ ७ ॥ अगांतुक चोघे आले यांसी पात्रे | दिधली 
विचित्रे पाहाती हे ॥ ८ ॥ जाला अनुताप येवोनी स्वामींसी । झणती या. 
दीनासी येक द्यावें ॥ ९ ॥ निंदेनं पुण्याचा क्षय जाला सर्वे । आतां 
तरी गवे करूं नको ॥ १० ॥ केळी छुपा प्रणे दिलें पात्र लासी । 
माझ्या कवनासी वाची आतां ॥ ११ ॥ अभिमानरहित केला भक्त 
पूणे । भीम सांगे खुण छपेची हे ॥ १२॥ 


८१ 


॥ श्रीराम ॥ येकमाथस्वामी स्नाना गेळे जेव्हां । पाणी थंड 
तेव्हां काय केलें ॥ १ ॥ जाळ घालितांना धूरचि ढागला । गंगेसी 
स्नानाळा जाती तेव्हां ॥ २ ॥ मार्गात कुटाळ हणे तोंड कैसें । खाप- 
राचि ऐसे दीसताहे ॥ ३ ॥ मार्गे छृष्णापासी आढळा कोप जेव्हां । स्वामी 
शांत तेव्हां करिती त्यासी ॥ ४ ॥ खंशब्दे आकाश या पर जें भक्ष । 
तयाचें उपम दिल्हे त्यानं ॥ .५ ॥ व्यथे तयावरी कां गा क्रोधा येसी । 
ऐकतां पायासी तोही लागे | ६ ॥ यराबंतसुत क्षणे संत शांत । देवही 
अंकित जाडा असे ॥ ७ ।॥ 


॥ श्रीराम ।। येकनाथ गंगास्नान करोनीया । तीरीं गुरुराया 
आठबीले ॥ १ ॥ विप्र येक परीस होता तयापासीं । जावया तो काशी- 
यात्रेलागीं ॥ २ ॥ नाथापासीं आला परीस दिघला । झणे रक्षा याला 
जीबाहूनी ॥ २ ॥ .गंगातीरी शिळा त्यावरी ठेवोनी । हा गेळा तेथोनी 
यात्रेळागीं || ४ ॥ यांसी नाही स्मरण हे आले गृहासी । बषे येक त्यासी 
जाल्याबरी ॥ ५ ॥ विप्र आला हणे द्यावा आतां परीस । तेव्हां हे 
गंगेस जाती पाहा ॥ ६ ॥ जये स्थानीं होता ठेविला तैसाचि । रक्षणा 
गंगाचि करी पाहा ॥ ७ ॥ विप्र आनंदला घेवोनीया गेला । ऐसी 
संतलीला भीम गाय ॥ ८ ॥ 


॥ श्रीराम ॥ येकनाथस्थामींपासीं बाई येक । आली पुत्र देख 
मागावया ॥ १ ॥ हणे पुत्र स्वामी द्यावा येक मज । कृष्णाप[ सहज 
आले तेथें ॥ २ ॥ हणती इच्या दैवी पुत्र नाहीं स्वामी । निर्दय हे भूमि 
आहे जाणा ॥ ३ ॥ खडकावरी कैसें पीक होय सांगा । तैसीचि ही 
जागा आहे जाणा ॥ ४ ॥ उदईइक अनुभव याचा दाखवीन । ऐेकतां 
तेथून तेही गेळी ॥ ५ ॥ दोनप्रहरां गेली गंगेला स्नानासी । यानेंही 
स्वामींसी नेळें तेथं ॥ ६ ॥ त्नान करुनी, येतां अंतेज्यारचें मूळ । दरडी- 





१ खापर > खंपर > खंपगरल्ञाकाशाच्या पलिकडचे मझ. 


टश 


वरुन आले भूमीवरी ॥ ७ ॥ तत्त वाळूवरी रडे लोळे त्यासी । पाहोनी 
दृष्टीसीं बाड गेळी ॥ ८ ॥ मागें स्वामी येती उचलोनीयां घेती । नेवो- 
नीया देती ज्याचें त्यासी ॥ ९ ॥ पुन्हां स्नान करुनी गृहासी पातठे । 
कृष्णापा बोलीठे स्वामींठागीं ॥.१० ॥ बाईचे अंतर पाहीळें कीं आतां । 
तिळप्राय चित्ता द्रव नाही | ११ ॥ दया तेथें देव शास्री प्रमाण । 
भूतदयेवीण मुक्ति नाहीं ॥ १२ ॥ अभिमान ज्यासी नक होय त्यासी । 
सांगती बाईसी स्पष्ट मग ।। १२ ॥ ऐसींच चरित्रे केळी अभिनव । 
धरोनीया भाव भाम सांगे ॥ १४ ॥ 


॥ श्रीराम ।। येकनाथस्वामी रामायण लिहितां । ध्यानीं स्तन्ध 
होतां देव लिही ॥ १ ॥ येके दिसीं येक श्वपेच भावीक । होता तेथ 
येक नवल जालं ॥ २ ॥ त्त्रियिठागीं हणे त्वामींसी भोजन । घरीं आ- 
णुन जाण द्याबे बाटे ॥ ३ ॥ आला दारापुढे मनांत प्रार्थना । करी 
झणे दीना तारा आजि ॥ ४ ॥ सुख धुतां मान वांकडी होतांना । हणे 
गुह्राणा येऊ हणती ॥ ५ ॥ त्तरियेसी सांगत आनंद बहुत । घर सारें 
धूत तये वेळीं ॥ ६ ॥ सडासंमा्जेन निमेळ करून । वोलं वस्त्र जाण 
नेसे कांता ॥ ७ ॥ खेंपाक सुंदर केला पाट मांडी । पाचारूं आवडी 
हणे आतां || ८॥ द्वारी येवोनीयां स्वामींसी पुसत | तयासी सांगत शिष्य 

तेव्हां । ९ ।। भोजन करोनी केली निद्रा हणती । नेत्रा अश्रु येती 
तेव्हां याचे । १० ।॥। ग्रृहा यवोनीया कांतेलागीं हणे । उपेक्षीढें जाण 
नाथजींनीं ॥ ११ ॥ आतां हे जीवबित्व कासया ठेवावें । दार लावी 
भावं अभ्नि याया ॥ १२ ॥ प्राणाचा संकल्प केला| तेव्हां देव। आले 
त्याचा भाव पाहोनीया ॥ !२ ॥ स्वामींचेचि रूप धरोनी बोलिले । 
द्वार कां लावीळं उघडी वेगीं ॥ १४ ॥ उघडोनीया द्वार घाडी दंडवत । 
नेबोनीया अंत बेसवीले ॥ १५ ।। भोजन कारितां ब्राहमण मागीत । 





६ चांडाळ, 


<ष्‌ 


पाहोनी हणती भ्रष्टाकार ॥ १६ ॥ वाड्यामाजी आले नाथासी पाहीडें । 
कौतेनीं रंगले प्रेमभाबे ॥ १७ ॥ झणती नाथरूपें गेला तेथें देव । जा- 
बोनीर्यां पाय धरूं चला ॥ १८ ॥ आले तंव देव जेबोनीया गेले । 
पात्रह्.ही जाहाले गुप्त तेथें ॥ १९ ॥ भक्ति केली तैसा होतो नारायण । 
भीम आवडीने लीला गाय ॥ २० ॥ 

॥ श्रीराम ॥ येकनाथकन्या नाम लीलाबाई । प्रोति तिचे 
ठाई बहु असे ॥ १ ॥ वरुषं जाली सात लय़ाची योजना । लोक कारिती 
जाणा ठाईठाई ॥ २ ॥ विश्वंभर नामें विप्र येक आला । कोणीं नाहीं 
त्याला मागें पुढें ॥ ३ ॥ भोजना नैसतां विचारिती स्वामी । दीन हे 
जी मी ह्मणे मुखं ॥ ४ ॥ आली दया ह्मणती काय इछा आहे । ल्म 
करावें हे मनीं वाट ॥ ५ ॥ गोत्र विचारीळें घटिताथी आले । कृष्णा- 
पांनीं दिल्हे अनुमोदन ॥ ६ ॥ मोठे मोठे आळे न देवोनी लांसी । दे- 
वोनीया यांसी लम केळे ॥ ७ ॥ घरीच ठेवीले भजन कॉर्तेन । अनुग्रह 
जाण दिला तया ॥ ८ ॥ लीलाबाईचीया नारळ वोटींत । कृपेने हणत 
पुत्र होय ॥ ९ ।। जाला पुत्र त्याचें नांव मुक्तेश्वर । भारत अपार केलें 
ज्यांनीं ॥ १० ॥ पुढीळ कथेसी द्यावे अवधान । संतलीळा गहन भीम 
हणे । ११ ॥ 

॥ श्रीराम ।। येकनाथस्वामीघरीं ळृष्णनाथ । बारा वर्षे होते 
सेवेसाठी 1। १ ॥ सत्तशगीं होता ब्राह्मण तपस्वी । प्रसन ला देवी 
माग झणे ॥ २ ॥ तेव्हां ह्मणे मज दावी देवराज । स्वामी चतुर्भुज 
वैकुंठीचा ।। ९ ॥ देवी सांगतां तो द्वारकेसी गेला । निम्रहचि केला 
देवापुढे ।। ४ ॥ देवें दिल्हे स्वप्न जाई पऐैठणासी । येकनाथापासी मेट 
तुज ॥ ५॥ आला पैठणासी गंगातीरीं स्नान । करूनीया जाण 
पाहाताहे ॥। ६ ॥ कृष्णापा पायाने पाणी उडऊन । आंगावरी जाण 
यांच्या जाय ॥ ७ ॥ हणे रे दांडग्या पाणी कां उडबीली । कोणाचा 
आहिसी सांग वेगीं ॥ ८ ॥ येकनाथाघरीं आहे मी सेवेळा । अुद्ध केळे 


दै 


तुळा शचरणोदके ॥ ९ ॥ लोलीमराज हें नाम ला विप्राचें । नाथदर्श- 
नाचे आते बहु | १० ॥ मनामध्ये झणे पारपत्य याचें । नाथापासीं 
साचे करू आतां ॥ ११ ॥ तया मागें मार्गे नाथापासीं आला । झणे 
देवाजीला दावा वेगीं ॥ १२ ॥ नमनानमनें आलिंगन भावे । देवोनीया 
देव दाखविती ॥ १२ ॥ धातुमार्त पाहातां हणे हे कासया । 'चतुभुंज 
तया दावी मज ॥ १४ ॥ मारी तीन हाका हणी इले देव । कैसा नव- 
लाव जाला तेथें ॥ १५ ॥ हाक-मारितांचि कृष्णापा येवोन । उभा राहे 
जाण स्वामीपुढे ॥ १६ ॥ स्वामी झणती जाई आह्यी देवाजीसी । पाचा- 
रितां येसी कासया तूं ॥ १७ ॥ गेला दुजी हाक मारितांचि आठला । 
नाथ झणती लाला मूखी जाये ॥ १८ ॥ आनदेंचि झणे उपदेश हा 
असे | ताठूं नको ऐसं झणती मज ॥ १९ ॥ तृतीय हाकेसी देतांचि 
नमन । स्वामींढागीं जाण केळं प्रीती | २० ॥ स्वामी ह्मणती हाकेस- 
रिसा कां रे येसी । देव काय होसी तूंचि सांग ॥ २१ । तुझं केले 
तरी होईन मी देव । तुझी संतराव न करा काय ॥ २२ ॥ हो हो पाहूं 
हणतां जाहाळे प्रगट । प्रभा हे उत्कृष्ट फांके तेथें ॥ २३२ ॥ चतुभुज 
पीतांबरधारी रम्य । गांख चक्र पद्य गदा हातीं ॥ २४ ॥ पाहोनी 
सुंदर रूप मनोहर । केला नमस्कार उभयांनीं ॥२५॥ उठोनी पाहाती 


तंब कांहीं नाहीं । ऐसी ढीला पाहीं भीम गाय ॥ २६ ॥ 


॥ श्रीराम ।॥। येकना्थ बहु करुणा केली जेव्हां । समी आले 
तेव्हां देवराव ॥ १ ॥ बोध करोनीया केळें समाधान । ह्मणती आमुर्चे 
लप्न करीं आतां ॥ २॥ मग नार्थ केलें रुक्मिणसेंवर । देवाचाही वर 
असे तया ॥ ३ ॥ सप्तकांड केळी रामायणे ऐसीं । चाचितां रामासी 
सुख होये ॥ ४ ॥ अकस्मात राम हणतां प्राण गेळे । शिष्यही मिळाले 
बहुसाल ॥ ५ | लीलाबाई आली आक्रोश करीत । नेत्र उघडीत स्वामी 


आण्याला 





१ ह्मणजे, ९ येईल. 


र्ट 
तेव्हां ॥ ६ ॥ हणती लीले बोध तुज सषीहून । याचें काय चिन्ह 
दांखविसीं ॥ ७ ॥ वृथाच कां शोक करिसी हें सांग) ज्ञान तुझे सोंग 
ऐसें जाळे ॥ ८ | ह्मणे स्वामी जनाऐेसें केळे तुझी । माझे मनोधमी 
ऐसं आहे ॥ ९ ॥ कौतेन करीत गंगातीरा जावे । आह्यांसी सांगावे 
तेथें कांहीं ॥ १० ॥ अवश्य हणोनी उभेच राहोन । करीत कौतेन 
'चाढीयळे ॥ ११ ॥ गंगेंत येवोनी करोनीयां स्नान । स्वात्मसुख जाण 
केलें तेथें | १२९ ॥ मग रामरूप जालठीया घरासी । येवोनी मानसीं 
विचारिती ॥ १३ ॥ उत्तरकांडाची समाति राहिली । गांगोबास केळी 
आज्ञा लाची ॥ १४ ॥ घोडी तो राखीत होता भोळा भक्त । प्रन्थाची 
समाप्त याचे हाते ॥ १५॥ सर्वे गर्वेहत केळे गुरराये । भीम सदा 
गाय संतलठीला ॥ १६ ॥ 


॥ श्रीराम ॥ येकनाथाचीया चिर्तेत पिंपळ । जाळा तो केवळ 
दाहा दिसां ॥ १ ॥ अद्यापि अश्वत्थ आहे तो तैसाचि । जाबोनी पाहाती 
विश्व जन | २॥ येक रिंपी भक्त शिष्य तो स्वामींचा | नेम होता लाचा 
तोही ऐका ॥ ३ ॥ धोत्रजोडा प्रतिवर्षी उंच येक । स्वामींलागीं देख 
नेसवी तो ॥ ४ ॥ गेला होता नागपुराठा खेपेसी । आधीं घे स्वामींसी 
जोडा उंच ॥ ५ ॥ खेप घेवोनीया गांवापासी आढा । माजासी बां- 
घला होता जोडा ॥ ६ ॥ जाळा काळ ऐसें ऐकतांचि पडे । हणे 
आतां जोडे नेसे कोण ॥ ७ ॥ गंगेपासीं आढा ता नाथ पाहिले । 
आनंदें बेसळे देखतांचि ॥ ८ ॥ पायांवरी करी दीघ दंडवत । स्वामीही 
भेटत प्रेमानंद ॥ ९ ॥ जोडाही नेसळे समाधान जालें । शिष्ये विन- 
वीळे गुरुराया ॥ १० ॥ स्वामी तुही मेळा ह्मणून बाटेसी । दुष्टानें आ- 
झांसी निवेदीठे ॥ ११ ॥ स्वामी हणती कोणी मेठेही हणती । अमर 
जाणती जनीं कोणी ॥ १२ ॥ नाथासी नमन करोनी गृहांत॑ । ये कळों 





१ माजळकंबर 


ट्ट 


नाथ गेळे सय ॥ १३ ॥ हाणे म्या देखिळे धोत्रेही नेसळे । पाहावया 
आले मिळोनीया ॥ १४ ॥ तंव तये त्थानीं कांहीं नाही. जाणा | धन्य 
गुरुराणा झणती सर्वे ॥ १५ ॥ येकनाथस्वामी तयांची चरित्रे । गाइली 
पवित्रे अल्पज्ञाने ॥ १६ ॥ कथा संतमुखें जाहाल्या श्रवण । तितुक्‍्या 
मात्र जाण लिहिल्या भावे ॥ १७ ॥ यरावंतसुत संतांचा अंकित । 
माव धरुनी गात ढीला एसी ॥ १८ ॥ 


॥ श्रीराम ॥ संपूर्णमस्तु ॥ 


वामनसामी 


भान ००७के 0० 


॥ श्रीराम ॥ वामन गोसांवी पंडीत महान । काशीयात्रे 
जाण जात होते ॥ १ ॥ मनांत काशीचे पंडीत जिंकावे । रेस मनो- 
भावे असे पाहा ॥ २ ॥ क्षेत्राच्या समीप तीन कोसांवरी । अश्वत्थाचे 
पारी निद्रा केली ॥ ३ ॥ विश्वेश्वर तेथें नबळ दाखबीलं । विप्रांसी 
पाहिलें ढाळोढाळीं ॥ ४ ॥ येक विप्र हणे दुजया विप्रासी । व्या 
मोठ्या ढाळीसी सोड आतां ॥ ५ ॥ तो झणे कोणता सांग ज्रझमम्रह । 
वूक्षाखाळे आहे पाहा वेगीं ॥ ६ ॥ जावोनी काशीस जिंकील सर्वांसी । 
मग या ढाळीसी येईल तो ॥ ७ ॥ एऐकतांचि नेत्रा आळे अश्रुपात । 
अभिमानें सत्य अधोगति ।॥ ८ ॥ यात्रात्रहे केली बहु नम्रपणे । मग 
आले जाण देशाप्रति || ९ ॥ पुढील कथेसी द्याबे अवधान । भक्ति द्द 
गहन भीम हाणे ॥ १० ॥ 

॥ श्रीराम ॥ वामन गोसांबी येवोनी गृहासी । पुढें मावंदयासी 
आरंभिळ ॥ १ ॥ वैष्णव हे होते हणोनी ब्राह्मण । वेष्णवचि जण 
बोळाविळे ॥ २ ॥ स्ताना गेळे सर्व तेथें येक स्मार्त । भाळा भकस्मश 


८९ 


दशप्रंथी ॥ २ ॥ येक दिवसाचे होतें उपोषण । क्षुघातुर जाण बहु 
जाला ॥ 9 ॥ विचारितां तया हणे मी वैष्णव । टिळे लावी सर्व 
तांचि ऐसे ।। ५ ।। पाठीवरी मात्र आडवा लागला | भोजनासी गेला 
बिप्रांसर्वे ॥ ६ ॥ पत्रेही वाढिलीं बेसला समन्मानें । तेव्हां आंगावरुन 
बसन पडे ॥ ७ ॥ शोजारी पाहोनी गेला तो उठोनी । राखेसी आणोनी 
पात्रीं घाढी ॥ ८ ॥ वामन गोसांवी पाहोन तयाठा । उठबोनी नेला 
येकीकडे ।। ९ ॥ विप्र ते समई भोजन करोन । तांबूल घेवोन पाहा- 
ताती ॥ १० ॥ वामन गोसांबी विभूति लावोनी । नैसती भोजनी 
तयासहित ॥११॥। त्रये वेळीं केला छोक तोही ऐका । भीम ह्मणे निका 
प्रसंग हा ॥ १२ ॥ 
स्छोक 


कंटाळलो मी तुमच्या मतांतें । देखोनि सवंत्र असंमतातें ॥ 
पाहेन मी माधव सवे भूती । अद्वेतविद्या हारेच्या विभूती ॥१॥ 





केशवस्वामी 





॥ श्रीराम ॥ केशवस्वामींची कथा ऐका गोड । देवासी आवड 
बहु ज्यांची ॥ १ ॥ ओरंगाबाजेंत रघुनाथपंत । प्रपंची परमार्थ केला 
ज्यांनीं ॥ २ ॥ लांचे घरीं होते शागीर्दीस जाणा । कीतनभजनाबरी 
प्रीति ॥ ३ ॥ भक्ति पाहून ते देती अनुग्रह । त्यांनींच विवाह केढा 
होता ॥.9४ ॥ खगुरुभक्तीवरी अत्यंतचि प्रेम । अहिनिसीं नाम. गाय 
भावे ॥ ५ ॥ येके दिसीं धोत्रे धोबयासी जाती । भजन करीती आनं- 
दाने ॥ ६ ॥ अविधाची स्वारी मार्गी जात होती । देव वाढविती संत- 
महिमा ॥ ७ ॥ केशव गोसांबी त्यांच्या स्कंदावरी । बैसले श्रीहरी येवो- 

१२ 


९6 


बीया ४ ८ ॥ अरविधाची दृष्टि गेली. अकस्मात । लावण्य अद्भुत बाळा- 
कही. ॥ ९ ॥ कोणाचें हें बाळ पाहूं कोर्ठे नेतो । मार्गे मार्गे जातो 
थेकायेकी ॥ १० ॥ धोत्रे धुतां भजन करिती सप्रेमे । पुढे पुरुषोत्तम 
नाचलाहे | ११ ॥ अविंध पाहोनी पुढे जात असे । तंबत्या न दिसे 
बाळ तेथें ॥ १२ ॥ येवोनी विचारी नाम काय भावें । केशव स्वमावें 
सांमताती ॥ १३ ॥ पाई दंडवत घाली ह्मणे बाळ । देखिठें सांवळें 
काये सांगू ॥ १४ ॥ ऐकतांचि नेत्री आले यांच्या अश्रु । ह्मणती सर्वे- 
श्वद ळीला त्याची ॥ १५ ॥ सववस्व टाकोनी शिष्य जाला याचा । महिमा 
दददीनाचा न वणेवे ॥ १६ ॥ देवाचें दर्शन जाहाळें जयासी । मुकला 
संसाराश्री तोचि जाणा ॥ १७ ॥ घरा आल्यावरी स्वामींसी सांगती । 
आटिंगन देती गुरुराव ॥ १८ ॥ केशवा रे माझं गुरूपण आतां । 
घेई बा तत्वता कृपायुक्त ॥ १९ ॥ राघवस्वामींचे केशवस्वामी तेच । 
जाले जाणा साचे भाम ह्मणे ॥२०॥ 


॥ श्रीराम ॥ केशवस्वामींचे धरीं येकादसी । उपासना ज्यांसी 
साह्य सदां ॥ १ ॥ अस्तमानीं सुंठ शाकरामिश्रित । देवासी दावीत 
ब्रेमानंदे | २ ॥ सवीसी प्रसाद बांटोनी कोतेना । उभें राहावें जाणा 
'प्वारी प्रहर ॥ ३ ॥ येके येकादसीं सुंठ आणायासी । वाण्याच्या घरासी 
शिष्य गेला ॥ ४ ॥ घरीं वाणी नव्हता पुत्र तयाचा होता | बचेनाग न 
कळतां दिल्हा लाने ॥ ५ ॥ घरास आणोन बारीक करोन । शर्करा 
मिळऊन नेती तेथें ॥ ६ ॥ स्वामींनीं नेवेद्य दावोनी देवासी । प्रसाद 
सीसी बांटीयळा ॥ ७ ॥ कौतनासी उभे राहिले तो बाणी । घरासी 
जाबोनी तेथें आला ॥ ८ ॥ केशवस्वामींच्या पदी प्रेमे डोळे । पाझरती 
डोळे तयाचेचि ॥ ९ ॥ ह्मणे स्वामी तुह्या न कळत बीष । पोरें दिल्हा 
असे बचेनाग ॥ १० ॥ ह्मणती तूं कीतेन रेके स्वस्थ मनें | बौष हा 
भगवान बाघूं न दे॥ ११ ॥ प्रातःकाळी मूर्त कृष्णगणे जाली । 
दुर्धे अभिषोकेळी विप्रमुखे ॥ १२ ॥ कीतेनांत जे जे अभंग जाहाले । 


९१ 


भविर्धे लिहीले बरिच्यावरी | ११ ॥ भक्तांची चरिञजें देवाजीस प्रिवे 
हणुनी भीम गाय अहिनिसो ॥ १४ ॥ 

॥ श्रीराम ॥ केशवस्वामी हे पंढरीस जाती । गावोनी ना« 
वती आनंदानें ॥ १ ॥ जयांच्या कीतेनी नाचताती देव । प्रेथाचा 
गौरव न सांगवे | २ ॥ सवे श्रोतयांच्या नेत्री भश्रुधारा । रोमांच झ- 
रिरावरी येती ॥ २ ॥ येका पंडितांनी केला प्रश्न यांसी । हणती था 
खुगेसी सांगा आह्या ॥ ४ ॥ केशवस्वामी हे बोळीळे तयाला ) भेमि* 
मान हा गेला पाहिजे जी ॥ ५ ॥ पंडित बोलिला अभिमान टाकिला । 
सांगावें खुणेठा त्वरे आतां ॥ ६ ॥ ह्मणती अभिमान टाकिळा संपर्ण 
तरी जोडे घेवोन उभे राहा ॥ ७ ॥ क्रोधयुक्त ह्मणती गोसांवी छबाड ) 
भलतीच बडबड करितो पाहा ॥ ८॥ जालीया कीर्तन ग्रह गेळे सर्व । 
पुढेही अएबे जाळ ऐका ॥ ९ ॥ येके दिसीं तेचि पंडित देवासी । 
जातां दर्शनासी देखती यां ॥ १० ॥ हणती रे केशवा पायपोस 
शिरीं । घवोनीयां द्वारी उभे राहे ॥ ११ ॥ विसा ब्राहझणांचे जोडे 
गोळा केले । शिरॉंच धरिळे आनंदानें ॥ १२ ॥ चार घड्या देवदर्शन 
घेबोनी । आनंदें येवोनी पाहती यां ॥ १३ ॥ जोडे शिरवरी घेबोनी 
नाचती । भजन करिती प्रेमयुक्त ॥ १४ ॥ पाहानी पंडित ह्मणे खरा 
संत । पायांसी लागत धन्य 'झणे ॥ १५ ॥ बोळे तैसा चाळे अम्रि- 
मान नाहीं । तोचि संत पाहीं भीम ह्मणे ॥ १६॥ 

॥ श्रीराम ॥ केशवस्वामी हे गेळे येक्या गांवीं । जन हे सद्वावी 
होते तेथें ॥ १ ॥ नित्य समारंभ होय कीतेनाचा । घोष हा नामाचा 
न वणवे ॥ २ ॥ स्त्रिया पुरुष बहु येती कोतेनासी । आनंद मानसीं 
सर्वीचिये ॥ ३२ ॥ येके दिसी मोठा समाज जाहाला । पठाण चाढीठा 
होता मार्गी ॥ ४ ॥ ऐरेकोनी गजेर गेला पाहावया । सन्मानोनी तया 
बैसबीती ॥ ५ ॥ दुबुद्रि धरोनी बैसला कीतेना । कृष्णलीळा जाणी 
वर्णिती हे ॥ ६ ॥ राधेचें अय्यंत प्रेम देवाजीसी । कथा हे उल्हासीं 


श्र 


गात होते ॥ ७ ॥ निंतीबरी तेथें चित्र देवाजीरचे । होते आणि राषेरचे 
समीपच्षि ॥ ८ ॥ राधा विडी देती न घेतीच देव । रेसा तेथें माव 
केला होता ॥ ९ ॥ पठाण बोलीला चित्रे विडी घ्यावी । कथा हे माना- 
बी तेव्हां सल ॥१०॥ नाहीतरी शत रुपये येकेका । पासोनीया देखा 
बेऊं आतां ॥ ११ ॥ द्वार बंद केलें जन गडबडीठे । अश्रुपात आळे 
सबाळागीं ॥ १२ ॥ केशवस्वामींनीं देवा आळवीठें । नेत्र गहिंवरळे 
तये वेळीं ॥ १३.॥ कोौतेनाची प्रीत जरी तुह्या असे । तरी दावा 
यास लीला आजि ॥ १४ ॥ कथा दुखदाती जाहाली सर्वोसी । होय 
सुखरासी रेस करा ॥ १५ ॥ भक्तवाक्यसाहे करी नारायण । विजे- 
ऐसा जाण भास जाढा ॥ १६ ॥ पाहाती तो विडी मुखीं देवाजीचें । 
नवल चित्राचे पाहोनीया ॥ १७ ॥ पठाण गडबडा पायांवरी लोळे | 
जळें प्रणे डोळे जाले लाचे ॥ १८ ॥ देव हे तुझीच अपराधी मी 
आहे । दंड करा पाहे दीनासी या ॥ १९ ॥ जयांपालीं द्रव्य ध्यावॅसें 
जितुके ।-मानसांत निके आलं होते ॥ २० ॥ तितुकेंचि तयांसी द्यावे 
आनेंदानं । आज्ञा मान्य करुन दिल्हे पाहा | २१ ॥ तोही केला भक्त 
केशवस्वामीनीं । संतळीला वणी भीम सदा ॥ २२ ॥ 


॥ श्रीराम ।॥। केरावस्वामींची कीर्ति जाली मोठी । पाझाहानें 
भेटी नेर्ळे यांसी ॥ १ ॥ ह्मणे कंदोरीसी बेसा तुझी संत । येक आत्मा 
दैत नाहीं कांहीं ॥ २ ॥ सामेका आणोनी ठेवायल्या पुढें । संकट हें 
गाढ प्राप्त जाले ॥ ३१॥ वराहरूंपी जो भगवान तयाचें । चिंतन हें 
साचें केलें यांनीं ॥ ४ ॥ चिंतितांचि ठघु वराहरूपासी । धरूनी हाता- 
सी आले यांच्या || ५ ।| मुसकटीतुनिया काढोनी सोडिती । दोन चार 
क्षितीबरी जाळे ॥ ६ ॥ पाछाह बोलिला हे काय हें काय । ह्मणती 
आत्मा आहे भेदातीत ॥ ७ ॥ संताचे छळण घडलें हणोन । बहुत 


(केली शण ेहच 000पण्कक्0 शोककळा 


१ महमदाची मुलगी फतिमा हिच्या उरुसाचें जेवण. २ बशी, ताटली. 


९३ 


सन्मान केला मग ॥ ८ ॥ तेथोनीया आले मग पंढरीस । तयाचा 
निर्वश जाढा मागे ॥ ९ ॥ देवासी निंदितां न ये कोप कांहीं । भक्त- 
निंदा पाहीं साहावेना ॥ १० ॥ केशवस्वरामींची चरित्रं अद्भूत । यांत 
संकळित भीम गाय ॥ ११ ॥ 


॥ इति भ्री केशवस्वामीच्या कथा संपूर्णमस्तु ॥ घुभं भवतु ॥ 





निरंजनस्वामी 





॥ श्रीराम ॥ निरंजनस्वामी कऱ्हाडांत होते । सवी भूती पा- 
हात गजानन ॥ १ ॥ येके दिसीं गेळे कृष्णेच्या स्नानासी । ढेकुण 
धोत्रासी देखीयला |२॥ हणती गजानन बुडेल हा आतां । घरासी मायुता 
नेऊ यासी ॥ ३ ॥ धरोनी गृहांत आणोनी सोडिला । झणती कुटुंबाढा 
जाणोनी ध्या ॥ ४ ॥ पुन्हां स्नान करुनी गेळे ऐसी दया । झणोनीया 
तया भेटे देव ॥५॥ निद्रा केली तेथें देबं भेटी दिठी । आणि कृपा केळी 
तये वेळीं || ६ ॥ पुढील कथेसी द्यावें अवधान । संतळीळा गहन 
भीम हणे ॥७॥ 

॥ श्रीराम ॥। निरंजनस्वामी कीतेन करती । प्रेम आढे 
चित्तीं असंभाव्य ॥ १ ॥ आनंदांत मुखीं आळे ज्या देवासी । सोंड 
नाहीं त्यासी पाहूं नये ॥ २ ॥ कुटाळीं ऐकोन केळे उपहास्य । झणती 
पुसूं यास उदईक ॥ ३ ॥ प्रातःकाळीं स्नान करोनी बैसळे । निंदक 
मिळाले स्भोबते ॥ ४ ॥ शालिग्रामसिळा वासुदेवमूर्ति । प्रजा हे करिती 
मनोभावे ॥ ५ ॥ लासी गजानन भावना करोन । दुर्बीकुर जाण 
वाहाती मावे | ६ ॥ आहण बोलती पाहू द्या देवासी । हे षक्ततुंडासी 


९९ 


शाठवगिती ॥ ७॥ बळेंचि तेघबां पाहाती येवोन । शालिम्रानांतून शुंडा 
आली ॥ ८ ॥ चमत्कार तेव्हां पाहोनीया सर्वे । नमस्कार भावें घालि. 
ताती ॥ ९ ॥ भक्तांनी देवाजी होये केला तैसा । संतां साह्ये ऐसा 
भीम झणे ॥ १० ॥ 


आनंदमरति 


॥ श्रीराम ॥। आनंदमूर्तींची कथा ऐका आतां । जो कां गुरु- 
भक्तां शिरोमणी ॥ १ ॥ कृष्णांतीरी जह्मनाळ गांब तेथें । गुरूपासी होते 
सेबेळागीं २ ॥ सहुरूचें नांव रघुनाथगोसांबी । रामाची कराकी मक्ति 
सार ॥ १ ॥ अस्तमानवरी जप कृष्णातीरीं । नेवे लावरी देवा- 
जीस ॥ ४ ॥ दरामी आणि भाजी भक्षावी आपण । ऐसा नित्य जाण 
नेम ज्यांचा ॥ ५ ॥ श्रावणमासांत झणती येके दिनीं । भाजी आजि 
आणीं मेथीचीच ॥ ६ ॥ आज्ञा झणोनीया शोध करूं गेळे । मेथीसी 
शोधीले मळोमळीं | ७॥ कोणी हझणती मेथी आहे पैलतीरी । पाहाती 
तों उतारी कोणी नाहीं ॥ ८ ॥ पोहायाचा कांहीं अभ्यासही नाहीं । नि- 
श्वयानें पाहीं गेळे पाहा | ९ ॥ भरल्या पुरांतूनी चालतचि गेले । भाजी 
घेउनी आले नवल मोर्ठे ॥ १० ॥ करोनीया सिद्ध वाढोनीया ताट । 
सहुरुनिकट आणीयलं ॥ ११ ॥ विचारिती गुरु भाजी हे कोठीळ । 
वलैमान केळे श्रुत सवे ॥ १२ ॥ आनंदा कृष्णेने बुडविले असतें । तरी 
केसे हेत सांग बापा ॥ १९ ॥ झणती भाजी खाबी ऐसा हेत तुझां । 
कृष्णा केसी आहां बुडबी सांगा ॥ १४ ॥ आढिंगन दिलें कृपा पूणे 
केळी । भीम हे बाणिडी भक्ति सा ॥ १५ ॥ 


९५ 
॥ श्रीराम । आनंदमूर्तीसी सदुरूनीं एणे । स्वरूपी अभिल, 
केळें पाहा ॥ १ ॥ रामरूप गुरु जाले तये वेळीं । जोडुनी ब*्षांजळी 
विनवीछे ॥ २ ॥ चरणसंपुष्ठं दिधळीं तयासी । बषंदोनी दयासी 
ठेवीयेळे ॥ ३ ॥ सोंबळ्याचीं वरी वेष्टणें देवोनी । पुर्जत ठेवोनी 
प्रेमभावे ॥ ४ ॥ शिष्य जाले बंडु गेळे काशीयात्रे । केळे त्रययात्रे वथा- 
सांग ॥ ५ ॥ काशीमध्ये वास केला कांहीं दीन । तेथें बाती जाण 
प्रगटली ॥ ६ ॥ त्राहषण असतां चर्मी जोडा सत्य । घेउनी सोंबळ्यांत 
एजीताती ॥ ७ ॥ मिळोनी जाह्मण .झणती पाहूं काये । आमुची गीला 
आहे बोळीळे हे ॥ ८ ॥ पाहूं गीता हणतां न देतीच पाह्या । पेटळे 
आग्रह्मा बहुसाळ ॥ ९ ॥ बळेंचि घेवोनी पाहाती सोडून-। यांनीं गुरू- 
ध्यान केलें तेव्हां ॥ १० ॥ चर्मी जोडा त्याची भगवद्रीता जाळी । मकत- 
वाचा केली सत्य देवे ॥ ११ ॥ धन्य संतराव महिमा अभीनव । तर्षा” 
सी सद्धाव जाला तेव्हां ! १९ ॥ आले त्रझमनाळा रामनवमीमध्ये । सर्वा 
जाळे वंद्य रामारेसे ॥ १३ ॥ अद्यापि तयांची साक्षा आहे प्रण £ 
कृष्णातीरी जाण दृंदावनें ॥ १४ ॥ रामनवमीम्ध्ये डोडताती जाण । 

संतमहिमा गहन भीम हणे ॥ १५ ॥ 


मालोपंत 


गत. ष्ट्र 


॥ श्रीराम ॥ म्राळोपंत संत विजापुराअंत । जाहाळे विश्यात 
निश्चयाने ॥ १ ॥ पाछाहाचे होते कारभारी मुख्य । पांडुरंगी सह्य 
ऐका कैसें ॥ २ ॥ कार्विकीची वारी जावें पंढरीस । नावावें उल्हासें 
देवापुढे ॥ ३॥ रेसें प्रतिवर्षी चाळत असतां । अभकतींच्या चित्ता साहा- 
बेना ॥ ४ ॥ जावयाचे दीन येतां मार्विधासी । जावोनी तयासी सांग- 


९ 


वाती ॥ ५ ॥ फौजेचे हिसेब तंटा आहे मोठा । सर्वही गळांठी होऊं 
चाहे ॥ ६ ॥ माळोपंता यंदां राहोनीया ध्यावे । पंढरी न जावे झणिजे 
ठीक ॥ ७ ॥ सर्वे कारकून मिळोन रायासी । परोपरी लासी समजा- 
बीती ॥ ८ ॥ इतुक्यांत हे आठे निरोप मागाया । पढरीस जाया 
आनंदानें ॥ ९ ॥ हणती आज्ञा यावी पंढरीस जातो । सत्वराचे घेतों 
जावोनीया ॥ १० ॥ झणे राव आज्ञा नाहीं जावयाची । ऐसें ऐकतांचि' 
बोळीयळे ॥ ११ ॥ माझी वारी आहे जाईन मी आतां । बोलोनी तत्वत्ता 
गृहा गेळे ॥ १२ ॥ मागें यांच्या जप्ती पाठवीली पूर्ण । बंद केळे जाण 
मागें पुढ ॥ १३ ॥ येक दोन दिवस जालिया उपरी । हुरहुर अंतरी 
लागलीसे ॥ १४ ॥ प्रातःकाळी केलें तुळसीर्चे निमित्य । निघोनीया 
जात अनवाणी ॥ १५ ॥ गांडीस धोतर येक अंगोस्तर । क्षणोनी 
सत्वर जाऊं दिठें ॥ १६ ॥ गेले चार कोस येका गांबीं तेथें । सर्वे 
अजमात आले भेटी ॥ १७॥ तेथें सरंजाम सवे सिध्ध केळा । पंढरीस 
शेला भक्तराज ॥ १८ ॥ चंद्रभागे स्नान देवाचे दर्शन । प्रपंचाचे भान 
सोडीयलें ॥ १९ ॥ मार्गे बतेमान दोन प्रहर होतां । गेळे ऐसी वाती 
जाली तेथे ॥ २० ॥ रक्षक पाहाती कोठें न दिसती । यांनीं रायाप्राते 
धुत केठें ॥ २१ ॥ अडुतचि क्रोध तेव्हां आठा जाणा । रांडापोरें 
आणा हणे लाची ॥ २२ ॥ संकट अद्भुत होतां देव आले । माळोपंत 
जाठे पांडुरंग ॥ २२ ॥ पाठाहाचे दृष्टी पडिले अकस्मात । कोप केला 
शांत बचनमात्रे ॥ २४ ॥ राव हणे पंढरीस गेला झणुन । आढा 
होता प्रण कोप आह्मां ॥ २५ ॥ सवे हिशेबाचे तंटेही बारिळे । फौजे- 
सही दिल्हे रोजमारे ॥ २६ ॥ दुष्ट कारकून बंदी धाडी यांसी । बोडीठे 
रायासी गृह्य जाता ॥ २७ ॥ पंढरीची यात्रा येइळ तेव्हां भेट ) वारी. 
यळे तंटे सवे कांहीं ॥ २८ ॥ वस्त अलंकार घेवोनीया आठे । गृहांत 
राझेळे एर्ववत ॥ २९ ॥ सवेही कारेती यथास्थित परी । कांतेचे मंदिरी 


१ भर्जदार 





९७ 


म॑ जातीच ॥ १० ॥ पंढरीचा नेम यात्रा आल्यावरी । येऊ सेजेवरी 
बोडीयंळे ॥ ११ ॥ भक्तकांता देव मानीताती माता । आवडी भगवंता 
म॑ बणेबे ॥ ३२ ॥ येक मासवरी अहोरात्र देव । कीतेन गौरव केला 
बंडु ॥ ३३ ॥ यात्रा आनंदाने करोनी हे आठे । बागेत राहीले स्वैपा- 
कावी ॥ ३४ ॥ माळी बोलाऊन धाडिती गृहासी । गृही पाहे यासी 
बैसठेत ॥ १५ ॥ दोन मालोपंत जाळे वातो ऐेसी । फांकतां रायासी 
जाणवे ॥ १३६ ॥ केला पका शोध राव आला गृहा । मालोपंत पाहा 
पुढें आले ॥ १७ | यांसीही घेऊनी आले बागेअत । दष्टादृष्टी होत 
गुत्त जाठे ॥ २८ ॥ मालोपंती सर्वा बुका लाबीयला । पाछाह तयांळा 
पुसताती ॥ ३९ ॥ परस्परं सर्व कळतां वतमान । आले भगवान भक्त- 
साह्या ॥ ४० ॥ गजेस्कदीं मग उभयता बैसोन । वारंबार चरण बंदी 
राव ॥ ४१ ॥ घरासी सन्माने वाजत गाजत । येवोनीया स्वस्थ जाले 
मग ॥ ४२ ॥ बंदी होते जे जे तेही मुक्त केळे । भक्तीसी लावीळे सर्व 
पाहा ॥ ४३ ॥ यशबंतसुत संतांचा अकित । सदा यश गात 
भक्तांचेचि ॥ ४४ ॥ 


व त १०५०५५००००. “८ 0९१०४००१७७ 7006.“ 


उद्भवचिदघन 





॥ श्रीराम ।॥। उधवचिद्घन गेले शाहारास । सन्मानोनी लासी 
राहाविती ॥ १ ॥ पुढे रामनवमी आढी होती हणुनी । जावयाची 
यांनीं त्वरा केली ॥ २ ॥ सर्वानी आग्रह करुनी राहावीले । उछाहासी 
केळे झावडीनें ॥ ३ ॥ प्रतिपदे देवस्थापना करोन । गजरे भजन क- 
स्ताती ॥ ४ ॥ पताका मृदग ळांडोनी वाद्यासी । जाती मारुतीसी स- 


मारंभ ॥ ५ ॥ रस्यातून जावां स्वारी आर्विधाची । येतां दृष्टी लाची 
१३ 


र्ट 


फिरली हाणे ॥ ६ ॥ कोण रे निक्याणे लावोनी येताती । वार्य वाजवीती 
आाहांपुढें | ७ ॥ क्रोध येतां हणे घ्यावें यां लुटोनी । तेव्हांच पळोनी 
गेळे सर्ब | ८॥ येकटे हे उभे आठे मारुतीस । धनीच आहांस 
नाही झणती ॥ ९ ॥ मारुतीच्या पुढे निग्रहचचि केला । देहाचा सोडीला 
संकल्पचि | १० ॥ आढा कपीभार गांवांत न माये । आठे भक्त- 
साहे करावया ॥ ११ | कुराण पढत होतां मशिदींत । वानर काढीत 
मसीदीसी ॥ १२ ॥ उष्ण आलं अंगावर पुढे पाहे । मोठा कपी आहे 
पुढे उमा ॥ १३ ॥ हात उगारोनी केला भुःभुःकार । भयाभीत थोर 
जाला मग ॥ १४ ॥ आला मृत्य ह्मण कोण रक्षी प्राण । संतांचं 
छळण घडठळें आजि ।॥ १५ ॥ संतांचीच आण हणतां कपी गेला 1 
बालतचि आला यांजपासां ॥ १६ ॥ ठोटांगण घाढी हणे मी अर 
न्याई । लोळताहे पाई दीनारेसा ॥ १७ ॥ देवोनी अभय उठबोनी, 
त्यासी । केली आज्ञा ऐसी उछाहाची | १८ ॥ मग रामनवमी अद्भुत 
जाहाली । भार्म हे वर्णिली संकळीत ॥ १९ ॥ 





नामदेव 


॥ श्रीराम ॥ नामदेवाचीया कथा ह्या बहुत । भक्तिमाळेअंत 
वर्णायल्या ॥ १ ॥ राहिल्या त्या संकळित येक दोन । सांगेन भक्तीने 
अभंगांत ॥ २ ॥ दामरोट बाप शांत जाल्यावरी । प्रपंच अंतरींडुनी 
ग्रेळा ॥ १ ॥ बापाचाचि मित्र होता सावकार | बोलिला टत्तर 
नामयासी ॥ ४ ॥ नागपुरा पुत्र कापड आणाया । जाती तूंही तयां. 
संगें जाई ॥ ५ ॥ दाहा सहस्राचें तुज भांडबल । देतो. मी सांभाळ 
बुढऊ नको ॥ ६ ॥ बरं काका हणे परी येक ऐका । मागेन मी पैका 


९९, 


तेथें द्यावा ॥ ७ ॥ सांगोनी पुन्नांसी समागर्मे यासी । जाती कापडासी 
झआाणावया बो. ८ ॥ क्षेत्र पेठणास येतां नामदेव । मनांत उडव 
आला यांचे ॥ ९ ॥ हणे दादा माझा पैका द्यावा येथे । उदीगार्चे 
भरते दीसताहे ॥ १० ॥ रागें रागें त्यांनीं द्रव्य देउन गेळे । ह्षणती 
बुडवीळें ह्याताऱ्यानें ॥ ११ ॥ गंगातीरीं नित्य त्राहणभोजन । उछाहचि 
जाण आरंभीठला ॥ १२ ॥ उभे राहोनीया कीतेन करावें । सबोनींही 
याबें श्रवणासी || १३ ॥ नारापुराहूनी कापड घेवोनी । पाहाती दुरोनी 
पताकासी ॥ १४ । नामदेव गेले सामोरे मार्नेसीं । आणीळें तयांसी 
सन्मानोनी ॥ १५ ॥ ब्राह्मण भोजना बैसतां ह्मणती । पाणी सोडा 
प्रीती नामदेवा || १६ ॥ तेव्हां झणती दादा आजि पाणी सोडा । कोध 
आठा गाढा तयांठागीं | १७ ॥ दाहा सहखत्रासी पाणी कैसें सोडू । 
हड तुझीं मोडूं द्रन्यासाठीं ॥१८॥) विठळ गर्जानी जेवबीले विप्र । आनंद 
अपार नामदेवा ॥ १९ ॥ प्रातःकाळी उठुनी पंढरीस गेळे । वृद्धा निवेदीळें 
जालें तैसें ॥ २० ॥ कोपारूढ जाला पैठणासी आला । सामोरे तयाळा 
गेळे मग ॥ २१ ॥ मागील्याच ऐसं यानेंही करोन । ह्मणे द्रब्य देणें 
झडकरी ।॥ २२॥ त्याच दिसीं झाडा द्रव्याचाही जाला । काकानेही केला 
निप्रइचि ॥ २३ ॥ नामदेवा तेव्हां स्वम़ दिळें देवें । गंगेमाजीं यावे घेवोनी- 
यां॥ २४॥ प्रातःकाळी नामदेव गंगातीरी । काका धरुन करीं गेळे भंत 
॥२५॥ पाहाती ता वाडा सुंदर तयांत । पठाण पाहात बैसलासे ॥२६॥ 
नामदेव गेले सांगात जेवीळे । देवाजी बोढीळे विप्र कोठे २७॥ नये 
अंत झणुनी सिथा दिढा यासी । बोळे नामयासी बाटलास ॥ २८ ॥ 
पुन्हा उदकांत जावोनी देखती । पंढरी पाहाती अकस्मात ॥ २९ ॥ 
गृहासी येवोनी जंव सिधा पाहे । तंव द्रव्य आहे द्विगुणीत ॥ ३० ॥ नाम 
देवा हणे कोण तो पठाण । ह्मणे भगवान नेणसी तं ॥ ३१ ॥ ऐकतां. 
चि नेत्रा आठे अश्रृपात । सर्वस्व वांटीत तये वेळी ॥ १२ ॥ तोही 
केळा संत समागम ऐसा । भीमाच्या मानसा संतलीला ॥ ३१ ॥ 


१०५ 


॥ श्रीराम ।॥। नामदेव पंढरीस होते तेथें । ज्ञानेश्वर येत तवे 
वेळीं ॥ १ ॥ कबीरही गोराकुंभारही आठा । संतांचा मिळाढा समुर 
दवाय ॥ २ ॥ कार्तिकीची यात्रा जाली मग जाया । निघताती मायातीत 
संत ॥ ३ ॥ नामदेवा समागमे घेवोन । तीथीवळी जाण करर 
बया ।॥) ४ ॥ मार्गी जातां येका गांवांत राहातां । विप्र येक होता भक्त 
तेथे ॥ ७५ ॥ ज्ञानेश्वर गोराकुंभार कबीर । पाहोनीया विप्र बोळे 
भक्तीं ॥ ६ ॥ भोजनासी सांगे चोघांसी आवडी । मनांतीळ गोडी 
काय सांगूं ॥ ७ ॥ घरासी येवोनी कांतेळागीं ह्मणे । सेंपाक करणें 
संतांठागीं | ८ ॥ तेही पतित्रता पाक करी भावें । स्तानालागीं जांबे 
हाणे यांसी ॥ ९ ॥ गेला स्नाना मागे पुत्रालागीं हणे । जळण भाणोन 
देई वेगीं ॥ १० ॥ आणावया जाये सपेदंश होय । हांकेसरिसी जाय 
कांता तेर्थे ॥ ११ ॥ प्राण गेला तया आणोन निजबी । पतीसी सम- 
जावी वततेमान ॥ १२ !। उभयतां घेर्य धरोनी हणती । संत घरां येती 
भोजनासी ॥ १३ ॥ तयांचें भोजन होवोन जातील । मग पाहूं बाळ- 
साथकासी ॥ १४ ॥ आणिले बोलाऊन पात्रेंही वाढिलीं । नामदेवें 
केली विचारणा ॥ १५ || ह्मणे बाळ वेगीं भोजना बोलावा । ऐकतांचि 
तेव्हां न ये हणती ॥ १६ ॥ गेला शाळे ल्याहावया यावयाचा । नाहीं 
जाणा साचा जेवा तुझी ॥ १७ ॥ नामदेव ह्मणे बाळ आल्यावीण । न 
होये भोजन आमुचे तां ॥ १८ | भोजना सांगतां आला होता मार्गे । 
बोलावा त्या वेगे तेव्हां जेऊं | १९ ॥ जेवीनात ऐसा निश्चयेचि जाला । 

व्हां अश्रु याला आले पाहा ॥ २० ॥ विप्र झणे बाळ काळाने 
प्रासीला । आणूं कैसा त्याठा कोठोनीया ॥ २१ ॥ नामदेव वीणा 
घेऊन बैसती । देवा आळविती प्रेमभार्बे ॥ २२ ॥ पंढरीचे संत झण- 
ताती आहां । याची लाज तुझां असा द्यावी ॥ २३ ॥ आले देवराव 
बाळ उठवीले । भोजन जाहाल आनंदाने ॥ २४ ॥ भक्ताचे माहात्म 
बाढवीतो देव । भीमासी सद्भाव गावयाचा | २५ | 


१०१ 


॥ श्रीराम ॥ नामदेव तंतांसर्वे मारवाड । देश अवघड तेथें 
गेळे ॥ १ ॥ उदकाचें सांकडे आड येक खोल । संतराव आले तया- 
पासी ॥ २ ॥ योगबळें ज्ञानदेबादिक 'जाण । करोनियां स्नान आले 
बरी ॥ ३ ॥ नामदेवा हणती स्नान करी आतां । येणें श्रीअनंता 
खाळबीठे ॥ ४ ॥ रेक बा श्रीहरी माझ तीथेब्रत । तुजवीण चित्त नाहीं 
कोठे ॥ ५ ॥ योगयागतस्व तूंचि मायबाप । दीनाबरी कोप ब 
करावा ॥ ६ ।। चंद्रभागे पाय अंतरला तुजे । संतांसवे मज दिल्हे 
तुझीं ॥ ७ ॥ यांनीं मोकठीळे स्नानासी सारीळें । भीमेसहित आढे 
पाहिजे जी ॥ ८ ॥ नेत्री अश्रुधारा देहभान नाहीं । कळवळोनी पाहीं 
झाले देव ॥ ९ ॥ आडांतूनी पाणी वरी आलें जाण । बाहो लागे पूर्ण 
आसनाखाठीं ॥ १० ॥ नामदेवा देवे केठें सावधान । झणती करी 
स्नान भक्तराया ॥ ११ ॥ आणीकही काये इछा भाहे सांग । क्षणे 
पांडुरंग नामदेवा ॥ १२ ॥ नामदेव हणे ऐक देवराया । उदक वा 
ठाया असावं हं ॥। १३१ ॥ बिठोबा रे तुझी महिमा हे राहेळ । जनही 
वर्णील कीर्ति तुझी ॥ १४ ।॥ भक्ताचे वचन नुलंघरवे देवा । प्रवाह 
ठेवावा ऐसे जाठें | १५ ॥ आद्यापि ते नदी बाहे तया देसी । खतन 
महिमा ऐसी केली देवे ॥ १६ ॥। आले पंढरीस ह्मणती पांडुरंगा । शत« 
कोटी भभेंगा करांन मी ॥ १७ ॥ करीतां अभंग राहिळे तेयांसी । 
जन्म द्यावा ऐसी देवा इछा ॥ १८ ॥ तेही कथा पुढें रसाळ ऐकाबी 4 
देव भक्तां गोवी भीम ह्मणे ॥ १९ ॥ 


१०९ 
तुकाराम 





॥ श्रीराम ।॥ तुकारामाचीया कथा अभंगांत । गाईंयल्या हेत 
घरोनीया ॥ १ ॥ देहुमाजीं मायबाप नामें त्यांचीं । निष्ठावंत साची 
होतीं जाणा ॥२ ॥ याति जाणा शूद्र मोरोबा हे नाम । कणकाई उत्तम 
पत्नी लांची ॥ ३ ॥ होती सेतामध्ये अलंतचि भोळी । तंव यात्रा 
झाळी आळंदीची ॥ ४ ॥ नामघोप करीत यात्रेकर जाती । हे यांसी 
पुसती कोठें जाता ॥ "५ ॥| हणती यात्रिकरितां जाता आळंदीस । तुकी 
यावे ऐस बोलीयेळे ॥ ६ ॥ ऐकतांचि कांता जावोनी गृहासी । पीठ बांधी 
कैसी 'चार रोर ॥ ७ ॥ घेवोनी गांठोडी उभयतां निघाली । आळंदीस 
आलीं ज्ञानोबाचे ॥ ८ ॥ कीर्तन ऐकती आनेर्दे करोन । संतमुग्वांतून 
वाक्यें येती ॥ ९ ॥ धन्य ते कोसल्या धन्य तिची कशी । जे राम- 
रायासी प्रसवली ॥ १० ॥ धन्य दशरथ धन्य ते यशोदा । खेळवी 
गोबिंदा अंकावरी ॥ ११ ॥ धन्य तेचि पोटीं ज्यांच्या आले देव । ऐे- 
कतां सद्वाव यांसी जाला ॥ १२ ॥ हणती गोसांब्यासी आमुच्या 
पोटासी । कैसा हृषीकेशी ईल सांगा ॥ ११ ॥ गोसांवी बोलीले दे- 
वापासीं जावें । देवा पोटा यावं ऐस ह्मणा || १४ ॥ गेली देवाल्यांत 
हाणती ज्ञानोबासी । देवा ये पोटासी हाचि छंद ॥ १५ ॥ तीन दिवस 
जाले तैसीच बैसली । ज्ञानोबास जाली विता प्राप्त ॥ १६ ॥ विप्रवेष 
घरुन तयांस हणती । देव तुझ्यांप्राते दाखवीताो ॥ १७ ॥ येथें देव 
केंचा आहे पंढरीस । हणोनी तयांस उठवीर्ळे ॥ १८ ॥ अवलीळां 
तयां भाणीले पंढरी । झणती याचे द्वारी बेैसा आतां ॥ १९ ॥ विठो- 
बा रे पोटा यावें ऐसें हणा । उपदेश जाणा केला हाचि ॥ २० | 
अदृश्य जाहाले पाहात पाहातां । ऐसी जाळी कथा भीम क्षणे ॥२१॥ 


१०३ 


॥ श्रीराम ॥ तुकोबाचे मायबांप राउळांत । जावोनी पाहात 
पांडुरंग ॥ १ ॥ विठोबा ये पोटा हाचि छंद घेती । निग्रह करती 
अद्भुताचि ॥ २ ॥ पांडुरंगा जाळे संकट बहुत । रखुमाईस हाणत 
काय करूं ॥ ३ ॥ यांचे पोटीं पाहीं दुजा पुत्र नाहीं । उपायेच कांही 
नाहीं यासी ॥ ४ ॥ रखुमाबाई बोळे नामदेवावरी । बाकी आहे खरी 
अभंगांची || "५१॥ नामदेवा हणती ध्यावा जन्म तुझी । झाडाबाकी आही 
करूं येथे ॥ ६ ॥ नाहीतरी आह्मां ध्यावा लागे जन्म । ऐसाच निसीम 
भाव यांचा ॥ ७ ॥ नामदेव हणे गर्भवास कांहीं । घेणार मी नाही 
ऐसें आहे ॥ ८ ॥ आणि देहासकट न्यावे वैकुंठासी । ऐसें जरी करिसी 
तरी असो ॥ ९ ॥ कबुल करोनी देव त्या हणती । स्वमभञांत सांगती 
येतो पोटा ॥ १० ॥ नवा महिन्या तुझी देखाळ बाळासी । देवचि 
पोटासी आला झणा ॥ ११ ॥ आनंदें करोनि दिवस लळेखीती । बोलती 
पोटासी देव यती ॥ १२ ॥ नऊ महिने होतां कीतेनीं बेसता । छुगड्या 
बरी पाहातां बाळ दिसे ॥ १३१ ॥ न घेती च तेव्हां पुजाऱ्यासी स्त्रम । 
दिल्हे देवें जाण ऐसेंपरी ॥ १४ ॥ जैसें ती सांगती तैसें करोनीया । 
पाठवावे तया देहूलागीं ॥ १५ ॥ पुसतां हणती देवाबरोबरी । 
तुळेळ हा तरी घेऊं आझी ॥ १६ ॥ चंद्रभागेचीया वाळबंटामंत | 
रोबीळा अद्धुत धेट पाहा ॥ १७ ॥ देवाजीची मूर्त येका पारड्यांत । 
बाळ हें ठेवीत येकामाजीं ॥ १८ ॥ देवाजीच्या तुका उतरतां नाम । 
जाळे तुकाराम विश्वामाजीं | १९ ॥ आनंर्दे बाळासी घेती मग जाण | 
सवोनीं सन्मान केला बहु ॥ २० ॥ गोरबोनी मग देहूसी धाडीढी । 
भीमें हे वर्णिली संतठीला | ९१ ॥ 


॥ श्रीराम ।॥ तुकाराम दिवसां मासा थोर जाठे । तेव्हां ळा 
केळे मायबारपें ॥ १ ॥ विठोबाची मार्त लांनींच आणोनी । देवाळ्य 


'$ मोठी तराजू , कांटा. २ बजनाला. 


१०४ 





थापीयली ॥ २ ॥ तयापुढे तुकाराम टृत्य करिती । देवाजीसी 
प्रीति बहु ज्याची ॥ ३ ॥ घरीं वेवसाव वेैश्यधर्म असे । धाडीयठे बांस 
कोकणांत ॥ ४ ॥ मीठ घ्यावें तेथें गहू घेती जाण । देशांत आणोन 
विकिती पाहा ॥ ५॥ जाला सवे तोटा येवोनी गृहासी । सांगती बंधूसी 
बर्तमान ॥ ६ ॥ प्रपंचांत मन नाहीं तिळमात्र । ढीळा हे विचित्र भीम 
झणे॥७॥ 

॥ श्रीराम ॥ तुकाराम भक्ति करीती आवडी | पांडुरंगी गोडी 
दृढ ज्याची ॥ १ ॥ स्वम्तांतचि गुरु जाहाला उपदेश धरिला विश्वास 
दृळु मामी ॥ २ ॥ जागृतींत तोचि मिश्चय धरोनी । अभंग तेथानी भीम 
झणे॥२१॥ 

अभंग तुकारामाचा 


संत गुररायें मज कृपा केली । परी नाहीं घडली सेवा कांहीं ॥ १॥ 
सांपडवीलं वाटे जातां गंगास्नाना । मस्तकीं तो जाणा ठेविला कर ॥२॥ 
भोजना मागती तुप पावशेर । पडिला विसर स्वप्रामाजीं॥ ३ ॥ 

बाबाजी आपुले सांगितलं नाम । मंत्र दिला रामकृष्णहारी ॥४॥ 
राषवचेतन्य केशवचैतन्य । सांगीतली खूण माळिकेची ॥५॥ 

माघ शुद्ध दशमी पाहोनी गुरुवार । केला अंगिकार तुका ह्मणे ॥ ६ ॥ 


॥ श्रीराम ॥ तुकाराम देहुमाजीं होते तेथें । गांांतील खेवे 
जात होते ॥ १ ॥ बंधु झणे यांच्या समागम जावें । माठासी आणावे 
भरोनीया ।॥ २ ॥ ऐेशी रुपयांचे बेळ दिळे दोन । रुपये देवोन पांच 
हत ॥ ३ ॥ मार्गी जातां मोगलाई येका गांबीं । राहिले स्वमावी 
वस्तीसचि ॥ ४ ॥ तेथे येक विप्र होता लाची कांता । रूपवंत असतां 
काय जालें ॥ ५ ॥ गांवाच्या पठोणे देखतांचि दृष्टी । हेत याचे पोटीं 
जाला जाणा ॥ ६ ॥ विप्रावरी कांही. आळ आणोनीया । दंड बांधी 
तया पांच शत ॥ ७ ॥ आठ दिवसाआंत द्यावे इृपयांसी । नाहीतरी 





१०५ 


ख्रीसी द्यावें झणे | ८ ॥ कागद घेबोनी घांडोरा पिटीला । देष्यं थॉ 
बिप्राला नका देऊं ॥ ९ ॥ आठ दिवस जाळे दब्य न दे कोणी । 
चिंतातुर मनीं विप्र जाळा ॥ १० ॥ तुकारामें दृष्टी पाहोनी तयासी । 
देवोनी दव्यासी मुक्त केला ॥ ११ । बेल येक तेर्थे विकोनी ख्चोसी | 
देवोनी तयासी बोठीयळे ॥ १२ ॥ चला पंढरीस नका राहूं येथें । 
दुष्टसंग तेथें राहूं नये ॥ १३ ॥ येक बैल आहे मीही येतों संगें । पाहू 
पांडुरंग तुझी आह्यी ॥ १४ ॥ घेबोनीयां तया आले पंढरीस । विकोनी 
बेलास तये स्थानीं ॥ १५ ॥ ज्राह्मणासी तंही द्रन्य देवोनीया । ऐसी 
भूतदया नाहीं कोठें ॥ १६ ॥ सोबती जे होते नागपुरा गेळे । खेप 
घेवोनी आठे घरोघरीं ॥ १७॥ यांचा बंधु ह्मणे तुकाराम कोठें । सांग- 
तांचि कष्ट जाळे यांसी ॥ १८ ॥ पांडुरंगे सोंग तुकारामार्चेचि । 
घेवोनी मालासी घरा आले ॥ १९ ॥ पांचा सहस्रांचा माल आणो- 
नीया । बेल पाहातां तया ऐसेचि ते ॥ २० ॥ बंधूसी आनंद होबोनी 
गळ्यासी । घालोनी मिठीसी सुखी जाला ॥ २१ ॥ भोजनादि सर्व 
उपचार करोन । खोलींत जेबोन निजा ह्मणे ॥२२॥ हणती विठोबास 
केला म्यां नवस । आधीं पंढरीस जाणें असे ॥ २३ ॥ बाहेर निजोनी 
अदश्य जाहाला । मग बंधु आला पंढरीस ॥ २४ ॥ भेटे तुकाराम 
सांगे वर्तमान । अश्रु आठे एणे नेत्री यांच्या ॥ २५ ॥ मग बंधुसहित 
आठे देहूसचि । महिमा अद्वृतचि भीम झणे॥ २६ | 


॥ श्रीराम ॥ तुकाराम जात होते पंढरीस । करिती उल्हास 
नामघोष ॥ १ ॥ मागोवरी पक्षी बैसळे बहुत । गेळे अकस्मात 
उडोनीया ॥ २ ॥ उभे राहोनीया देवा आळविती । चांडाळ मी क्षिती 
जाळी यांसी ॥ १ ॥ आंगावरोनीया येंबौनी बेसळे । तरिच जिणें भर्ठे 
देवराया ॥ ४ ॥ निश्चय करोनी उभेच राहात । पक्षीही बसत 


अंगावरी ॥ ५ ॥ मग आनंदाने चारा खा झणोन । पंढरीस जाण 
ह. 


१०६ 


आले पाहा ॥ ६ ॥ चंद्रभागे स्नान क्षेत्रप्रदक्षणा । घेताती देना 
भीम झणे ॥ ७ ॥ 

॥ श्रीराम) तुकाराम चंद्रभागे स्तांन करुन । शिळा पाहाती 
जाण धोवयासी ॥ १ ॥ ठांब धोंडा तेथ तेळीयाची कांता । पाहाताती 
धुता तयेलागीं ॥ २ ॥ भजन करीत तेथें उभे होते । ठुगडे धुई माते 
बोलीयले ॥ ३ ॥ सासुसासऱ्यासी होती शिव्या देत । परमार्थ तये 
ते सांगताती ॥ 9 ॥ वेर्थ या वाणीस श्रम कां देतीस | विठळ नामास. 
घेई आतां ॥ "५ ॥ ऐसा नरदेह नाहीं यावयाचा । वेर्थ नको वाचा 
श्रगी करू ॥।) ६ ॥ तरुणी बोठिली सवाष्णींनी नाम । घेऊ नये नेम 
रसा आहे ॥ ७ ॥ भ्रतार गेढीया ह्णसी काय राम । ऐसें तुकाराम 
बोलीयले ॥ ८ ॥ लाट फिरविता आढी उरावरी । प्राणाची बोहरी 
जाली पाहा ॥ ९ ॥ चंद्रमागेवरी आणीला जाळाया । हेही तया ठाया 
आली मग ॥ १० ॥ रुदन करोनी हणे तुकोबासी । बोलाऊनी लासी 
आणा येर्थे ॥ ११ ॥ आणितां बोलाऊन केलें दंडवत । नाम धीन 
यांतें उठबाबें ॥ १२९ ॥ जाती शवापासीं हात फिरऊन । बोठिठळे वचन 
तयाठागीं ॥ १२३ ॥ तुझी कांता नाम घेते आतां ऊठ । झणतांचि 
स्पष्ट उठिला तो ॥ १४ ॥ देवाजींनी भाव ऐसा दाखवीला । संत निदी 
त्याला ऐसें आहे ॥ १५ ॥ सवोसी सज्ठाव लाबोनी भक्तीसी । भीम 
हाणे ऐसी संतठीठा ॥ १६ ॥ 

॥ श्रीराम ॥ तुकाराम मग देहूसी येतांना । मार्गी जातां जाणा 
मिक्षेठागीं | १ ॥ गांव नाही. होता वाडा धघनगराचा । तेर्थे आले 
बाचा गर्जेताचे ॥ २ ॥ व्याप्राऐसा प्रामसिंह देखतां या । आला धां- 
बोनीया गुगुरीत ॥ ३२ १ तयासी ह्मणती येथें हृंच नाहीं । तेथें कां बा 
पाहीं आहे सांग ॥ ४ ॥ ऐकतां उत्तर श्वाना शांती आली । सबी भूती 
जाली येक दृष्टी ॥ ५ ॥। धन्य संतराव श्वान केळे संत । भीम हे 
बणीत लीले पाहा ॥ ६ ॥ 


१०७ 


॥ श्रीराम ॥ तुकाराम आठे देडूस आनंदें । अभंग स्वछंदे 
लिहिताती ॥ १ ॥ विप्रीं केला द्वेष वह्या बुडवीती । जावोनी बैसती 
तये स्थानीं ॥ २ ॥ इंद्रायणीतीरी निद्रा केळी तेथें । तेरा दिन होते 
शिळेबरी ॥ ३ ॥ देवाजीस हणती अभंग हे तुझीं । कासयास स्वामी 
केळे सांगा ॥ ४ ॥ बुडावयाचे होते तरी कां आहांसी । बुद्धि दिळी 
ऐेसी करायाची ॥ ५॥ नेत्री अश्रुधारा प्रेमे गहिंवरळे । देवाजीही आळे 
तये बेळीं ॥ ६ ॥ हणती .तुकारामा अभंग हे तुझे । प्राणाहून मज 
प्रिय जाण ॥ ७ ॥ तेरावे दिवसी काढोनी वह्यांसी । जळ पाह्य लांसी 
न मिजवी ॥ ८ ॥ देव झणती मज जीवाहूनी प्रिय । भिजवीलळ काय 
जळ यांसी ॥ ९ ॥ देवोनीया वह्या देव गेल्यावरी । विप्नांचे शरीरी 
कुष्ट भरे ॥ १० ॥ तेही शरण आले अभंग वाचीळे । दिव्यदेही जाळे 
भीम हाणे ॥ ११॥ 


॥ श्रीराम ॥ तुकाराम दाभाड्याचें तळेगांव । तेथें नेलें भावे- 
करुनी यांसी ॥ १ ॥ गांबांतीळ ठोक भाविक तयांनी । कथा प्रतिदिनी 
करवीती ॥ २ ॥ स्रिया पुरुष सवे कीतेनासी येती । श्रवण करिती 
आवडीने ॥ ३ ॥ येक बाई मात्र कीतेनासी न ये । कूर होती पाहे 
बहुसाळ ॥ ४ ॥ तौमासांचें बाळ पुत्र होता जाला । झणोनी कथेला 
न जाये ते ॥ ५ ॥ सेजारणीमुर्ख ऐकतां कीर्तीसी । मनीं जाबे ऐसी 
इच्छा जाडी | ६ | हणे बाडे मूळ कर्थेत रडेळ । गोसांवी बोळेळ न 
सोसवं ॥ ७ । रोजारीण हणे अफु दे तयास । येई कीतेनास घेवो« 
नीया ॥ ८ ॥ बाळासही सवे नव्हती अफूची । ईस द्याबयाची नक. 
ळेचि ॥ ९ ॥ पैसियाची अफु आणोनी दोघढी । कोतनासी आढी 
ऐकावया ॥ १० ॥ कथेमाजीां बैसे शेजारीण पुसे । थान दे बाळास 
झडकरी ॥ ११ ॥ उचलोनी स्तनीं ढावी जो बाळासी । निशेष 
प्राणासी ठाव नाहीं || १२ ॥ बाळ मेळ हणे कथा द्वाड याची । ल्ज्या 
अंतरीची टाकोयेळी || १२ ॥ तुकारामापासी बाळ भाणीयठें । पुर्ढे 


र्न्ट 


ठेबीये आणि बोले ॥ १४ ॥ बाळ उठवार्वे नाहीतरी कथा । न करी 
तत्वता भाजिहूनी ।| १५ ॥ नाम देवाजीचें न घे हमणवोनी । शफत 
करोनी सांग आतां | १६ ॥ तुकाराम तेव्हां बोलीळे तयेसी । कथा 
होतां ऐसी शफत करूं ॥ १७ ॥ बैसली जावोन कोर्तन चाळीलं । 
यांनीं आळवीलें देवाजीसी || १८ ॥ हणती देवा तुझां नावडे कीर्तन । 
झणोनी हें विघ़ उभं केळं ॥ १९ ॥ आतां शेबटीळ प्रसंग हा आढा। 
ऐके बा विठला मायबापा | २० ॥ नेत्री अश्रुधारा कंठ सद्ददीत । देहमान 
तेथ न राहेंचि ॥ २१ ॥। ऐसियांत बाळ देवांनी उठवीळे । जनां दाख- 
वीळें भक्तसाह्ये ॥ २२ ॥ सर्वांसी आनंद जाला तये वेळीं । भीर्म हे 
वणिडी संतलीला | २३ ॥ 


॥ श्रीराम ॥ तुकाराम 'चार प्रहर कीतेन । निय करिती जाण 
अविश्रम ॥ १ ॥ सावकार येक जागा सारे रात । द्रव्यापासीं हेत 
रक्षणाचा ॥ २ ॥ तुकारामा हणे तुझां चारी प्रहर । जागरणे जी सार 
आहे नित्य ॥ ३ ॥ घराच्या भोंबते फिरावे जी तुझी । मग स्वस्थ 
आहझ्ली निद्रा करू ॥ ४ ॥ मान्य करोनीया करिती भजन । तंबोरा 
' घेवोन. भावताळे ॥ ५ ॥ मध्यरात्री आळे तस्कर तयांसी । पुसतांचि 
यांसी संत ह्मणती ॥ ६ ॥ तुकाराम लांसी करोनी नमन । बोलती 
तयांसी गमन कोठ ॥ ७॥ दव्यालागीं आही आर्ला जातो आंत । तुझी 
राहावे स्वस्थ उर्भे येर्थे ॥ ८॥ भिंतीसीच उभे करोनीया जाती । अंगा- 
बरी देती पाय यांच्या | ९ ॥ अंत गेले द्रव्य घेवोनी निघाले । पुढे 
कैसें जालें नंधळ ऐका ॥ १० ॥ सावकार जागा होबोनीया पाहे । दरब्य 
गेळे हाय हाय हणे ॥ ११ ॥ बाहेर येवोनी धरिले तुकारामा । ह्मणे 
द्रब्य तुझांपासी घेऊं ॥ १२ ॥ द्रब्यासाठी अजी प्राण घेइन तुजा । किंबा 
देइन माजा तुजपुढें ॥ १३॥ संकट जाणोनी झणती पांडुरंगा । ऐसें केळे 
कांगा दीनासी या ॥ १४ ॥ 'चोर गेळे तेही दिशाभुल जाले । वाड्या 
मार्जी आले अकस्मात ॥ १५ ॥ देवोनीया द्रव्य केला नमस्कार । संत- 


१०९ 


महिमा. थोर बोलताती ॥ १६ ॥ सावकारासहित चोर केळे भक्त । 
ढीला हे भद्भूत भीम हणे ॥ १७॥ 

॥ श्रीराम ॥ तुकाराम देहूमाजीं होते धरीं । कांता क्रूर भारी 
असे जाणा ॥ १॥ बोलीयली यांस ऊस जा आणाया । टेंकुराची माया 
नाहीं कैसी ॥ २ ॥ तेथोनी निघाले फडामाजीं गेळे । ऊंस लाने दिले 
मोळी येक ॥ १९ ॥ घेवोनी मस्तंकीं चालीले रस्त्यांत । गांबांतील येत 
मुळें मागे ॥ ४ ॥ तयां येक येक देतचि चाळीळे । वाड्यामाजीं आले 
कांता पाहे ॥ ५ ॥ येक यांजपासी राहीला तो ख्रीसी । देतां क्रोध 
तिसी आला भारी | ६ ॥ घेवोनीया यांचे पाठीवरी हाणे । ठुकडे जाळे 
तीन तये वेळीं ॥ ७ ॥ पाहाती तों मुळें गांवांतील दोन । दिल्हे उच 
लोनी त्यांचे हातीं ॥ ८॥ येक आपुलीया चिरंजीवा हातीं । देवोनी 
हांसती आनंदाने ॥ ९ ॥ बोलीठे कांतेसी विभाग हा ठीक । केढासी 
त्बां देख यथास्थित | १० ॥ तुझ्या सर्ग सुख होते तैसें दुख । देतीख 
तूं देख वरिच्याबरी | ११ ॥ गांवांतील जनीं पाहोनीया रेसे । बहुतचि 
ऊंस आणुन देती ॥ १२९ ॥ अक्रोध सवदां समान पाहाणे । भीम झणे 
खूण संतांची हे॥ १३ ॥ 

॥ श्रीराम ॥ तुकाराम जातां पाहा पंढरीस । आले साताऱ्यास 
अकस्मात ॥ १ ॥ बहुतीं मिळोनि करविती कार्तन । राजा भाला जाण 
ऐकावया ॥ २ ॥ बैसला करोनी चित्त स्वस्थ परी । उगे कारभारी 
न बेसती ॥ २३ ॥ क्षणक्षणा पाहा कानासी लागती । कीतन करिती 
आनेटें हे ॥ ४ ॥ राव आगि रंक सारिखाचि यांसी । झणती राजयासी 
तये वेळीं ॥| ५ ॥ गाढवाचा ऐसा कथा ऐक नीट । ऐसें तेव्हां त्पष्ट 
बोडीयळे ॥ ६ ॥ कथा जाल्यावरी मोतीयाची माळ । दिल्ही जी कुटिळ 
मातियुक्त ॥ ७ ॥ जाणोनी अंतर तोडोन टाकिली । आस्ता नाहीं जाळी 
तिळप्राय ॥ ८ ॥ रायासी बोढती गाढ वाचा ऐसा । रांब्द हा आमुचा 
आला होता ॥ ९, ॥ नारदाची वाचा गाढ कौतेनांत । तया ऐसी प्रील 


११० 


घरीं बापा ॥ १० ॥ राये पायावरी दंडवत केळे । बहुत सत्मानीळे 
भीम हणे ॥ ११ ॥ 

॥ श्रीराम ॥ तुकाराम मग आठे पंढरीस । चंद्रभागे असे 
पूर.आढा ॥ १ ॥ नाबकरी अवघे द्रव्यवाना नेती । हे तैसे राहाती 
ऐळतीरीं ॥ २ ॥ मध्यरात्र जाळी पांडुरंग आले । पाण्यावरुन नेलें 
ववालतचि ॥ ३ ॥ देव ज्यासी हाती धरोनी तारिती । तोचि धन्य 
क्षिती भीम.हणे ॥ ४ ॥ 


॥ श्रीराम ॥ पढरीची यात्रा करोनी गृहासी । येवोनी देवासी 
गाती सदां ॥ १ ॥ तुकाराम सदा अभंग लिहिती । सर्वेभूतीं पाहाती 
पांडुरंग ॥ २ ॥ कांतेच्या वस्नासी जाळे दंड बहु । चिंद्या जाल्या पाहूं 
छागले ते ॥ ३ ॥ इतुक्यांत भाऊ मूळ आला यानें । गेला तो घेवोन 
माहेरासी ॥ ४ ॥ दाहा रुपयांचे लुगडं नेसवीले । देटरस धाडीले आनं- 
दानें ॥ ५ ॥ जुन ज॑ होतं त॑ तेथंचि राहीले । पुढें केसें जालें तेंही 
ऐका ॥ ६ ॥ प्रातःकाळी कांता बैसे अंग धोया । लुगडे चोळी तया 
फेडिताहे ॥ ७ ॥ अडभिंतीवरी सोडून ठेवीत । आपण करीत खान 
खालीं ॥ ट॑ ॥ तुकाराम वोटींवरी भजनांत । वृद्ध स्री अश्यांत आढी 
तेर्थे ॥ ९ ॥ ढुगर्ड जालं विद्या बोलं तुकोबासी । जरी काया झांकिसी 
आजि माझी ॥ १० ॥ जुनें पुराणेंच वक्ष दे कांतेचें । पांडुरंग तुमचे 
साहेकरी ॥ ११ ॥ आली दया बहु पाहाती गृहांत । अडर्मिंत तेथ 
लुगडे आहे ॥ १२ ॥ हळुच जाबोनी आणोनीया दिल्हे । समाधान 
जाळं तये मोठें ॥ १३ ॥ हणे तुवां माझी झांकीयढी काया । कांतेसी 
तुक्षिया दील देब ॥ १४ ॥ निघोन ते गेढी कांताही नाहाढी । पाहों 
जों लागली भिंतीबरी ॥ १५ ॥ ठुगडं चोळी नाहीं ल्ज्यायुक्त जाली | 
गृहामाजीं गेढी तये वेळीं ॥ १६ ॥ हणे संतराव ठगडे काय जालं । 
जुनेंही राहार्ळे माहेरींच ॥ १७ ॥ तुकारामा तेव्हां विस्मय जाहाला । 
झणती देवाजीठा स्मरे आतां ॥ १८ ॥ क्रोध आला तंये झणे दिलें 


१११ 


कोणा । सांगावें कवणा गाऱ्हाणे हे ॥ १९ ॥ गांवामध्ये लप सोयरे 
मिळोनी । अक्षत घेवोनी आळे तेथें ॥ २० ॥ बऱ्हाडणी ख्रिया हणती 
तुकारामा । बाई कोठें आहां सांगा वेगीं ॥ २१ ॥ झणती घरांतचि 
आहे हांक मारा । दडे हे अंधारामाजीं तेव्हां ॥ २२ ॥ बऱ्हाडणी 
झणती बाई बाहेर या । भक्षता. घ्यावया भोजनाच्या ॥ २३ ॥ ऐक- 
तांचि नेत्री आल्या अश्रुधारा । हणे दीनोद्धारा पाव आतां ॥२४॥ सद्द- 
दीत कंठ झणे देवाजीस । मागें बहुतांस पावढासी ॥ २१५५ ॥ द्रोपर्दास 
वरल्ते दिडीं तुवां झणती । मजऐसी नव्हती वक्लातीत ॥ २६ ॥ बहिणीचे 
नाते दर्शनही होते । पाबढां तयेतं नबळ काय ॥ २७॥ अनाथमी 
दीन पतित सेवाहीन । संतदासी हणुन लळा रक्षा ॥ २८ ॥ माझिया 
अपराधा नाहींच तुळणा । अगा नारायणा मायबापा | २९ ॥ तुझिया 
भक्ताची करीन मी सेवा । विपरीत भावा सांडोनीया ॥ ३० ॥ तुजरऐसें 
आजीहूनी भतारासी । मानोनि आज्ञेसी पाळीन मी ॥ ३१ ॥ खरे संत 
जरी असतील हेच । झांकिसी तरीच काया माझी ॥ ३२९ ॥ बहुत करुणा 
रेसी केढीसे आवडी । पितांबरघडी दिली देवें || ३२ ॥ नेसोनी भानेदे 
बाहेर येबोनी । अक्षत देवोनी' गेल्यावरी ।॥। ३४ ॥ तुकारामपाई ठेवीळें 
मस्तक । वस्त्र अमोठिक पाहाताती ॥ ३५ ॥ तें गेळें तेघबां हें आळे 
ह्मणती । जेसें बीज क्षिती पेरितां ये ॥ ३६ ॥ यशवंतसुत भवसिंधु- 
अंत । तरावया गात संतलीठा ॥ ३७ ॥ 


॥ श्रीराम ॥ तुकाराम येकया गांवा गेळे होते । भजन करीत 
अहिर्निसीं ॥ १ 1। तेथें येक संत मोठे दंभधारी । देवाचेन भारी. 
होते त्यांचें | २ ।। माळा मुद्रा सोंग बहुत पाहोन । जाळे शिष्य जाण 
सवे जन ।॥ ३ ॥ लांच्या दर्शनासी आठे तुकाराम । अंतरी निष्काम 
पुर्ढे उभे ॥ ४ ।॥| लानें तोंडावरी घेवोनीयां बसन । ध्यान हे तत्पर 
करीती हे ॥ ५ ॥ मनामध्ये झणती गांब शिष्य जाळा । इनाम सर्वोळा 
मागू आतां ॥ ६ ॥ लामभ्यें ऊंस ठावितां पिकेळ । युळही होईळ बहु. 


११२९ 
तचचि ॥ ७ । परी येक ऊंस धम करूं नये । ऐसं मनीं होय कल्प- 
नेसी ।| ८ ॥ नेत्र उघडितां यांनीं नमन केलें । त्यांनींही पुसिलें केव्हां 
आला ।। ९ ॥ ऊंस न जायचि येकही धमोसी । आढां ला संधीसी 
दर्शनासी ॥ १० ॥ ऐसें ऐकतांचि घाली लोटांगण । ह्मणे नारायण दुजा 
नाहीं ॥ ११ ॥ तयासही बोध करुन केला भक्त । महिमा अद्भूत भीम 
हणे ॥ १२ ॥ 

॥ श्रीराम ॥ तुकाराम होते कीतन करीत । राजयाची तेथ 
स्वारी आढी ॥ १ ॥ दोनसें राऊत समागम शूर । ठेवोनी बाहेर आंत 
आले ।। २ ॥ कीौतेनांत स्वस्थ येवोन बैसती । पाछाहाची होती पाळत 
या ॥ ३ ॥। अकस्मात पांच सहत्त रांत | आठे समजावीत राज- 
यासी ॥ ४ ॥ तुकाराम हणती स्वस्थ बैसा आतां । पांडुरंगा चिंता आहे 
याची ॥ "५ ॥ सनिध येतांचि रूप राजयाचें । धरोनीयां साचे आले 
देव ॥ ६ ॥ पांचां सहख्रांची धूळधाण केली । ळूटही आणिली बहु- 
साल ॥ ७ ।॥ घोडा सेवकाच्या हातांत देवोन । कीतनांत जाण गेले 
मग ॥ ८ ॥ जाढीयां कौर्तन रायानें पाहले । देवाने रक्षी;ठं आरि- 
शांत ।। ९ ॥ मग तुकारामा करोनी नमन । ह्मणे तुझी धन्य संत- 
राव ॥ १० ॥ राव गेला मग हे आले पंढरी । संतलीला बरी भीम 
गाय ॥ ११ ॥ 

॥ श्रीराम ॥ तुकाराम कथा कारितां बोठती । सुख दुख म्हणती 
संतां सम ॥ १ ॥ येक बाई तिनें रेकूनी घरासी । नेवोनीया यांसी काय 
केळे ॥ २॥ उसळत पाणी घाली तुकारामा । यांचा दृढ प्रेमा पांडु- 
रंगी ॥ ३ ॥ याचे कांहीं उष्ण न लागेच अंगीं । बाईचे सर्वोगी फोड 
आले ।॥। ४॥ रडो लागे तेव्हां दया आली यांसी । दिघळे ती्थासी 
विठोबाचे ॥ ५ ॥ ढावितां आंगासी जाली होती तैसी । संतलीळा रेसी 
भीम म्हणे ॥६॥ 


११२ 


॥ श्रीराम ॥ तुकाराम पंढरीस होते. तेथें । महायात्रे जात 
होती यात्रा ॥ १ ॥ दुबळ ब्राह्मण कुटुंबबछल । खर्चावया जवळ 
कांहीं नाहीं ॥ २ ॥ तुकाराम पत्र दिलें गंगेलागीं । पिशवीमध्येभागी 
घालोनीया ॥ ३ ॥ हणती भागाौर्थात टाकीं मार्श पत्र । सांभाळावी 
मात्र पिढावी माझी ॥ ४ ॥ खचोबया तुज देईल हे जाण । विप्र आनं- 
दाने चालीयठा ॥ ५ ॥ यात्रेसमागमे मुकामासी जाये । पिशचीअंत 
पाहे खर्ची आहे ॥ ६ ॥ यात्रात्रई मग केळी यथासांग । वाचोनीयां 
मग पत्र टाकी ॥ ७॥ अकस्मात गंगेंतून हात आला । घेशेनीर्या गेला 
पत्रालागीं ॥ ८ ॥ तैसेचि उत्तर लहोनीयां जाण । कडेसी आणोन 
टाकीयळे ॥ ९ ॥ तेंही घेबोनीयां ठेवी पिरवबीअंत । खर्चीही चालत 
पूवेवत ॥ १० ॥ पंढरीस आला तुकोबा भेटला । ह्मणे संतलीला 
न वणेवे ॥ ११ ॥ पत्र आणि उत्तर अभंग हे दोन । आनंदें पाहाणे 
भौम झणे ॥ १२ ॥ 


॥ तुकारामांचे पत्र ॥ 
परिस हो माते माझी विनवणी । तुझीये चरणी चित्त माझें ॥ १॥ 
नाता मुक्ती मेल्यां मोक्ष तुझे तीरी । अरत्रपरत्री सुखरूप ॥२९॥ 
तुका विष्णुदास संतांचे पोसणे । वागपुष्प तेणें पाठवील ॥ ३१ ॥ 

॥ गंगेचे उत्तर ॥ 

आजिचा दिवस धन्य मज जाला । सद्गुरु भेटला पत्रासवं ॥ १ ॥ 
मज माझे तीरी स्नान ज कारिती । त दोष लागती माझे आंगी ॥२९॥ 
माझे आंगीचा मळ काढी कोण । येका तुजवीण विष्णुदासा ॥ ३ ॥ 
ऐका यात्रेकरी सांगावा निरोप । नमस्कार बाप तुकाबासी ॥४॥ 

॥ श्रीराम ॥ तुकाराम मग आले चिंचवडा | देव आले पुढा 
मेटावया ॥ १ ॥ गजाननभक्त त्यांचें नाम देव । असे दृढभाव 
भनामाजीं ॥ २.॥ तुकाराम पात्रें दोन वाढवीलीं । पांडुरंगा केली 
विनवणी 8 ३ ॥ आलि पांडुरंग ब्रोलिळे देवासी । मंगळमूर्तीती येवो 

१५ 


१११ 


द्यावे ॥ ४ ॥ यांनींच प्रार्थना मग करोनीयां । आणिर्ळे देवराया 
भोजनासी ॥ '५ ॥ वक्रतुंड आळे देवांनी पाहिले । धन्य बोडीयठे 
तुकारामा ॥ ६ ॥ .आनंदेंचि मग देहूस येवोन । कोतेन भजन 
करिताती ॥ ७ ॥ इंद्रायणीतीरी कीतेन करीत । वैकुठासी जात 
देहासहित ॥ ८ ॥ धन्य तुकाराम धन्य त्यांची लीळा । भीमा वर्णायाठा 
अल्पमति | ९ ॥ 


संतोबा पोंवार 


हग कम ३... ०2. 


॥ श्रीराम ॥ संतोबा पोंबार भक्त जाले मोठे । वैराग्यही ग्रेष्ट 
केलें ज्यांनीं | १ ॥ भीमातीरी होते रांझणगांवांत । सांडसाचे हणत 
नाम अ्यांचें ॥ २ ॥ राजयाची दया पूर्ण यांजवरी । फाज संगे बरी 
पांच सहस ॥ ३ ॥ हत्ती घोडे होते वैभब बहुत । कौर्तन ऐकत 
प्रेमभाबें ॥ ४ ॥ तुकारामाचेचि वेराग्यसंपन । अभंग हे जाण 
ऐकतांचि ॥ ५ ॥ जाहाले वेराग्य ह्मण वेर्थ गेला । प्रपंची बुडाला सर्वे- 
स्सीं ॥ ६ ॥ कांता पातित्रता नाम जिचे सती । निष्ठा तिची होती 
नामाऐेसी ॥ ७ ॥ माहेरासी गेली होती मार्गे यांनीं । सवेस्व लुटोनी 
फडशा केला ॥ ८ ॥ धोतर अंगोस्त्र मात्र अंगावरी । वैराग्य अंतरी 
तीव्र ज्यांचे ॥ ९ ॥ मुळा मुठा तेथे भीमेसी मिळती । संगमी हे येती 
अकस्मात ॥ १० ॥ गांबही सनिध भामेपैलीकडे । यकांत आवडे बहु 
जाणा ॥ ११ ॥ गांबामर्ध्ये यावें मिक्षेपुरते मात्र । हस्तामाजीं पात्र 
ताररूचि ॥ १२ ॥ बहु भिक्षा येतां न घ्यावी तत्वता । क्षीमियांच्या 


११५ 


चित्ता सुख तेणें ॥ ११ ॥ गोपीचंदारेसे पाहा हें वैराग्य । जाहाळे 
निसंग भीम हणे ॥ १४ | 


॥ श्रीराम ॥ संतोबा पोवार लांचे कांतेलागी । वर्तमान वेगीं 
समजताचे ॥ १ ॥ बंधुलळागीं हणे मज घाडा त्वरे । जाहाढी तयार 
जावयासी ॥ २ ॥ लाखों रुपायांच्या वस्ता अंगावरी । नाजुकही भारी 
होती जाणा ॥ ३ ॥ पडदे सोडोनीया बैसे पालखींत । सेवक राऊतं 
समागमे ॥ ४ ॥ घरासी आली तो सवेस्वार्चे दान । पहिलेंच येणें 
केलें होतें ॥ "१ ॥ यांजपासीं येतां बोळीले तयेसी । फिरोनि माहेरासी 
जांचे तुवां | ६ ॥ वस्ताभावा सवे तुझिया जन्माची । आहे बेगमीचि 
केढी आहे ॥ ७ ॥ आही जाला वेडे न धरावी आस्ता । डागली पर- 
मार्थांचिये वाटे ॥ ८॥ लोकिकाची चाड सोडीयळी आह्मी । आमुची 
आस्ता तुझीं न धरावी ॥९॥ बोढीयळी सती पतीसी वचन । तुझांसी 
सांडोन न जाये मी ॥ १० ॥ देह आणि प्राण आर्पिला तुझांसी । 
देवही आह्मांसी दुजा नाहीं | ११ ॥ ऐसे आहे तरी निघे पड्दयांतून । 
वस्ता आंगावरुन उतराव्या ॥ १२ ॥ आज्ञा ह्षणोनीयां निघाली बाहेरी | 
अळंकार उतरी अंगावरुन ॥ १३ ॥ यांनीं याचा धम केला तये 
बेळीं । पातळ आणि चाळी दिली झुभ्र ॥ १४ ॥ आले होते यांसी 
लाविलें वाटेसी । बेसे पतीपासीं- निभयत्वे ॥ १५ ॥ धन्य हे वैराग्य 
उभयतांसारिखं । भीम गाय मुखं ऐसियांसी ॥ १६ ॥ 


॥ श्रीराम ॥ संतोबा पोवार कांतेसी हणती । झोळी घ्याबी 
हातीं उठा आतां ॥ १ ॥ रांझणगांवांत जाये भिक्षा माग । मुखे पांडुरंग 
आळवावा ॥ २ ॥ घेवोनीयां झोळी गेढी गांवाअंत । बिठळ गर्जत 
घरोघरीं ॥ २ ॥ लढोकांधिया नेत्रां भश्रुपात येती । ह्मणती धन्य सती 
पतित्रता ॥ ४ ॥ आली स्वामापासी नेवेद्य जाहाला | भजनीं रंगला 
संतराव ॥ ७ ॥ येके दिसीं हणती पारगांवा जाये । भिक्षा घेबोनी ये 


११६ 


तेथोनीयां | ६ ॥ कोसभरी होते तेथें ही चालिली । अकस्मात आढी 
घरीं येका ॥ ७ ॥ तयेची बहीण होती घराआंत । विठल रेकत 
बाहेर ये ॥ ८ ॥ साहोन गळ्यासी ठढागली येवोन । घरांत नेवोन 
बैसवीर्ळे ॥ ९ ॥ हणे माय नख न पडे तुझें दृष्टी । पाय दिला सृष्टी 
नव्हता कधीं ॥१०॥ ते तूं अनवाणी भिक्षा घरोघरीं । पाई फोड भारी 
आले तुझे ॥ ११ ॥ झणे ऐसें केल्यावीण नारायण । कैसा भेटे जाण 
विषयांत ॥ १२ ॥ देहादि प्राणाचा लोभाचि सोडावा । तेव्हांचि जोडावा 
पांडुरंग ॥ १९ ॥ पक्काने आणोन झोळी भरीयली । पतीपासी आढी 
श्रमयुक्त ॥ १४ ॥ पाहानी हणती येकाच गृहींची । आणिली तेथेंचि 
नेई आतां ॥ १५ ॥ टाकोनीया घरोघरी मागून ये । ऐकतांचि जाये 
भीम हझणे ॥ १६ ॥ 


॥ श्रीराम ॥ संताचीच कांता पुन्हां आली तेथें । झोळी 
बोती हार्ते तयपुढें ॥ १॥ मग घरोघरी मागोनी भिक्षेसी । मार्गी श्रम 
तिसी बहु जाळे ॥ २ ॥ उष्णकाळ मोठा पाई फोड आले । हळु हळु 
नवाळे माय तेव्हां ॥ ३ ॥ अस्तमान जाला भीमातीरा आली । पाहो जॉ 
लागली उदकासी ॥ ४ ॥ वरता पर्जन्य पडे बहुसाल । भरली तुंबळ 
दोहो थड्या ॥ "५ ॥ पाहोनीया सती ह्मणे कमे गाढे । वोढवलें पुढे 
केसें करूं ॥ ६ ॥ स्वामी क्षुधातुर माझिया श्रमाचे । सार्थक नव्हेच 
काये करूं ॥ ७ ॥ आतां या पुरांत घाढीन मी उडी | पांडुरंग थडी 
पाववील ॥ ८ ॥ कारितां निश्चय आले तथे देव | झणती धन्य भाव 
सतीचा या ।॥ ९ ॥ भोपळ्याचे पेटे खाद्यावरी आहे । कोळी जाले 
पाहें देवराव || १० ॥ आले सतीपुढे करिती नमन । विठा काळी हझ- 
णन सांगताती ॥ ११ ॥ तुझ्ां ऐसियांचा सेवक मी आहे | पार करीन 
पाहे क्षणामाजीं ॥ १२ ॥ ऐसिया वेळेसी चुकवावे जेव्हां । सेवक मी 





६ सांगड, 


११७ 


तेव्हां कासयाचा || १२ ॥ सती ह्मणे तुज कांहीं. यावयासी ।' नाही 
मजपासीं काय करूं ॥ १४ ॥ झणती पांडुरंग तुझी दिल्हे रेस । 
कोणीं दिलें नसे मजलागी ॥ १५ ॥ तुमचे उत्तीणे न हो आही 
जाण । आतां कांहीं देणें नळगे माये | १६ ॥ बा रे तूं इमानी बहुत 
आहेस । भीम ह्मणे ऐसें माता बोळे ॥ १७ ॥ 


॥ श्रीराम ॥ संतोबा पोंबार पाहाताती वाट । कांतेलागीं कष्ट 
जाळे आजि ॥ १ ॥ पाणी आलें भोमे टाकील ते उडी । पांडुरंग 
थडी पाववील |॥ २ ॥ इकडे देवराव झोळी घेती शिरीं । बाई स्कंदा- 
बरी बैसवीली ॥ ३ ॥ क्षणामाजीं ऐलतीरासी येऊनी । खाळे उतरोनी 
जावें हणती ॥ ४ ॥ सती हणे ब्रा रे मिक्षेतील तुज । अन्न द्याबें 
मज एऐसं वाटे ॥ ५ ॥ देव झणती मीही भुकेला लाचाचि । आहां 
प्रसादाची प्रीति मोठी || ६ ॥ पतित्रता ह्मणे स्वामीपासीं येई । दरशेनही 
घेई अनयासे ॥ ७ ॥ आज्ञा ह्मणे जावें ढंगोटी पिळोन । मागोन येईन 
प्रसादासी ॥ ८ ॥ गेठी माता वरी संतपाई शिर । ठेवोनी साचार 
बोलीयेली ॥ ९ ॥ जाळे वतेमान सवे निवेदीळें । नेत्री अश्रु आले 
संतोबाचा ॥ १० ॥ विठा काळी मज दाखवीं ह्मणती । भीमातीरा येती 
पाहावया ॥ ११ ॥ उभयतां तया हाका मारितांना । दृष्टी न पडे जाणा 
येती वरी | १२ ॥ संतोबा हणती कांतेसी दशन । दिल्हे केसे जाण 
माजे आधीं | ११ ॥ सर्वेस्वाचा लाग केला तुजसाठी । न पडेसी 
दृष्टी कां गा माझ्या | १४ ॥ कांतेटून काय आहे मी अभागी । हणे 
येई वेगीं देवराया ॥ १५ | तुझी आल्याविण न खाये मी अनन । येतो 
हे वचन आहे तुझे ॥ १६ ॥ निश्चय करोनी उभयतां बेसती । मग 
देब येती तयांपासी ॥ १७ ॥ देवोनी दर्शन भोजन करोन | केर्ढे 
समाधान उभयांचे ॥ १८ ॥ तुम्हांपासी सदां आहे मी जाणारे । नमः. 
स्कार भार्बे केला यांनीं | १९ ॥ देव गेळे ऐसें अभय देवोनी । संत« 


११८ 


साभिमानी मुळींचा आहे ॥ २० ॥ यशवंतसुत संतलीका गाये । 
आठऊनी पाय सद्दुरूचे ॥ २१ ॥ 


माणकोजीबावा बोधले 





॥ श्रीराम ॥ माणकोजीबावा बोधला विख्यात । धामणगांवांत 
मक्त जाठा ॥ १ ॥ पंधरा दिवसां येतां येकादसी । यावे पंढरीसी 
तेथोनीयां ॥ २ ॥ प्रातःकाळाहून' यावे पांच गांबें । पांडुरंग भावे 
आलठिंगाबा ॥ २ ॥ येके दिनीं घरीं भजन करीत । दरिद्रही प्राप्त बहु 
जालें ॥ ४ ॥ कांता पतित्रता नाम ममताई । गरोदर पाहीं जाहाली 
ते ॥ ५ । दिवस जालिया प्रसूतही जाळा । पुत्र प्रसवली भक्त- 
कांता | ६ ॥ बावा बोलीयठे ऐशा विपत्तींत । आला हा पोटास येम 
जाणा ॥ ७ ॥ तेंचि नाम तया ठेवीयळें यम | भजन निःसीम करीती 
हे ॥ ८ ॥ कांतेच्या स्तनांत दुग्ध नाहीं जेव्हां । पथ्यपाणी तेव्हां पाळे 
खावे ॥ ९ ॥ कांता झणे माझा बाप सुखी आहे । घरी त्याच्या आहे 
सर्ब सिद्धी ॥ १० ॥ शेळी तरी येक मागोनी तयासी । देईल तुझ्यांसी 
देखतांचि ॥ ११ ॥ बरें झ्षणोनीया त्याच्या गांबा गेले । लाने द्वार दिळें 
पाहोनीयां ॥ १२ ॥ परुसदाराने सासून नेऊन । भाकरी आणोन दिल्या 
वारी | १३ ॥ येथें कांही तुझां मिळायाचे नाहीं । तुमचा राग पाहीं 
करिती हे ॥ १४ ॥ तेथोन निघाला मार्गी जो राहिठा । देवाजीनें केला 
नवडाव ॥ १५ ॥ शेळी कुवी घरीं देवोनीयां गेळे । नाम सांगीतळं 
श्वशुराच ॥ १६ ॥ बाव घरीं आठे शेळीस पाहिलं । झणती देवें केले 
नबर हें ॥ १७ ॥ वूष जों काढिळें न सरेचि ऐेसं । देती शेजाऱ्यास 


११९. 


आनंदाने ॥ १८ ॥ पुढें कांही दिसां सासूने चोरून । गाईस घेवोन 
पाठवीठे ॥ १९, ॥ येतां गाय शेळी नाहींसीच जाली । भीम झ्णे केली 
देवें ढीला ॥ २० ॥ 


॥ श्रीराम ॥ माणकोजीबावा लांचा पुत्र थोर । लम्ही साचार 
केठें त्याचें ॥ १ ॥ हाकीमाचें शेत दोस्या रुपायांचें । होतें ते गव्हाचे 
पीक त्यांत ॥ २ ॥ बेल घरीं नाहीं लोकचि पोरेती । ब्याचीही विश्रांती 
संताघरीं ॥ ३ ॥ भिक्षा मागोनीया बीही गोळा केलें । दोन मण 
जाळें गोळा तेव्हां ॥ 9 ॥ अस्तमानीं घेती मारुतीदर्शन । उपासी 
ब्राहमण शत आले ॥ ५ ॥ नमन तयांसी करोनी गुहासी । आठे यमा- 
जीसी बोलीयले ॥ ६ ॥ गहूं पेराय्राची वेळ आली आतां । दळवीळे 
तत्वतां क्षणामाजीं ॥ ७ ॥ दुपती गाय येक होती ते वाण्यासी । विकोनी 
तुपासी आणीयेळें ॥ ८ ॥ तृप्त विप्र जाळे निघोनीया गेळे । आशिषीद 
दिले तये वेळीं ॥ ९ ॥ कडू भोपळ्याचे बीज शेताभंत । आशेने पेरीत 
पुत्रराज ।। १० ।। अद्भृतचि पीक तेव्हां आठे त्यासी । नलगे राखा- 
यासी निभय जें ॥ ११'॥ नव्याची पुनव घरोघरीं सण । यांचे घरी 
जाण कांहीं नाहीं ॥ १२ ॥ कांतेच्या नेत्रांसी आळे अश्रु जेव्हां | यमा- 
जीसी तेव्हां पाचारिर्ळे ॥ १३ ॥ विठोबाचें नांवे घेबोनी भोपळे । तोडोनी 
वहिळे आण आतां ॥ १४ ॥ आणोनी फोडितां सणाचे साहिय । निघाळें 
तयांत वेगळाळें ॥ १५ ॥ सण यथासांग केला देवराये । सदा भक्त- 
साह्य झणोनीया ॥ १६ ॥ कोणीयेक दुष्ट हाकीमासी बोळे । शेत बुंड- 
वीळे बोधल्यानें ॥ १७ ॥ बोलावोनी यांस नेळें बाड्याअंत | क्षणंती 
पैका त्बरित देई आतां ॥ १८ ॥ पांडुरंग दब्य देईल हणती । खोलींत 
कोंडिती भक्तराया ॥ १९ ॥ हणे याचीं रांडपोर आणा येथें । मार द्यावा 
ययांतें ऐ्ते बोळे ॥ २० ॥ पांडुरंग तेव्हां सराप होवोनी । दोनर्से 
देवोनी रुपायांसी ॥ २१ ॥ गेळे मग बाबा आणोनी बाहिरी । सम्मानोनी 
करी नमनास्री ॥ २२ ॥ सरापाचे घरी ठेविळे ढपये । व्यर्थ संतराय 


१२० 
दुखधीळे ॥ २३ ॥ वस्त्रे दिलीं सव सन्मान घेवोन । सरापा येबोन 
विश्वारिती ॥ २४ ॥ तो हणे बाड्यांत आजि गेला नाहीं । पांडुस्गे पाहीं 
नवल केलं ॥ २५ ।! भक्ताचे माहात्म वाढवीतो देव । भीमासी सद्भाव 
गावयाचा ॥ २६ ॥ 

॥ श्रीराम ॥ माणकोजीबावा येके दिनीं दोतीं | जावोन बेसती 
राखांबया ॥ १ ॥ जोधळ्याचें पीक आले होतें भारी । यात्रा हे पंढरी 
जात होती ॥ २ ॥ ह्मणती यात्रेकरी बावा शेतकरी । कण्स द्याबी 
चारी लेकुरासी | ३ ॥ बाबा बोलीयळे विठोबाचें शेत । कणसें ध्यावी 
स्वस्थ पाहिजे तीं || ४ ॥ हणती यात्रेकरी शेत हे देवाचं । ठुटवितो 
सार्चे भक्तराज ॥ ५ ॥ हजारोंच यात्रा टुटिळें शेत सारं । नाही उरो. 
दिलें कणीस येक ॥ ६ ॥ थोटें ताटे मात्र राहिली शेतांत । करणी हे 
अद्भुत भीम हाणे ॥ ७ ॥ 

॥ श्रीराम ॥ पुढें येकाद्शी आठे पंढरीसी । पुर हा भौमेसी 
आला होता ॥ १ ॥ दब्यवान यात्रा नावकरी नेती । बावासी न नेती 
उतरोनी ॥ २ ॥ अस्तमानीं नावा पेलतारा नेल्या । पाहातां यां आल्या 
अश्रुधारा ॥ २ ॥ क्षणती पांडुरंगा ऐेसें काय केलें । पाय अंतरले 
भाजि कां हो ॥ ४ ॥ बीस कोस आलों दशेनाचा हेत । कंठ सद्ददीत 
भाळबीती ॥ "८ ॥ प्रहर रात्र जाली आले पांडुरंग । विप्रवेषें मग 
धोडीयले ॥ ६ ॥ चाळ पेलळतीरा स्कंदावरी बैस । बावा झणती असे 
शूद्र जी मी ॥ ७ ॥ आमुचे देव तुझी प्रसक्ष ज्राझण । तुमचे हे चरण 
आमुच्या शिरीं || ८ ॥ घरोनीयां हाती चालतचि नेलें । नाम सांगितर्ळे 
बिठल हें ॥ ९ ॥ ऐलतीरा येती राऊळांत जाती । पांडुरंग प्रीती 
आलिंगिला | १० ॥ भक्तसाहे सदा आहे नारायण । भीम गाग्र गुण 
चिरंतर ॥ ११ ॥ 

॥ श्रीराम ॥ माणकोजीबावा पंढरीस असतां । देवाजीस चिंता 
सब्रे ज्यांची ॥ १ ॥ मध्यरात्री देव सांगती स्वमञांत । मीच गेतों तेथें 


१२१९ 


गांबीं तुझ्या || २ ॥ याची खूण हेचि रिती पेब भरती । थोट्या ताटा 
येती कणसें पाहा ॥ ९ ॥ जागृत होवोनी यात्राही करोनी । गांवासी 
येवोनी काय केलें | ४ ॥ यमाजी पुत्रासी सांगताती स्वप । तो हाणे 
पाहाणे पेरे आतां ॥ "५ ॥ रितीं पेवे तेव्हां उकरोनी पाहे । तोंडाबरी 
आहे धान्य त्यांत ॥ ६ ॥ येकांत तांदुळ दुजयांत गहू । वेगळाले पाहूं 
लागला तो ॥ ७॥ गुळाच्याही ढेपा निघाल्या येकांत । तुपाच्या देखत 
जोड्या दृष्टी ॥ ८॥ शेत पाहों गेळे थोट्या ताट्या कणसं । आलीं देवे 
ऐसें नवल केलें ॥ ९ ॥ बावा ह्मणती हं तो. देबाजीचे सवे । अञ्याचें 
त्या अपोबें ऐसें आहे ॥ १० ॥ पांडुरंगमूती तथ्थेचि त्थापोनी । उछाह 
करोनी फडशा केला ॥ ११ ॥ संतढीला ऐसी देवा प्रीत मोठी । भीम 
गाय गोष्टी लाच सदा ॥ १२ ॥ 

॥ श्रीराम ॥ माणकोजीबावा भजन करीत । बोटीबरी । होते 
ऐसीयांत ॥ १ ॥ देव उदारत्व पाहावया आठे । बैरागी जाहाळे 
पूर्ववयी ॥ २ ॥ बावांनीं पाहातां साष्टांग नुमन । करोनी सन्मान बैस- 
विळें ॥ ३ ॥ विचारिती तया काय इछा आहे । तेचि आज्ञा पाहे 
करा दिना ॥ ४ ॥ देव बोलीयळे तुझी सून देई । आज्ञा झणुन पाई 
नमन केलें ॥ ५ ॥ कांतेस ह्मणती ममते सून देई । पतित्रता पाहीं 
बोले तेव्हां ॥ ६ ॥ पुत्रा आणि सुने विचारावं आधीं । मग कायेसिद्वि 
करा स्वामी ॥ ७ ॥ सून भागीरथी पतित्रता सती । तये विचारिती 
संतबावा ॥ ८ ॥ तुज अतीतासी आज देता मुठी । याची इछा जाली 
आाहे ऐसी ॥ ९ ॥ पतित्रता हणे मायबापे तुह्या । आर्पियळे आह्मां 
धमरीतीं ॥ १० ॥ तुमच्या स्वाघेन केला आहे देह । आतां चित्तास 
ये तेसें करा ॥११॥ बावा हणती आतां पुत्रा विचारावे । मग संपादावें 
धमेकार्य | १२ ॥ शोती होता पुत्र गेळे तयापासीं । वर्तमान लासी 
निवेदीळे ॥ १३२ ॥ तो ह्मणे अवश्य आठे माझ्या मना । विलंब हा 
जाणा न करावा ॥ १४ ॥ मग आळे घरा अतीता प्रजोनी । सुनेसी 

१६ 


१२२ 


अर्पोनी आनंदानें ॥ १७५ ॥ अतीताचे मागें चालीयठी सती । 
भय नाही चित्तीं तिळप्राय ॥ १६ ॥ रानांत जावोनी तीस हझणंती 
जाये । ते झणे न होय ऐसे आतां ॥ १७ ॥ तुझांसी अपण केला 
आहे देहे । न सोडी मी पाय आतां स्वामी ॥ १८ ॥ आधीं काय 
तुझी होता जी अज्ञान । आतां काय क्ञान जालें तुझां ॥ १९ ॥ बोलती 
मी देव अद्य होईन । माग कांही जाण आतां मज ॥ २० ॥ बोठे 
पतित्रता भय कां दाविता । अदरयचि होतां प्राण दीन ॥२१ ॥ 
तुझांसमागर्मे धाडीन प्राणासी । प्रथ्वीचे पथ्वीसी देह दीन 
॥ २२ ॥ संकटचि मोठें जाळे देवाजीला । दरोन हे तिला दिले 
मग ॥ २३ ॥ हणती अंतकाळी नेईन वेकुठा । धन्य माते निष्टा 
झआाहे तुझी ॥ २४ ॥ आयुष्य आहे ता संतसेवा करीं । बोधल्याची भारी 
प्रीत मज ॥ २५ ॥ ऐसा उदार तो खरा संत तोचि । पुत्र कांता 
लाची धन्य आहे ॥ २६ ॥ पतित्रता झणे जैसे आणिलें मज । तेते 
द्यावं आज नेवोनीया ॥ २७ ॥ तुझ्ांबांचोनीया न जाये माघारी । 
निश्चर्ये श्रीहरी बश्‍य केला ॥ २८ ॥ मग एवेरूप धरोनी तयेसी | 
घेवोनी गृहासी आले देव ॥ २९ ॥ नेवोनी घरांत सववीसी दर्शन । 
देवोनीया जाण सुखी केळे ॥ २० ॥ शंख चक्र पीतांबर वनमाळा । 
घवघवीत डोळा पहाताती ॥ ३१ ॥ पुजा करोनीया भोजनही तेथें । 
केलें भगवतं प्रेमानंदे ॥ ३२ ॥ नमन करितां अदृश्य जाहाले । भीम हँ 
वर्णीळं यथामती ॥ ३३ ॥ 


॥ श्रीराम ॥ माणकोजीबांवा कौर्ति ज्याची मोठी । पांडुरंगी 
दृष्टि निरंतर ॥ १ ॥ पाछाहासी कोणीं निवेदीर्ळे एसें । हिंदु पीर असे 
आणावे त्या ॥ २ ॥ बोलावोनी यांसी नें गृहाअंत । हझणे करामत 
पाहूं याची ॥ ३ ॥ सानंक वाढोनी रुमाळे झांकोनी । पुढेच आणोनी 








१ देईन, ९ बशी 


१२१ 


ठेबीयळी ॥ १ ॥ अर्विध बोडिला जेवा संतराव । भाठवीला देव 
पंढरीचा ॥ ५ ॥ रुमाळ काढितां पुष्पेंच जाहाली । लोठांगण घाली 
अविंध तो ॥ ६ ॥ गांवाची सनद करोनी दिधली । अद्यापि चाठिली 
आहे पाहा ॥ ७ ॥ गांवासी सन्मान पाठवी्ळे यांसी | भीम गाय रेसी 
संतठीला ॥ ८ ॥ 


॥ श्रीराम ।। माणकोजीबावा धामणगांवांत । कीतेन करीत 
अहार्निसीं ॥ १ ॥ सरापाची दासी नित्य येत होती । कौतेनाची प्रीति 
बहु तये ॥ २॥ बंधु बंधु जेव्हां विभक्त जाहाळे । विभाग ढागळे 
करावया ॥ ३ ॥ सर्वे वाटे तेव्हां जाहालियावरी । उरली हे चि बरी 
तुळसी दासी ॥ ४ ॥ उभयता भांडती दासी घेऊं हणुन । ढोक 
झणती विकुन पैका ध्यावा ॥ ५ ॥ दोन कोसांवरी होता गांब तेथे । 
व्रिकीठें तयेतें पाहा त्यांनीं ॥ ६ ॥ शंभर रुपये घेबोनीया दिली । हे 
तेथें राहिली पुढे ऐका ॥ ७ ॥ जयाचाये घरीं दिळी ते अभक्त । हे 
तेथे करीत भजन सदा ॥ ८ ॥ रात्री्च निघाबे धामणगांवा यावें । 
कौतेन ऐकावे प्रेमयुक्त ॥ ९ ॥ पुन्हां प्रातःकाळी जावे भजन करीत । 
कामधंद्याआंत नाम ह्मणे ॥ १० ॥ घरांची द्वेष करिती मारही दि- 
घला । परी न सोडिला पांडुरंग ॥ ११॥ हणती पैका आमुचा वेर्थचि 
बुडाळा । कोणी घेईल इला तरी देऊं ॥ १२ ॥ येके दिनी पाहा प्रहर 
दिसांत । कांडिडी खोलींत द्वेषंकरूनी ॥ १३ ॥ तये वेळीं इच्या 
नेत्रा आठे अश्र॒ । झणे सर्वेश्वर बिसरळा ॥ १४ ॥ कथेचे वेळेसी 
देईन मी प्राण । कीर्तना जाईन वायोरूपे ॥ १५ ॥ निश्चय होतांचि 
जगाचा जो बाप । बोधल्याचे रूप धरुनी आढा ॥ १६ ॥ बैसाया 
देवोनी बोलताती यांसी । बेड आमुचे दासी लावीयळे ॥ १७ द्रव्य 
आमुर्च द्यावे दासीस या न्यावे । देव मनोभावे संतोषळे ॥ १८॥ 
शभर रुपये देवोनीयां लासी । घेवोनी दासीसी 'चालीयले ॥१९॥ आठे 
वाड्यापॉंसीं कौतनाची वेळ । मागें जो पाहिलें नाहीत हे ॥ २० ॥ बार 


१२४ 


ड्यांत जा आली बावा बेसलेत । केठे दंडवत चरणांसी ॥ २१ ॥ हणे 
बावा तुझी पुढें केव्हां आला । आश्चयचि याला जाठे तेव्हां ॥ २२ ॥ 
सरे वतेमान नित्रेदिळे तिनें । रेकतां नयन सजळ जाढे ॥ २३ ॥ 
हणती पांड्रंगें केळे हं नवळ । भक्ताचा कणवाळ भीम ह्मणे ॥२४॥ 


॥ श्रीराम ॥ माणकोजीबावा सर्वभूती दया । उपमाचि तया 
नसे कांहों ॥ १ ॥ कौतेन कारेती सप्रम नाचती । पांडुरंग चित्ती दुजे 
नाहीं ॥ २ ॥ कुटाळी मिळोनि केटी ऐसी करणी । बाबांचे कीर्तनी 
तेही येती ॥ २ ॥ गांत्रामध्ये येक सपदंशे मेला । उचलोनी आणिला 
दीर्तनांत ॥ ४॥ बाबा हाणती सर्वी टाळी वाजवावी । ध्वजा उभारावी 
भक्तीची हे ॥ ५ ॥ पांडुरंग सवे संकट टाळील | वाजवा सकळ आनँ- 
दाने ॥६॥ कडकडाट जेव्हां टाळीचा'चे होत । ताही वाजवीत नवल 
पाहा || ७ ॥ निर्जीवां सजीव केलं पांडुरंगे । भक्तसाह्य आंगें ह्णोनी- 
या ॥ ८ ॥ अभक्त जे होती त्यांसी भक्ति जाली । भीमे हे वर्णिठी 
भक्तिसार ॥ ९ । 


॥ श्रीराम ॥ बोधल्याच्या कथा येथोनी समाप्त । सर्व अभंगांत 
वर्णायल्या ॥१॥ संतमुखं ज्या ज्या होत्याच रकिल्या । तितुक्याच वरणिल्या 
यथामती ॥ २ ॥ न्यून असेल ते संपूर्ण करावं । संतढीला भावें ऐकती जे 
॥ २ ॥ यदावंतगुरुबापाच्या प्रसादे । अभंग हे छंदें भीम गाये ॥ ४ ॥ 


॥ बोधल्याबावाच्या कथा संपूर्ण ॥ 


१२५ 
॥ कथा अनेताची ॥ 





॥ श्रीराम ॥ संतसभेमध्यें अनंताची कथा । सांगतां ऐकतां 
सुख देवा ॥ १ ॥ धर्मरक्षणार्थ अवतार धरितां । शेषासी तत्वता 
बओलीयठे | २ ॥ तुकी आह्मी जन्म घेऊं पृथ्वीवर । ऐकतां उत्तर 
देवाजीचें ॥ ९ ॥ रामावतारांत सुख दिलें फार । ने घे मी साचार 
जन्म देवा ।॥ ४ ॥ बोढीयळे देव होतासी लाहान । आतां ज्येष्ठमान 
दिला तुज ॥ ५ ॥ ऐकोनीया तेचि जाळे बळीराम । मानही उत्तम 
दिल्हा देवें ॥६॥। त्यांची भक्ति प्रजा न करीच धमे । ह्मणोनियां श्रम जाळे 
त्यांसी | ७ ॥ देवाच्या चित्तांत पुजा अनंताची । धम करी साची 
तेव्हां सुख ॥ ८ ॥ काम्यक वनांत होते धमराज । देव तेथें सहज 
आले जेव्हां ॥ ९ ॥ नमन पूजन यथासांग केलें । मग विचाराळे 
देवाजीसी ॥ १० ॥ धर्मे देवाजीसी केला प्रश्न केसा । सुख होय ऐसा 
योग सांगा ॥ ११ ॥ देव बोळीयळे अनंताची पूजा । त्रततार वोजा 
करीं बापा ॥ १२ ॥ मीचि तो अनंत दुर्जे कांहीं नाहीं । भाव धरूनी 
पाहीं करीं आतां ॥ १३ ॥ केसी कथा कोणें व्रत सांगा केलें । धर्मे 
विचारीठे भीम झणे ॥ १४ ॥ 

॥ श्रीराम ॥। धर्माचाचि प्रश्न जाणोनीया देव । सांगताती 
सवे कथासार ॥ १ ॥ सुमंत नामाचा विप्र यक होता । कांता पति- 
व्रता होती लाची ॥ २ ॥ तिसी जाली कन्या नाम ह सुसीळा । माते- 
रेसी डोळा होती तिची ॥ ३ ॥ पुढें तिचें ढम़ केळं आनंदानें । विप्र 
जो कौंडण्य त्यासी दिळी ॥ ४ ॥ सुमंताची कांता गत जाली जेव्हां । 
दुजी केळी तेव्हां कर्कशाचि ॥ ५ ॥ जावई मुलीस न्याहावया आढे । 
कक कथिले सुमंताने ॥ ६ ॥ दिव्य वस्र आणि पक्कांनें करोनी । 
सांगाते देवोनी पाठवावे ॥ ७ ॥ कर्कशेने गळित चिंद्याचें गांठोडे । 


१२६ 


कदान्न रोकडे बांधोनी दे | ८ ॥ मार्गी जातां दिन्य सरोवर होते । 
स्नानास हीं तेथें उतरली ॥ ९ ॥ कोंडण्य कषी हे स्नानसंध्या कारेती 
सरोवरीं सती पाहाताहे | १० ॥ देवल्रिया आणि अप्सरा अनंत । 
त्रतपूजा करित भक्तिभार्वे ॥ ११ ॥ सुसीला तयांसी जावोनीया पुसे । 
काय सांगा केसें मजलागी ॥ १२ ।॥ हणती अनंताचे त्रत पूजा आहे । 
भुक्ति मुक्ति पार्हे देतो भावें ॥ १३ ॥ यहळोकीं सुख देईळ अनंत । 
पुढ मोक्ष प्राप्त भीम हाणे ॥ १४ ॥ 

॥ श्रीराम ॥ भाद्रपद शुध 'चतोरदशीसी । अनंताची ऐसी 
पूजा आहे || १ ॥ रेशमाचा दोरा चोदा गांठीयुक्त । पुजोनी हातांत 
बांधावा तो | २ ॥ सांगाल तेसेंचि करीन मी त्रत । द्यार्बे मज भातां 
येच क्षणीं ॥ २॥ भावार्थ पाहोनी दिला दोरा यांनीं । हातांत बांधोनी 
प्रेमयुक्त ॥ ४ ॥ आली पतीपासीं तो पुसे तयेसी । ह्मणे विलंबरासी 
लावीर्ळे काँ ॥ ५ ॥ मग पतिम्रता सवेही वृत्तांत । पतीसी सांगत 
मनोभावे ॥ ६ ॥ यानें ते॑अलक्ष करोनीयां ह्मणे । प्रारब्ध प्राधान्य 
आहे येथे ॥ ७ ॥ फराळाचे सोड ह्मणतां कोतुक । अनंताने देख 
केळे तेथे ॥ ८ ॥ उचिष्ट कदानें होतीं तीं सोडिलीं । पक्कानेच केलीं 
अनंतानें ॥ ९ ॥ चिद्यारचे गांठोडे तेचि दिव्य ब्ले । जाहाढीं विचित्रे 
तये वेळीं ॥ १० ॥ वामहस्ती होता अनंत गृहासी । येतां संपत्तीसी 
देखीयळं ॥ ११ ॥ आनंद जाहाला अनंत वोळला । भक्तिभाव जाला 
पूणे पाहा ॥ १२ ॥ सुसीळेचा भाव ह्मणे अनंतानें । केळी कृपा एणे 
आक्ांवरी ॥ १२ ॥ पुढें कथा गहन आहे ते ऐकावी । भीम भवगोवीं 
नव्हे मग ॥ १४ ॥ 

॥ श्रीराम ॥ अनंताची प्रजा अनंताचे ध्यान । मुखीं नाम- 
स्मरण अनंताचे ॥ १ ॥ सुसीला हे सती कोंडण्य पतीसी झणे संप- 
त्तीसी दिले देवं ॥ २ ॥ भनंताची छपा हणोनी संपत्ति । आढी झ 
णतां पती कोप आला ॥ ३ ॥ कोठें तो अनंत दावी बरं आतां । तेव्हां 


१२७ 

दाबी हाता तयाठांगी ॥ ४ ॥ चोदा गांठीयुक्त दोरा दाबीयडा । ञोधे 
घे तयाला तोडोनीया ॥ ५ ॥ अप्निमाजी तया ठाकितांचि सती । धांबो- 
नीया जाती घ्यावयासी ॥ ६ ॥ दुर्धानें तो अम्नि बिझवोनी पाहे । 
अधो जळुनी जाये तये वेळीं ॥ ७ ॥ क्षोमळा अनंत संपत्तीही जात । 
घरही जळत विप्र पाहे ॥ ८ ॥ तस्कर येवोनी सर्वे हरण केलें । क्षणा- 
माजी आठे दरिद्र या ॥ ९ ॥ पतिव्रता सती अनन वर्जे करी । निश्च- 
याचि भारी धरिला जेव्हां ॥ १० ॥ हणे जी अनंता पतीलागीं हेत । 
होबोनी अनंत पूजी जरी ॥ ११ ॥ तरीच हा प्राण राहील जी देवा । 
देवें अभिनवा केलें तेव्हां ॥ १२ ॥ विप्र कांतेलागीं ह्मणे सांग कांहीं । 
ऐसें कां हो पाहीं जाळे असे ॥ १३ ॥ हणे भअवळूपा जाली अनंताची । 
भीम हणे साची निष्ठा तिची ॥ १४ ॥ 


॥ श्रीराम ॥ विप्रा अनुताप जाहाला अद्भूत । ह्मणे तो अनंत 
भेटे जेव्हां ॥| १ ॥ तेव्हांचि मी अने घेईन झणोनी । निघाला काननीौ 
पाहावया ॥ २ ॥ प्राणाचा संकल्प करोनी चालिला । तो कूमे देखिला 
जळाअंत ॥ ३ ॥ तया ह्मणे कोठें अनंत पाहिला । तो हणे देखिला 
नाहीं आही ॥ ४ ॥ परी तुज जेव्हां भेटेळ अनंत । तेव्हां हा वृत्तांत 
माझा पुस ॥ ५ ॥ जळाअंत मज दाहा हा बहुत । होतो किंनिमिय 
विचारावे ॥ ६ ॥ बरें हमणोनीया पुढें जाता गाये । दुग्ध प्राशिताहे 
आपुलं ते ॥ ७ ॥ तयेसही पुसे अनंत ते झणे । अभागी नथर्ने न 
देखे मी ॥ ८ ॥ तुजळढा अनंत भेटेल निश्चये । माझा हा पयीय पुसे 
त्यासी ॥ ९ ॥ अल्प दुग्ध माझं मीच कां प्राशितें । परोपकारातें कां हो 
न ये ॥ १० ॥ बरं झणोनीया तेथोनी निघाला । तों बरक्ष देखिळा 
झंबियाचा ॥ ११ ॥ फळें बहुतचि परी कृमीयुक्त । नाहींच मभक्षित 
कोणी तया ॥ १२ ॥ पुढें पाहे तंव पुष्करणी दोन । उदकारचें पान 
कोणा नाही. ॥ १३ ॥ येकायेकी भंत जळ जाय जाण | अर्थ हा 
गहन भौम झणे ॥ १४॥ 


१२८ 


॥ श्रीराम ॥ अनंताचा छंद पुर्ढे मृग पाहे । तया पुसताहे 
बतैमान ॥ १ ॥ तो हाणे रात्रीत राजा होता केसें । दिवसां भ्रृग रेसें 
क्रमे काय ॥ २ ॥ अनंत भेटेळ तेव्हां ह॑ पुसावे । येतांना सांगावे 
मजलागी ॥ १ ॥ पुढे येक गज उन्मत्त देखिला । तोही बोलीयेला 
द्विजोत्तमा ॥ ४ ॥ उन्मत्त कां हो मी पुसावं अनंता । पुढें जा पाहातां 
बिप्र देखे ॥ ५ ॥ वृद्ध बहु आणि अर्धोग जळालं । नबल देखीठे 
कोंडण्यानें ॥ ६ ॥ पुसे त्यासी अंग कोणें हो जाळिले । सांगावे बहिलें 
द्विजोत्तमा | ७ ॥ ता हणे आपुल्या पुसावे मनासी । कष्ट हे भोगिसी 
याचसाठी ॥ ८ ॥ संतीलागी कष्ट देवोनी अनंत । टाकोनी अग्नीत 
फिरसी कां | ९ ॥ दुजयासी दुःख देवोनीया सुख । इठिती ते मूख 
तुजरेसें | १० ॥ कायावाचामनं जीवमात्रा सुख । द्यावे तेव्हां देख 
देव भेटे ॥ ११ ॥ आपुल्या जीवासी दुःख दि कोणीं । तेही नाठवोनी 
मुख द्यावे ॥ १२ ॥ क्रोधे दुःख होतं अनुभवासी येतें | तरीही तयातें 
न सोडिती ॥ १२ ॥ ऐस ता. बोठिलठा आणि सुप्त जाला । पुढील 
कथेला भीम गाये ॥ १४ ॥ 


॥ श्रीराम ॥ अनंतान ऐस चिन्ह दाखऊनी । न दिसे नयनीं 
विप्रातमा ॥ १ ॥ मग शाक करी कंठ सद्गदित । नेत्रांतूनी येत अश्रु- 
धारा ॥ २ ॥ घांब धांव आतां भेट दे अनंता । त्रह्हत्त्या आतां घऊं 
नको ॥ ३ ॥ मी तो अपराधी अन्याई पतित । परी कृपावंत आहेसी 
तूं ॥ ४ ॥ आचरण वय विद्या वंश॒ कांहीं । पराक्रम तूही न पा- 
हासी ॥ "८ ॥ रूपवंत घनवंत न पाहासी । भक्ती भलतोसी ऐसें 
आहि ॥ ६ ॥ मी जालां अभक्त परी कांता माझी ) भक्ति करी तुझी 
मनाभावे ॥ ७ ॥ खरी भक्ति तिची असेल हो जरी । तरी मज हारी 
भेट देई ॥ ८ । ऐसा प्रेमयुक्त गहिवर बोलत । तेथेंचि अनंत प्रग- 
टळे ॥ ९ ॥ चतुर्भुज शंखचक्रगदापद्म । मूर्ती अभिराम वरणे 
बेना ॥ १० ॥ मुकुट कुंडळें गळा वैजयंती । कोस्तुभाची दौत 


१२९ 


फांकलासे || ११ ॥ पीतांबरशोभा गगनाचा गाभा । अंगकांतिप्रभा 
सांवळा जो ॥ १२ ॥ घवधवीत मार्त पाहातांचि विप्र । हणे धन्य नेत्र 
आजि माझे ॥ १३ ॥ जन्मोजन्मी बहु होतें पुण्य केठे । दर्शन जाहाले 


भीम ह्मणे ॥ १४ ॥ 


॥ श्रीराम ॥ बोडीयळे देव तुझीया कांतेच्या । भावार्थे तयेच्या 
भेटे तुज ॥ १ ॥ आतां घरा जाये वाट पाहे सती । त्रत बरव्या रीतीं 
करीं आतां ॥ २ ॥ मज बहु प्रीती आवडे हें जाण । पुजाविधी करणें 
येथासांग ॥ ३ ॥ आज्ञा हणुनी विप्रें पाई मस्तकासी | ठेवोनी देवासी 
पुसताहे ॥ ४ ॥ मार्गी जालीं चिन्हें यांचा भाव काय । सांगताहे माये 
भाविकांची ॥ ५ || विद्याभिमानें तो न सांगे कोणासी । सेवा शिष्यांपासी 
घेवोनीया ॥ ६ ॥ हा दोपे तो कूमे जळामाजीं दाहा । होत अते पाहा 
तयालागी ॥ ७ ॥ गाय हेचि प्रथ्वरी बीज घरी झणुन । आपुले आपण 
दुध प्राशी ॥ ८ ॥ अंब्याचा दृक्ष तो होता धनअंत । कृपण बहुत 
ह्मणोनीयां ॥ ९ ॥ राजा प्रजा पीडी हणांनी ता मृग । पंडित तो 
अंगें गज जाला ॥ १० ॥ पुष्करणी जाण उभयतां बहिणी । येकीमेक्री 
जणी वाणेंदानें ॥ ११ ॥ बिप्र भेटला तो मीच होये जाण । संवज्ञार्थ 
खूण सागितली ॥ १२ ॥ सुटिकाही लांची माझिया चितनें । जातांना 
सांगणं तयांलागीं ।। १३ ।॥ सागोनीया रेस जाहाले अदृइय । सांडोनी 
आलस्य भीम गाये ॥ १४ ॥ 


॥ श्रीराम ।॥ मार्गा येता मग सवीसी सांगत | चिंतावा अनंत 
मुक्त व्हाळ ॥। १ ॥ मग आला गृहा सुसीळेती ह्मणे । अनंतदर्शीन 
जाळें मज ।। २ ॥ देवें सांगितळें त्रत कराबया । सुखाच्या उपाया हेंचि 
आहे ॥ ३ ॥ येहळोकीं सुख देईन तुझांसी । अंतींही मोक्षासी पाब- 
वीन ॥| ४ ।। मग आनंदाने त्रतपुजा केढी । संपत्तिही आही होती 


तैसी ।!! ५ ॥ हणोनी हें त्रत धर्मा त्वां करावें । सर्वसुख व्हावें सह- 
१ 


१३० 


वा 


जांत ॥ ६ ॥ प्रवी कुबेरानें केळे होते जाण । सगरासी पूणे भक्ती 
याची ॥ ७ ॥ हरिश्चेद्रादिक सूर्यवंशी भोज । सोमवंशी राजे करी- 
ती हें ॥ ८॥ मीच तो अनंत दुजे कांहीं नाहीं । भाव धरुनी तूही 
करीं धर्मा |। ९ ॥ ऐसें सांगोनीया गेले द्वारकेसी । आली चतोर्दशी 
भाद्र यदी ॥ १० ॥ यथासांग त्रत धगमेराये केलं । राज्य प्राप्त जालें 
तयालागी ॥। ११ ॥ वराहपुराणीं ऐसी कथा आहे । विष्णुत्रत पाहे 
प्रिय देवा ॥ १२ ॥ कथा हे जे गाती भावार्थे ऐकती । तयांसी ध्रीपती 
तुष्ट होय ॥ १२ ॥ येहलोकां सुख पुढें होय मोक्ष । कथेच्या प्र्यक्ष 
श्रवर्णेंचे ॥ १४ ॥ यरावंतसत धरोनीया हेत । अभंगींच गात 
चारित्र हे ॥ १५ ॥ 


॥ इति श्री अनंतत्रताची कथा संपूण ॥ 





दामोदर देव 


॥ श्रीराम ॥ दामोदरदेव संत मोठे जाले । ज्रह्मचि पाहिलें 
विश्व ज्यांनीं ॥ १ ॥ सवाोभूतीं येक वासुदेव पाहाती । आत्माच 
देखती संतराव ॥। २ ॥ रानामध्यें व्यात्र उग्र होता मोठा । त्याचे पाई 
कांटा मोडलासे ॥ ३ ॥ सुजलासे पाय दुख जाठें यासी । गेढे हे 
त्यापांसी अकस्मात ॥ ४ ॥ व्याघ्रे दुरोनीया पाय दाखवीला । कळवळ! 
आठा पण यांसी ॥ ५ ॥ जवळी जाबोनी निरांक बैसळे । कांव्यासी 
काढिळे तयाचिये ।। ६ ॥ ओषध बांधोनी पाये बरा केला । धन्य 
संतडोडा भीम हणे ॥७॥ 


१११ 
महासुह्लभध 


७०७१४९४८६० 


॥ श्रीराम ॥ माहासुद्रळ हे भट्ट जाळे संत । होते रामभक्त 
निसीमचि ॥| ? ॥ माता निष्टावंत अनुग्रह तिनें । दिला यांसी पूर्ण 
भावयुक्त ॥ २ ॥ राममंत्र तेराक्षरी सांगितला । निजध्यास जाला 
साक्षात्कार ॥ ३॥ अष्टोत्तर शत आयी केल्या स्पष्ट । राघव संतुष्ट 
जाळा तेणें ॥ ४ ॥ जयांच्या आयोर्चे करितां पारायण । पातके संपूर्ण 
जाती पाहा ।। ५ || येके दिसीं गेळे होते संचारासी । मिळवोनी दरग्यासी 
येत होते ॥ ६ ॥ चोर पाळतीले घाढडेण पाहोनी । आरण्य जाणोनी 
येती जंव ॥ ७ ॥ आयांतील येक चरण हणती । रक्षी सीतापति 
येबोनीया ॥ ८ ॥ 


॥ चरण आयचा ॥ 


थन्विनी सुराभिश्रीकी काकपक्षधरावुभो । 


एस झणतां पुढ आले सीतापाति । उन्मिळेचा पती मार्गे चाळे ॥ ९ ॥ 
घोड्यावरी संत प्रेम हे अद्भुत । स्मरणांत चित्त रंगर्लसे ॥ १०॥ 
पाहोनी तस्कर भयभीत जाले । परंतु चाढीळे राखीतचि ॥ ११ ॥ निल 
पाहाती तो मार्गे पुढे बीर । घरासी सत्वर आठे एऐेर्से ॥ १२ ॥ चोर 
येबोनीया यांसी विचारिती । दावा जी रक्षिती तुझांसी ते || १३ ॥। मागें 
पुढे उभे धनुष्य घेवोनी । निद्वाही नयनीं न ये लांसी | १४ ॥ येक 
तो सांवळा दुजा गोरवणे । रक्षिती संपूर्ण दिवारात्री ॥ १५ ॥ ऐकतांचि 
यांच्या नेत्रा आले अश्व । ह्मणती सीतावरु श्रमी जाढा ॥ १६ ॥ चोरां- 
चिये पाई करिती नमनासी । दर्शन तुक्ांसी दिल्हे देवे ॥ १७॥ 


१ नोरखिंढ, 








११४ 


अंबाबाई 





॥ श्रीराम ॥ नामदेवाची हे कन्या अंबाबाई । भक्तीची नवाई 
ऐका तिची ॥| १ ।। पंढरीस नामदेवाघरी होती । तेव्हां आढा पती 
न्याहाबया ॥ २ ॥ कार्तिकीची यात्रा होती दोन महिने । नामदेवा ह्मणे 
आणाळ कीं ॥ ३ ॥ मातेसी विचारी आणिसील काय । ते ह्मणे उपाय 
माझा नाहीं ॥ ४ ॥ आणूं तुज ऐसें कोणीच न बोले । जाणें वोढबलें 
ऐलियांत || ५ ॥ पांडुरंगापासीं जाय गळा पडे । दीर्घ स्वरे रडे आळ- 
वोनी ॥ ६ ॥ विठोबारे माझ्या आणावे त्वां मज । रक्षी माझी लाज 
सख्या माझ्या ॥ ७ ॥ कार्तिकीची यात्रा साधुसंत येती । अभागी मी 
पती नेऊं आढा ॥ ८ ॥ जरि देवा मज न आणिसी जाण । ख्रीहत्त्या 
घालीन तुजवरी ॥ ९ ॥ ऐसें बोढोनीया मस्तक चरणीं । ठेवोनी ते. 
थोनी चाढीयली ॥ १० ॥ आढी सासन्यासी ध्यातसे देवासी । विठल 
मानसीं अहिनिसीं ॥ ११ ॥ कामधंद्यामाजीं विठल विठल । छंद सवे- 
काळ हाचि जये ॥ १२ ॥ कातिकीची यात्रा सन्िधचि आढी । घाबि- 
रीच जाढी सती तेव्हां ॥ १३ ॥ पंढरीचे वाटे जाबोनीया पाहे । पांडु- 
रंगमाय भेटे केव्हां ॥ १४ ॥ पताकांचे भार संतांचे संभार । कीतन- 
गजर होत असे ॥ १५ ॥ चंद्रभागे स्नान क्षत्रप्रदक्षणा । करितांचि 
जाणा मोक्षपद ॥ १६ ॥ स्वम्तांतही हाचि निजध्यास तिसी । विठलाची 
पिसी जाली पाहा ॥ १७ ॥ कधीं हो देवाजी हणे ईळ मूळ । जा- 
इला व्याकूळ जीव माझा ॥ १८ ॥ उद्या येकादशी न होतां दर्शन । 
प्राण हा धाडीन तुझांपासीं ॥ १९ ॥ शारीर हे यांचें घेवोत हे सुखं । 
देहावीण देखे पांडुरंगा ॥ २० ॥ सासुसासऱ्याचा जाच बहुपरी । 
संकल्पचि करी जीवित्वाचा ॥ २१ ॥ पांडुरंगे तिच्या भावाचें स्वरूप । 
धरोनी सकृप आला तेथें ॥ २२ ॥ गरुडाचे घोडे करोनीया आला । 


१२५ 


बहिणीसी भेटला तये वेळीं ॥ २३ ॥ ते हणे रे दादा घरचीं' कूर 
सारीं । नेसी कैसंपरी मज सांग ॥ २४ ॥ समाधान यांचे करोनीया 
न्यावें । मान्य केलं देवे तये वेळीं ॥ २५ ॥ मामासी भेटोनी शेलापा- 
गोढ्यासी.। देवोनी अंबीसी धाडा हणे ॥ २६ ॥ अलंत दरिद्री वे 
खुष जाला । ह्णणे न्या मुलीला पंढरीसी ॥ २७ ॥ सासु कूर 
मोठी हणे मी न घाडी । तयेलाही साडी नेसबीली ॥ २८ ॥ 
मेहुण्यांचा कोप जाणोनी तयासी । पोषाकचि त्यासी दिला 
पाहा ॥ २९ ॥ मग बोलीयळे अंबाबाईसवें । भावोजींनीं यावें 
यात्रेलागीं ॥ ३० ॥ श्व्ञुर बोलिला भांडवल होतें । दुकानचि तेथें 
घालि्ता मी ॥ ३२१ ॥ पुत्र आणि सून ठेवावी पंढरी | ऐसी माझी 
खरी इछा आहे ॥ २२ ॥ सहस्त रुपये जरी कोणी देता । सुन आणि 
सुता ठेवितो मी ॥ १२ ॥ पंढरीहूनीया नाणितांच मग । ऐसें पांडुरंगे 
ऐकतांचि ॥ ३४ ॥ खलिती काढोनी ठेविबरेळी पुढें । नवल हे गाढे 
केलें पाहा ॥ २५ ॥ पंढरीस मग जावया निघती । घोड्यावरी सती 
बेसवीली || ३६ ॥ पुढें पांडुरंग मार्गे तिचा पती । क्षणामाजीं येती 
पंढरीस ॥ ३७ ॥ वाळवंटी आले बाडे उतरोन । खलिती देवोन 
पतीपासीं ॥ १८॥ उभयतां तुह्या पुढें व्हाव आतां । येतो मी तत्वता 
मागोनीया ॥ २९ ॥ मागें जो पाहाती अहऱ्य जाहाले । पांडुरंगे केळे 
नवल ऐसें ॥ ४० ॥ नामदेवा दोघे नमन करोनी । वतमान कानीं 
निवेदिळें ॥ ४१ ॥ हणती नामदेव पांडुरंग आळे । भक्तीसी मुलळे 
मुली तुझे ॥ ४२ ॥ अक्षई तुझहांसी येथेंचि ठेविल । वेरझारे केलें 
शून्य देवे ॥ ४३ ॥ यशवंतसुत संतळीलळा गात । प्रेम हे चित्तांत 
बरोनीया ॥ ४४ ॥ 


१३६ 


नामदेव 


हिह्जबबन  बड 


॥ श्रीराम ॥। नामदेव द्वारकेस जातां मार्गी । कैसे भक्तिरंगी 
रंगळे हे ॥ १ ॥ येक गांव होता तेथें येक बाई कूर । होती पाहीं बहुत 
ते ॥ २ ॥ येक पुत्र येक कन्या होती तीस । जाच करीतसे सुने 
बटू ॥ ३॥ पुत्रा आणि सुने ऐक्य होऊ न दे । जीणे वस्नासी दे 
तयेलागीं ॥ ४ ॥ घराच्या बाहेरी जीण झोंपड्यांत । ठेवोनी तयेते 
जाची बढू ॥ ४ ॥ उपवर परी उपायचि नाहीं । माहेरींही कांहीं ठाव 
नसे ॥ ६ )! पुत्रासी गृहांत निजऊनि द्वारीं । पडते ह्यातारी ऐस 
असे ॥ ७ ॥ गांवांतील बहु पुत्रासी सांगत । परी मातृभक्त असेचि 
तो ॥ ८ ॥ कन्या पतीगृहीं जाली गरोदर । प्रसूतविचार पडे 
तेथें ॥ ९ ॥ होता पती मात्र दुजे नाहीं कोणी । तेव्हां बोळे वाणी 
पतीसी ते ॥ १० ॥ माझीये मातेसी आणा बोलाऊन । तेव्हां घोर्डे 
यानें पाठवीछें ॥ ११ ॥ कन्येपासी इचा होता जीवप्राण । पुत्रालागीं 
झणे जाते आतां ॥ १२ ॥ सवही धान्यासी ढिंपणें घालोनी । महिन्याचे 
मोजोन दिलं यासी ॥ १३ ॥ त्वारेत मी यते ह्मणोनी निघाढी । गृहा- 
माजीं गेठी कन्येच्या ते ॥ १४ ॥ मार्गे प्रामस्तांनी यास बोलाऊन । 
निषेध करोन बोलीयठे ॥ १५॥ तुझी माता ये ता पत्नी ने गृहांत । 
सबेही साहियय आही देतो ॥ १६ ॥ प्रामस्ती दंपत्यपरूजनचि केलें । 
धान्यही दिधळें उभयांसी ॥ १७ ॥ मग आनंदाने येकत्र जाहाली । 
प्रौतिही वाढली उभयांची ॥ १८ ॥ देवे दया केली गभेवती जाली । 
सासुही राहिली बहु दिन ॥ १९ ॥ कन्ये कांहीं रोग जाहाला ह्मणून । 
षण्मास हे जाण राहे तेर्थे ॥१०॥ पुढें आली गांवासनिध हणोनी । पुत्रासी 
घेवोनी सांगताती ॥ २१ ॥ एस ऐकतांचि कांतेसी बाहेरी | घाडोनीया 
करी पूर्ववत ॥ २२ ॥ घरीं येबोनीया सुनेसी पाहिळे । बहु दवेषा केले 


१२७ 


बणेवेना ॥ २३ ॥ तेथें नामदेव आळे अकस्मात । आवडी ग्रामस्त 
राहाविती ॥ २४ ॥ कोतनासी यांच्या येती सर्वे जन । पुत्रासी घबोन 
हेही आली ॥ २५ ॥ कथा रेकतांचि वेराग्य जाहाले । पुत्राढागी बोले 
तये वेळीं ॥ २६ ॥ जावें द्वारकेझ्ती समागमे यांच्या । गुंतला मायेच्या 
पासीं आही ॥ २७ ॥ प्रातःकाळी पुत्रासहित निघाली । सुनही चालिली 
समागमे ॥ २८ ॥ निल कोर्तनाचा घोष जेव्हां होये । सुन ऐकताहे 
मावयुक ॥ २९ ॥ दिवस जाहाले प्रसूतीची वेळ | झाडीही प्रबळ गांब 
नाहीं ॥ ३० ॥ 'विसाच कोसांची मजळ हणोन । यात्राही त्वरेने जाऊं 
लागे ॥ ३१ ॥ मागे मागे राहे चाळवेना ईसी । आली दाहा कोसी 
जैसी तेसी ॥ ३२ ॥ टाकोनीया इंसी सवे गेले जेव्हां । मार्गाबरी तेव्हां 
बैसली हे ॥ ३३ ॥ पुढें दाहा कास मागे दाहा कोस । झाडी हे 
कर्कश भयेंकर ॥ २४ ॥ तेथें हे बेसडी प्रसूतीची वेळ ।) जाहाली 
व्याकुळ बहु जेव्हां ॥ २५ ॥ दौघधंस्वरं रडे भांवताळे पाहे । हझणे 
कृष्णमाये धांव आतां ॥ २६ ॥ कृष्णाबाई आई धांब लबलाई |! कोणी 
नाहीं पाहीं मज आतां ॥ ३७ ॥ सासु पती तेही गेळे टाकोनीया । 
आतां दावी पाया देवराया ॥ १८ ॥ बहुतां पाबसी ऐसें कीतनांत । 
नामदेव संत गात हाते ॥ ३९ ॥ खरे संत लांचे गाणें खरं असे । 
तरी पाव ऐसं बोलताहे ॥ ४० ॥ ऐसी वेळ कोणा मार्गे नसे आली । 
धांध वनमाळी झडकरी ॥ ४१ ॥ नेत्री अश्रुधारा सद्ददीत केठ । मारी 
हाक स्पष्ट अटाहास्ये ॥ ४२ ॥ कळवळा देवासी नावरेच पोटीं । 
आठे जगजेठी अकस्मात | ४३ ॥ दिव्य रूप देवे धरोनी स्रियेचं । 
अभिनव साचे कलं तेथें ॥ ४४ ॥ माहाठ तेथेंचि करोती उत्पन्न । 
तयामाजीं जाण नळ तिसी ॥ ४५ ॥ बाळंतपण हें देव करिताती । 
पाय तिचे धुती काय सांग ॥ ४६ ॥ नामदेव गेले द्वारके जेघर्वा | 
तेथें जाळं तेव्हां केसं पाहा ॥ ४७ ॥ देवाच्या दररोना नामदेव जाती । 
कपार्टे मग 'मकस्मात ॥ ४८ ॥ तेथेंचि हे उभे राहिळे मनांत । 
द 


१२८ 


विस्मय बहुत जाला यांसी ॥ ४९, | झणती मी अभक्त लाविलें कपाटा । 
नाहीं मज निष्टा खरें देवा ॥ ५० ॥ पंढरी सोडोनी आलो येथे कां 
मी । झणोनीया तुझी शिक्षा केळी ॥ ५१ ॥ परी जगामर्ध्ये जाली 
भपकोर्ति । प्राणाची समात्ती करूं येथें ॥ ५२ ॥ हेही मोक्षपुरी येथें 
देहपात । कराबा हे मत तुझे वाटे ॥ "५५३ ॥ निग्रह करितां वाणी 
जाली ऐसी । मी गेला मागोसी ऐक बापा ॥ "५५४ ॥ हातारीची सून 
प्रसूत मागीत । जाली मौही तेथ गेलां आहे ॥ ५५ ॥ वीस कोस 
झाडी लागली तयांत । राहिलो मी तथ आहे जाण ॥ ५६ ॥ बाळंतपण 
हें करिता मी तिचे । दर्हान आमुचे तथे तुज ॥ "५५७ ॥ मग नामदेव 
ती्थेसंपादणी । करोनी तेथोनी चाढीयले ।॥। "५८ ॥ झाडीत मुकाम 
केला नामदेवें । रात्रीमाजीं सर्व निजळे तेव्हां ॥ ५५९ ॥ मध्यरात्री देवे 
देवोन दर्शन । माहालांत जाण नेल यांसी ॥ ६० ॥ कृष्णाबाई मूल 
करोनी स्वाघेन । अद्र्य भगवान जाले मग ॥ ६१ ॥ माहालही तेथें 
नाहींसाचि जाला । विचित्र हे ढीला देवाजीची ॥ ६२ ॥ सासु पती 
कांता मूळ येक करुन | गृहासी नेऊन घालबीली ॥ ६३॥ मग सासु 
सुनेवरी लोभ करी । संतलीला बरी बणीयटी ॥ ६४ ॥ यशवंतसुत 
संतढीला गात । पंढरीस येत नामदेव ॥ ६५ ॥ 





॥ जनाबाई ॥ 





॥ श्रौराम ।! नामदेवाचिये घरी जनाबाई । भक्तीची नवाई 
ऐका तिची ॥ १ ॥ संतसमागमे विठलाचा छंद । अंतबोह्ये वेध 
लागलासे ॥ २ ॥ निजध्यासें जाला साक्षात्कार मोठा । अद्भृतचि निष्ठा 
वणेबेना ॥ ३ ॥ गोबऱ्या आणाया जाबें माळावरी । तेथें मजन करी 


११९ 


आनंदाने ॥ ४ ॥ टाळ्या घाजऊनी रत्यचि करावा । देहेमाव जावा 
लये वेळे || ५ ॥ तेव्हां देवाजींनीं यावें अकस्मात । तिर्चे काम करित 
पांडुरंग ॥ ६ ॥ पितांबराअंत गोवऱ्या वेचीत । प्रेमासी भुलत भौम 
हणे ॥७॥ 

॥ श्रीराम ॥ जनाबाई येके दिनीं दळायासी । बैसली मानसीं 
पांडुरंग ॥ १ ॥ नाचणे दळाया दिले होते हेस । भान नसे तीस 
दळायारचें ॥ २ ॥ नेत्र लावोनीया भजन करीत । पांडुरंगी चित्त मग्न 
जाळे ॥ ३ ॥ नामदेवमाता गोणाबाईे तेथ । येवोनी पाहात जनी 
तेव्हां ॥ ४ ॥ हणे वेडी जाली दळण राहिलें । सावधान केळे तये 
घेळे ॥ ५ ॥ ऐेसं दोन वेळे सावधान केलें । मग ठाते दिळे पाठी- 
घरी ॥ ६ ॥ जनाबाई लात. भैसतांचि मग । आले पांडुरंग दळा- 
घया ॥ ७ ॥ क्षणामाजीं देवे दळोनीया पीठ । सुपामाजी नीट 
भरीयळें ॥ ८ ॥ जाहाळे अदृश्य आली गोणाबाई । पाहे. पीठ अई 
सुपामध्यें ॥ ९ ॥ ह्मणे जने कैसं इतुकयांत दळीसी । भश्र॒ आळे ईसी 
सद्वदीत ॥ १० ॥ देवाल्यांत गेळे पाहाती पुजारी । पितांबरावरी पीठ 
आहे ॥ ११ ॥ साधुमंत सर्वे बोलिले ल्या वेळीं । चिन्हचि यावेळीं 
दाखवील ॥ १२ ॥ वेकुंठपीठ हे पंढरी हणून । पिठाची हे खूण दाबी 
देव ॥ १३ ॥ परी नाचण्याचें प्रमेय ऐकावे । देवासाठी व्हावें लज्या- 
तीत ॥ १४ ॥ निठेजे होबोनी प्रेमे जो नाचेळ | बैकुंठ होईल 
तयासचि ॥ १५ ॥ सजनाचा अथ सजन जाणती । प्रपंची पाहाती 
परत्रझ्म ॥ १६ ॥ यशवंतसुत धरोनीया हेत । संतढीला गात भाव- 
युक्त ॥ १७ ॥ 

॥ श्रीराम ॥ जनाबाईसवें जेऊं लागे देव । ऐसा होता भाव 
दिव्य जिचा ॥ १ ॥ नामदेवें इस प्रथम 'वाढोन । देवोनी भोजन 
करिताती ॥ २ ॥ पुढें ध्यावे पात्र लावी मग नेत्र ! विंतावा पवित्र 
पांडूरंग || २ ॥ विठोबारे सख्या येई झडकरी । दीन मी किंकरी आहे 


१४१५ 


लक्ची ॥ ४'॥ तू आल्यावाचून न करी भोजन । सजळ नयन प्रेम 
ब्रोठं ॥ ५ ॥ आळवितां यावें जेवोनीया जावें । सुलबीला भार्बे पांडु- 
दंग ॥ ६ ॥ श्राबणमासांत आठा सोमवार । जाहाळीसे रात्र भोज- 
नासी ॥ ७ ॥ जनीचे ल्या वेळे विस्मरण जाळे । नामदेवे केळे 
सोजनासी ॥ ८ ॥ मग मातेळागीं बोळती जनीसी । न दिलें पात्रासी 
आज पाहा |॥ ९ ॥ मातेनं उचिष्टे गोळा करोनीया । दिली नेवोनीया 
जनाबाई ॥ १० ॥ इच्याही अंगासी सीत आले होतं । पाहोनी पान्नातं 
उचिष्टाच्या ॥ ११ ॥ सिंक्यावरी ठेवी देवा न बोलावी । श्रम जाळे 
जीवीं बहुसाळ ॥ १२ ॥ पलंगावरी पांडुरंग रुक्‍्मीणीसी । हणती 
उपवासी आहे आज ॥ १३ ॥ रखुमाई हणे कोणा भक्ता अन । न 
मिळाळे झणुन वेडे जाला ॥ १४ ॥ अपरात्र जाडी करावें रायन । 
ह्मणती झोंप जाण न लागेचे ॥ १५ ॥ निव्याचें भोजन राहिळें 
आमुर्चे । बोडावणें साचें आठे नाहीं ॥ १६ ॥ बोले रखुमाई निलाचें 
भोजन । न इछावा मान जावे आतां ॥ १७ ॥ भोजन तयाचें जाळे 
किंबा नाहीं । देव ह्मणे पाहीं उपाशी तो ॥ १८ ॥ आई हणे जनी 
असेळ उपाशी । जाबोनी तयेसी जेऊं घाला | १९ ॥ कळवळोनी 
देव जनीपासी आले । उठविती वहिले तयेळागीं ॥ २० ॥ उघडोनी 
नेत्र पाहिला सावळा । हणे बा विठला कां आढासी ॥ २१ ॥ मज 
सीत आले शरीराचा भोग | भोगिते मी सांग जावं तुझी ॥ २२ ॥ 
जवळी बैसोनी हाता फिरवीळें । सौत निवारिळें क्षणामाजी ॥ २३ ॥ 
उठोनी चरणीं मस्तक ठेविला । जावें बा विठळा निजस्थाना ॥ २४ ॥ 
न पाचारितां कां आलासी घांबोन । बोलिले भगवान अन्ा- 
साठीं ॥ २५ ॥ क्षुधा फार मज ठागठी पोटांत । भोजन त्वारेत घालीं 
मज ॥ २६ ॥ जनी हणे देवा उचिष्ट मजठा । दिलीं हणुन तुठा न 
बाळावी ॥ २७ ॥ पांडुरंग हषणती उचिष्टे आह्यांसी । चारियडीं कैसी 
तही ऐक ॥ २८ ॥ राबरानें मार्गे उचिष्टच बोरे । चारिळीं आदरे 


१४१ 


आत्रडुक्त | २९ ॥ तैसेचि गोकुळी गोपाळांनी केळे । उचिष्ट चाहे 
झुखांतील ॥ ३० ॥ संताचं उचिष्ट न हणावे कदां । प्रसाद तो सततं 
खेऊं आही ॥ ३१ ॥ देव सिंक्‍्याबरुन पाटी उतरिती । पक्ताने जी 
होती हस्तस्पर्शा ॥ २२ ॥ मग जनाबाई सांगात घेवोनी । जेबिळे 


भ्रंणरोनी भीम गाये ॥ ३३२ ।॥ 


॥ श्रीराम ॥ जनाबाइईसंगें जेवोनी तेथेचि । निजती श्रीपली 
प्रेमासाठी ॥ १ ॥ उश्यी तिची देव वोढोनीया घेती । वाकळही प्रीती 
पांघरले ॥ २९ ॥ जनाबाइईचिया उद्याकडे नाहीं । दिला बाहू पाही 
देवराये ॥ ३ ॥ मग गोष्टी माता सांगती मागील । भक्तीची हे भूल आहे 
आह्या ॥ ४ ॥ जनाबाई देवापुढे निजे कैसी । बापापुढें जैसी कन्या 
निजे ॥ ५ ॥ देवाची भावना कोसल्या यशोदा । तैसीच गोविंदा 
प्रीत इची ॥ ६ ॥ दोघेही निष्काम हणुनी परस्परे । प्रीति जाळी 
थोर वर्णवेना | ७॥ प्रातःकाळी देव गडबडीने गेळे । पदक राहिलें 
गळ्यांतील ॥ ८॥ पुजारी पाहातां पदकचि नाहीं । गडबडले पाहीं 
तये वेळे | ९ ॥ हकीमासहित शोध जा करिती । घरांत बोलती जना- 
बाई ॥ १० ॥ पदक कां देव टाकोनीयां गेळे । ऐकतांचि आठे ठोक 
तेथें ॥ ११ ॥ तयांसी पदक देतांचि ते नेती ।) हाकीमा सांगती जनी 
चोर ॥ १२ ॥ चाळीस शिपाई धाडिळे तयाने । जनीस बांधोन आणा 
झमणे ॥ १३॥ जनाबाई तेव्हां भजन करीत । अकस्मात दूत आले 
तेथं ॥ १४ ॥ बांधोनीया हात चालविली लांनीं । पाहाती नयनीं ठोक 
सारे ॥ १५ ॥ हाकीमाजवळी आणियली जेव्हां । विचारितो तेव्हां 
जनाबाई ॥ १६ ॥ कैस हे पदक नेलेस चोरोन । सांग आतां जाण 
सविस्तर ॥ १७ | हणे पांडुरंगाविण कांहीं नेणें । तयाचें हे करणें तोचि 
जाणे ॥ १८॥ देतो सुळावरी जाहाळा शेंवट । इछा काये स्पष्ट सांग 
आहे ॥ १९ ॥ जनाबाई हणे देवार्चे दर्शन । घ्यावें ऐसें मन 
इछिताहे ॥ २० ॥ न्यावे झणे इसी पाही द्या देवासी । मग द्या तुळासी 


१४९ 


त्वरा करा ॥ २१ ॥ देवापुढे नेली खांद्यावरी सूळ । पाहिर्ढे सकळ देवा 
हणे ॥ २२ ॥ आमुचा हा भोग भोगूं आह्मी आतां । तुझी लोभ 
आतां भसो द्यावा ॥ २२३ ॥ शरिराचा भोग रारीर भोगील । जीव हा 
थल तुझांपासी ॥ २४ ॥ रेसें बोलोनीया तेथोनी चाठिडी । ळोक- 
दाटी जाढी पाहाबया ॥ २५ ॥ नामदेवा कोणी जावोनी सांगती । 
तुमची जनी देती सुळावरी ॥ २६ ॥ संत बोलीयेळे आपुली प्रतिष्ठा । 
बाढवाया चेष्टा केली देवे ॥ २७॥ भक्तासी संकट करोनी रक्षावे । 
थोरपण व्हावें दाखवाया ॥ २८ ॥ आपुलें थोरपण भक्तसाह्ये हणुन । 
केळे हे संपरणे पांडुरंगे ॥ २९ ॥ आह्ांहूनी जनी आवडे तयासी । 
पाहा कौतुकासी होईल ते ॥ ३० ॥ इकडे जनाबाई पुंडलीकापासीं । 
नेबोनी सुळासी रोवीयळे ॥ ३१ ॥ जनाबाई हणे सर्वत्र भजन । करा 
बाप प्रणे इछा माझी ॥ ३२ ॥ सवेत्र भजन कराया लागले । इस 
उचलिलें तये वेळीं ॥ ३२ ॥ तेव्हां र्‍या सुळाचें उदकचि जालं । पांडु- 
रंगे केलें नवल ऐसें ॥ ३9 ॥ हाकीमासहित लोटांगणा येती । हणती 
धन्य भक्ति आहे इची ॥ ३५ ॥ तुळसीच्या माळा घाठिती गळ्यांत । 
मिरबत आणीत घरां तेव्हां ॥ २६ ॥ नामदेवचरणीं ठेविला मस्तक | 
झणती हे कोतुक केलं देवे ॥ ३७ ॥ यरवंततुत संतलीला गात । 
धरोनीया हेत मनामाजी ॥३८॥ 


१४३ 
॥ रामभट पोळे ॥ 





॥ श्रीराम ॥ रामभट पोळे होते पैठणांत । मोठे रामभक्त 
निःसीमचि ॥ १ ॥ कोदेडरामाची मूत सर्वकाळ । असावी जबळ जीवा 
ऐसी ॥ २॥ आपुल्यासारिखे मूर्तीस उपचार । ज्याचे निरंतर होत 
होते ॥ ३ ॥ सर्वे तौर्थ जत रामावीण नाहीं. । अहिनिसी पाहीं 
निजध्यास ॥ ४ ॥ परोपकारासी शरीर लाविलें । श्रीरामा लक्षिळें सर्वी 
भूती ॥ ५ ॥ कोणाचेंही काम अडोंच नेदावें । निष्काम करावें 
मनोभावे ॥ ६ ॥ उंच नीच काम न करावं रेस । मनांतचि नसे 
जयाचिये ॥ ७ ॥ वार्चे नाम सदां स्याचि बोलावे । कायेनें करारे 
सुखी सर्वी | ८ ॥ कोणी दुष्ट वाक्य कठीण बोलती । लांच्या पाया 
पडती ऐसी स्थिती ॥ ९ ॥ सदां समाधान हे मुख्य साधन । समा- 
घी हे जाण सहजांत ॥ १० ॥ तप शांतीअंत सुखं संतोषांत । व्याधी 
ह्या तृष्णेंत जाणान्या हो ॥ ११ ॥ सर्वा भूती दया तोचि धमे जाण | 
रामभटा प्रणे चिन्हे ऐसीं ॥ १२ ॥ येके दिसीं पंतोजीच्या शाळेअंत । 
पोरांसी झणत पानें आणा ॥ १३ ॥ मोठीं मोठीं पानें आणावी बडा- 
चीं | झणिजे खेळायाची सुटी तुझां ॥ १४ ॥ हपे जाला मुलां तेथोनी 
चालिली । मागात जो आलीं ऐसियांत ॥ १५ ॥ रामभट बावा मेटले 
तयांसी । चलावे पानासी ह्मणती यांला ॥ १६ ॥ बरं हणोनीया 
त्यांच्या संगें गेळे । बडापासीं आळे मुलांसहित ॥ १७ ॥ झणती मुळें 
आतां बावा वर चढा । मोठीं मोठीं तोडा पार्ने पाहूं ॥ १८॥ बांधिढी 
कमर ल्यांत राममूर्त । कास घालुनी जाती वृक्षावर ॥ १९ ॥ खाळून 
हीं मुलें दाखवितीं पार्ने । अवघड ठिकाण होते तेर्थे ॥ २० ॥ वळकाँ- 
बीची पानें वांकून तोडितां । मूर्त. अवचिता पडे खालीं ॥ २१ ॥ 
पडिळा राम झणुन मुळे बोठताती । हे यांसी पुसती कैसा 


१४४ 


पडे ॥ २२ ॥ खालीं डोड आणि फय जाळे वरी । ऐकोनी अंतरीं 
काये केळे | २३ ॥ आपुल्या ऐेसे रामा अजिवरी केलें । सेवर्टी हे 
जाळें रामराया ॥ २४ ॥ खालीं डोई वर पाय करोनीया । राम हमणो- 
नांया । देह सोडी ॥ २५ ॥ काया वाचा प्राण होतां रामा्पण । धरिळे 
उचलोन वरिच्यावरी ॥ २६ ॥ नखी कामकोटी मुखीं चंद्रकोटी । 
पाहातां हे दृष्टी रूप ऐसे ॥ २७ ॥ मुकुटा उपमा न सुचेचि आहां. । 
वणाया श्रीरामा श्रुति नेति ॥ २८ ॥ आलिंगन दिलें मग रामरायें । 
मनोरथ पाहे प्रणे केळे ॥ २९ ॥ ऐसे रामभक्त रेसे जीवन्मुक्त । भीम 
लांसी गात अनुदिना ॥ २१० ॥ 


॥ निपटनिरंजन ॥ 





॥ श्रीराम ॥ निपटनिरजन ओरंगाबाजेंत । होते मोठे संत बागे - 
मध्ये ॥ १ ॥ गांवामध्ये जावें रस्त्यांत फिरावे । कोणी देतां घ्याबं धान्य 
पीठ ॥ २ ॥ येके दिसीं मेख नाठाची पायांत । शिरे अकस्मांत तये 
बेळीं ॥ ३ ॥ विदेहस्थिति देहभान नाहीं । समाधिस्त पाहीं चाढी- 
यले ॥ ४ ॥ माळीण पाहोनी ह्मणे पायाअंत । गेलं ते त्वरित काढा 
आधीं ॥ ५ ॥ देहावरी आळे आणि बोलीयले । प्रारन्धीं टाकिले 
हणती देहे ॥ ६ ॥ जयाचे सत्तेने पायाअंत गेलें । तोच हे काढील 
तरी काढो ॥ ७ ॥ रऐेसें बोठोनीया आले बागेअंत । होतां समाधिस्त 
देव आले ॥ ८॥ पायांतील मेख उपडोनी काढिली । रक्तघार आढी 
तये वेळीं ॥ ९ ॥ हस्तमात्र पाय बरा करुनी गेले । ऐेसे संतलीळे 
भीम गाये ॥ १० ॥ 


१४५ 


॥ श्रीराम ॥। निपटनिरंजन जीवन्मुक्त ज्ञानी । दिलेश्वरा 
कोणी निवेदिले ॥ १ ॥ लांनी स्वार यांसी भाणाया धाडिले । बागेमध्ये 
आले यांजपासीं ॥ २ ॥ गुंफेत श्रीकण्या मृन्मय पात्रांत । होते हे 
भक्षीत तये वेळे ॥ ३ ॥ राउताची हाक ऐकतां तैसेचि । येती बाहे- 
रचि खात खात ॥ ४ ॥ दाढी पोटावरी वोघळ पाहिळे । कुथ्चिळ 
दाबिळं रूप लासी ॥ "५ ॥ अभक्तां संतांचे माहामम न कळे । थु ऐेसं 
बोठिळे तोंडावरी ॥ ६ ॥ लिद्ध बोलीयळे तुमच्या तोंडांत थु । यो आ- 
मुच्या मुखांतु नको तुझा ॥ ७ ॥ ऐसें बोळताचि राउताच्या मुखीं । 
जलांश निरोखीं नाही हाये ॥ ८ ॥ जिव्हाच ते कोरडी जाहाली ते 
काळीं । ररण तये वेळीं येती यांसी | ९ ॥ दया आली मग मोकळे 
ही केळे । पाई ते लागळे तये बेळीं ॥ १० ॥ मग सिद्ध गेळे आपुढे 
झोपडींत । स्वार होउनी स्वस्थ रहाते जाळे ॥ ११ ॥ अस्तमानीं राहे 
प्रहर दिवस । गेळे हे दिळीस योगसिद्धीं ॥ १२९ ॥ मशिदींत मध्य 
कोनाड्यांत गेळ | जावोनी बेसळे तये वेळीं १ १३ ॥ पाछाह कुराण 
पढावया आला । अकस्मात यांला पाहाताहे ॥ १४ ॥ विचारितां नाम 
निपट सांगती । बोलावीळें प्रीती हणुन आलां ॥ १५ ॥ पाछाहानें 
तेब्हां केला चमत्कार । सांडोनी कळिवर मक्क गेला ॥ १६ ॥ तेथें सात 
सिद्ध होते त्या नमन । बद्रीदृक्ष जाण होतां तेथें ॥ १७ ॥ निपटही 
गेळे लया वृक्षी देखील । बोरं खाती वहिळे आनंदांत | १८॥ पाछाह 
प्रसाद मागतांचि झणत । देऊं मशिदींत चाळ आतां ॥ १९ ॥ गेला 
शरीरांत पाहे कोनाड्यांत । बेसळे हे खात बोरं तेथ ॥ २०॥ बोराचा 
प्रसाद देतां लोटांगण । घालोनीया ह्मणे ईश्वर हा ॥ २१ ॥ मग सुख- 
गोष्टी तेथें बोळोनीया । पत्र घेवोनीया तया स्वारां ॥ २२ ॥ आले बागे- 
अंत पत्र दिल्हे त्यांसी । गेठे ते दिळीसी तये वेळीं ॥ २२ ॥ पाछा- 





१ तुमच्या तोंडातला थु तुझ्यात नको, तो आमच्या तोंडांत येवो. 
१९ 


१४६ 


हासी सर्व थुक्याचा दृत्तांत । सांगतां सिद्धाते ह्मणे धन्य ॥ २४॥ ऐसी 
संवर्ळ॑'ढा गाती जे ऐकती । तेही धन्य हाती भीम क्षणे ॥ २५ ॥ 

॥ श्रीराम ॥ निपटनिरंजन औरंगाबाजेंत । आठे रस्त्याअंत 
येके दिनी ॥ १ ॥ झणती सवी भक्ति लावावी ह्मणून | चतुर्भुज आणुन 
मूर्ती यक ॥ २ ॥ देवालय केळे दशेनासी यावें । बोळाविती भावें 
सर्वत्रांसी ॥ २ ॥ हिंदु मात्र येती अरविध न येती | तेव्हां झणती चित्ती 
ऐसें नव्हे ॥ ४ ॥ मू बागेमध्ये नेवोनी ठविठी । मशीद्चि केली 
तेथें मग ॥ ५ ॥ बोलाविता येती अविध आनंदें । न येतीच मेदे हिंदु 
तेथ ॥ ६ ॥ सवे येती ऐसा उपाय योजावा | भेदचि नसावा ऐसें 
करूं | ७ ॥ मोडोनी मशीद केला शोचकूप । जाती आपआप सर्ब 
तेथें ॥ ८ ॥ गांबींचा पठाण हाकीम तयासी । कोप यावा ऐसी युक्त 
केली ॥ ९ ॥ मशीद मोडोनी केला शोचेकूप । बोलावीलं बाप सिद्द- 
राया ॥ १० ॥ ह्मणे कूप केला मशीद मोडोन । काय जी कारण 
सांगा याचें ॥ ११ ॥ देव*"केला तेथें न यती यवन । मशिदींत जाण 
हिंदु न ये ॥ १२ ॥ मग शोचेकूप केला तेथें येती । भेदातीत होती 
नकेद्वारां ॥ १३२ ॥ आही काय यासी करावा उपय । नके जाला 
प्रिय जनालागीं | १४ ॥ बहुतचि बोध पठाणासी केला । तोही भक्त 
जाला संतबाक्‍्ये | १५ | मग बागेअंत भजन करीत । येवोनी बैसत 
भीम झणे ॥ १६ ॥ 


हििकिबबयबखबखाययवकाहम 


मच्छेंद्रनाथ 


बा डाक 


॥ श्रीराम ।॥ मांचद्र गोरक्ष होते गुरुशिष्य । सामथ्ये विशेष 
योग मोठा ॥ १ ॥ गोरक्ष गांबांत भिक्षा मागोनीया । द्यावी गुरूबयो 


१४७ 


भ्रयादेनें ॥ २ ॥ गुरु देतीळ तो प्रसाद सेषावा । गुरुसेवा जीवाहूनी 
प्रिय । ३ ॥ येके दिसो गेळे भिक्षेसी गांवांत । प्रयोजन तेथे हेह 
आढे ॥ १ ॥ दानपात्रे यांसी वाढोनीया देती । गुदषपासी येती घेबो- 
जया ॥ ५ ॥ मचिद्रनाथांनी स्वइछा भोजन । केळे आनंदानें युरु- 
राये ॥ ६ ॥ दहीवडे त्यांत मिष्ट जाळे होते । स्वामी .तेचि लात 
आवबडारने ॥ ७ | दुसरे दिवसी गोरक्षांनीं स्नान । करोनी नमन पुढे 
उभे.॥ ८ ॥ झणती गुरुराया भिक्षे आज्ञा द्यावी । बेळ हे बरबी नाली 
आहे ॥ ९ ॥ हणती गुरुराव दहीवडे आणी । दुजे कांही नाणी भिक्षा 
झाजि ॥ १० ॥ आज्ञा हणोनीया गांबामाजीं गळे । मिक्षेतरी ळागळे 
मागावया । ११ ॥ घरोघरी झणती दहीवडे घाला । इछा सहुरूळा 
जाळी आहे ॥ १२ ॥ घिकार करोनी कोणी न घालिती । तब्झं हे 
बोलती येका घरीं ॥ १३ ॥ दहीबडे जरी करोनीया थाळ । तरी जे 
मागाल तेचि देऊं ॥ १४ ॥ बाई येक तिने ऐकोनीया ह्मणे । देसी तरी 
देणें सव्य नेत्र ॥ १५ ॥ ऐकोनीया हणती नेत्र जाटा धन्य । गुरूसी 
अपण करू आतां ॥ १६ ॥ तन मन धन गुरूसी भपेण । त्यांचें 
त्यांसी देणें या वळेसी ॥ १७ ॥ नखे रोबोनीया बुबुळ काढिले । 
डोळ्यासी फोडिळं गुरूसाठीं || १८ ॥ बाई घाबिरीच होवोर्नाया 
बोळे । द्वाड मी बोलिले संतराया ॥ १९, ॥ तोंड हणे द्वाड करोनीया 
बडे | आणोनीया पुढें ठेवीयळे ॥ २० ॥ दहीवडे घेती स्वामींपासी 
येती । नेत्रासी ढाविती हात येक ॥ २१ ॥ मर्चिद्रनाथांनी पुसियळें 
यांडा । हात कां लाविला] नत्रा सांग ॥ २२ ॥ गोरक्ष बोलिले स्वामी 
डोळा आला | झणोनी लाविला हात तेथें ॥२३॥ गुरु बोलियठे जरी 
डोळा आला । आला तरी आला हात काढी ॥ २४ ॥ काढितांचि 
हात दिव्य नेत्र जाळा । सद्ुरूनी केला नवळाव ॥ २५ ॥ वतेमान 
मग न्विदिळे सारे । आलिंगन येरे दिळे शिष्या ॥२६॥ धन्य गुरुभक्त 
निष्ठा ज्याची ऐएती । दब तयापासी भाम झणे ॥ २७ ॥ 





१४८ 


॥ श्रीराम ॥ मर्चिद्रनाथांनी गोरक्षासी झा । केळी क्षीर 
आणा बोटव्याची ।। १ ॥ भिक्षेलठागीं आजि क्षीरच मागावी । आयं- 
दळा जीवीं शिष्यराध ॥ २ ॥ जावानी भिक्षेसी क्षीर मागताती । काणी 
न घालिती तये वेळीं ॥ ३ ॥ झणती जरी कोणी क्षीर द्याल आह्ञां । 
तरी आही तुझां दऊं येक ॥ ४ ॥ आमुच्या स्वामीनी जे दिळे आह्ञां 
सी । ते॑आझी तुझांसी देऊं तरी ॥ ५ ॥ यका ठकराने सांगोनी 
मातेसो । दिधले क्षीरीसी तय वेळीं ॥ ६ ॥ मुठासी घेवोनी स्वामींपासीं 
येती । वृत्तांत सांगती गुरुराया ॥ ७ ॥ भक्षोनीया क्षीर समाधानें 
बाळा । जवळी बोलाविळा तये वळे ॥ ८॥ तयाचे कुसीसी लावोनीया 
बोट । केटा ब्रह्मनिष्ठ सिद्धराव ॥ ९ ॥ नाम गेनीनाथर ठेविळे तयाचे । 
निवृत्तिही त्यांचे शिष्य पुढे ॥ १० ॥ रसिया संतांचें नाम घेतां वाचे । 
ज्ञान होय साचे भीम झणे ॥ ११ ॥ 


॥ श्रीराम ।। शउ रामन हे पितापुत्र होते | संतसेवे हेत दढ 
ज्यांचा ॥ १ ॥ वित्त कांही होते त गेळे सरोनी | कर्जही काढोनी 
धर्म केला ॥ २ ॥ फिटे जरी कर्ज धर्म हा आमुचा । नाहींतरी त्यांचा 
कां होईना ॥ २ ॥ कजेही काढोनी जरी धर्मे केढा । न फिटतां लाला 
दोष नाहीं ॥ ४ ॥ ज्यांचे घेती लासी फिरोनी न देती । घरीही विर 
पत्ति बहु जाडी ॥ ५ ॥ सत्वधीर मोठे परी कोणी यांसी । उसणेंही 
त्यांसी न दे कोणी ॥ ६ । रेशा समयांत गुरुराज आले । प्रेम पुढे 
गेळे उभयतां ॥ ७ ॥ मर्चिद्र गोरक्ष आणिखीही रिष्य । यांनी लां 
सर्वास नमन केलें ॥ ८ ॥ आलिंगने जालीं आदरें घरासी । आणिलें 
गुरूसी प्रेमानंद ॥ ९ ॥ उपवासी होते भोजनासी कांहीं । घरामध्ये 
नाहो कांहीं जेव्हां | १० ॥ रात्र प्रहर जाली चोरीसी करावे । भोज- 
नासी द्यावं संतराया | ११ ॥ ऐसा करानीया विचार निघाले । वाणि- 
याच्या आले घरापासी ॥ १२९ ॥ माडीचरी जाती गवाक्ष पाहाती | 
बाप बोले प्रीती पुत्राळागीं ॥ १२३ ॥ गवाक्षांतूनीयां अंत मीच जातो । 


१४९ 


सामुप्रीसी देतों बर घे तू ॥ १४ ॥ सांपडली तरी आहेच मी बद्ध | 
माही कांही खेद मज याचा ॥ १५ ॥ पुत्र बोलीयळा जाईन मी अंत | 
देईन समस्त सामुम्रीसी ॥ १६ ॥ ऐसें बोलोनीया घाळोनीया कांस । 
मनांत उल्हास सद्ुरूचा ॥ १७ ॥ सोप्यांतूनी मग अंत उतरत । सामु- 
प्रीसी देत बापाहातीं ॥ १८ ॥ सवेही साहिल देवोनांया वर । जात 
बाणी त्वरे आळा अंत ॥ १९ ॥ धरियळे पाय बाप वोढी बरी | न 
वोढे निर्धारी ऐसें जाळे ॥ २० ॥ बापा हाणे आतां उपाय राहिला । 
तोडीं मस्तकाला त्वरा करीं ॥ २१ ॥ खेद न करावा स्वामी घरां आठे। 
शरिराचे जालें सार्थक या ॥ २२ ॥ गुरुकार्यावरी वेंचढीयां काया । 
कोठें आहे माय ब्रह्म जाला ॥ २२ ॥ परी येक हेत आहे श्रीगुरूसी । 
पूजा भोजनासी करा सांग ॥ २४ ॥ माझे वतेमान कांहीं न बोलावें । 
संतोर्षे करावें दास्य लांचे ॥ २५ ॥ त्वरा करीं हणतां मस्तक कापिला । 
घेवोनीया गेळा बाप घरा ॥ २६ ॥ येकीकडे शिर ठेवोनी कोणासी । 
न सांगे मानसीं हषे दावी ॥ २७ ॥ यथासांग पाक करोनीया पात्रें । 
वाढिलीं विचित्रे भावयुक्त ॥ २८॥ गुरु बोलीयठे हमन न दिसे । 
कोठे गेढा असे या वेळेस ॥ २९ ॥ हणे गुरुराया वाण्याच्या घरांत । 
गुंतबिळा तेथ वाणियानें ॥ ३० ॥ तुझीही त्रिवर्ग पत्नीतुनेसहित । बैसावे 
त्वारेत येवोनीया ॥ २१ ॥ बोलिला प्रसाद घेऊं मागूनिया । आग्रहेचे 
तया बेसविळ | १२ ॥ तिघेही पंगती बैसोनी जेविती । उभडचि येती 
पोटीं मोठे ॥ २३॥ भोजन तांबूल जाळें निद्रा केली । भार तेव्हां घाली 
सद्गुरूसी ॥ ३४ || इकडे वाणियाच्या घरांत शरीर । पडतां सत्वर ढोक 
आळे ॥ ३५ ॥ हाकीमा सांगतां सुळावरी देती । ऐसी जाली ख्याति 
पुढे रका ॥ ३६ ॥ प्रभात जालिया सिद्ध चालियळे | शऊही चाढिले 
घालवीत ॥ २७॥ सुळावरुनी वाट होती तेथें आठे । नाथांनी पाहिले 
घडाकडे ॥ ३८ ॥। निर्जीव शरीर हस्त केळे वर । नमन साचार गुद 
राया ॥ ३९ | भश्चिर्य जाहाळें जवळी येवोन । शऊ सांग कोण आहे. 


१५० 


१ ४ ॥ ४० ॥ हणे हा शमन दास तुमचाचि । ऐसी निष्ठा याची 
भल्तंमाव्य ॥ ४१ ॥ मंग धतेमान सर्व निवेदिलं । मस्तक आणबिळे 
तेच क्षणीं ॥ ४२ ॥ सुळावरूंनी धड काढोनी मस्तक । लाबिपडे देल 
गुक्राये ॥ ४३ ॥ निर्जीव सजीब जाला पूर्ववत । घाली दंडवत नाथ 
पाई ॥ ४४९ ॥ गुरूच्या नेत्रांसी आल्या अश्रुधारा । झणती धन्य खरा 
भाब तुझा ॥ ४५ ॥ प्रेम आठिंगन देती गुरुरार्ये । कृपा केळी पाहें 
तबावरी || ४६ ॥ जीवन्मुक्त दशा कृपा होता. आढी । सहुरु माउली 
भनायाची ॥ ४७ ॥ हाकीमासी कळतां तोही आला तेथें । सत्कार 
कररत बदुसाळ ॥ ४८ ॥ वार्ये ठावोनीया नेढें मिरवत । सोहळा बहुत 
जाला तेथें || ४९ ॥ ऐसे संतराव रेसे दयाबंत । ऐसे गुरुभक्त भौम 
गाषे ॥ ५० ॥ 





परिसाभागवत 


हिंड कब 


॥ श्रीराप ॥ परसाभागवत रखुमाईचा भक्त । नित्य गात घ्यात 
आईंसांचे ॥ १ ॥ साक्षात्कार मोठा बोलावें देवीने । जाला अभिमान 
तयाळागी ॥ २ ॥ आईने परीस दिधला तयासी । मग संपत्तीसी पार 
माही. ॥ ३ ॥ नामदेव विठोबाचे भक्तराज । दरिद्र सहज लांचे 
घरीं ॥ ४ ॥ निल यांनी भिक्षा मागोनी आणावी । तेव्हां पेटवाबी 
चूळ मग ॥ ५ ॥ नामदेवकांता माठी पतित्रता । नाम हे तत्वता 
रासूबाई ॥ ६ ॥ परसाभागवत तयाच्या गृहासी । आढी अनयासी 
येके दिनीं ॥ ७ ॥ भक्तकांता दोघीं मित्रत्वही होते । झणुनी परिसातें 
दिव्हें तिनें ॥ ८ ॥ सुवर्ण करोनी त्वरे आणोनी दे । घेवोनी आनदें 
घरा गेळी ॥ ९ ॥ सुया दोन चारी ठाबोनी तयांसी । आणोनी सिध्या- 


१५१ 


सी पाक केला ॥ १० ॥ नामदेव भिक्षा भागोनीया येती । स्वैपाक 
पाहाती सिद्ध जाठा ॥ ११ ॥ भोजने जालियां पुसिळें कांतेळा । कोणीं 
सिधा दिला सांग वेगीं ॥ १२ ॥ हणे भागवत तयाचे कातेस । मागो- 
नी परीस आणियेला ॥ १३ ॥ पाहूं हणतां हाती. आणोनी दिघला । 
यांनीं झुगारिळा भीमेअंत ॥ १४ ॥ परसाभागवता कळतां वर्तमान । 
नामदेवा. हणे परीस द्यावा ॥ १५९ ॥। नामदेव हणती कासया परीस । 
घेबोनी सिद्धीस नाडढासी ॥ १६ ॥ देवापासीं कांहीं न मागार्वे कधी । 
दिली जरी सिद्धि घेऊं नये ॥ १७ ॥ इछेसी सोडोनी भजन पूजन । 
विभक्ति सांडोन भक्त व्हावें ॥ १८ ॥ तरिच देवरब आपुलासा हीये 
इछा करितां जाये नारायण ॥ १९ ॥ परिसाभागवता कोप आळा 
मोठा । झणे ठेवा चेष्टा येकीकडे ॥ २० ॥ आपण दाखी भाग्य न 
: देखवे । आहे आह्यां' स्बे ठाऊक हें ॥ २१ ॥ ऐसें अह्मज्ञान माहा 
आहे ठावें । परिसासी द्यावें त्वरा करा ॥ २२ ॥ न देतांचि तुज मज 
मृत्य आळा । निश्चयाचे केला जेव्हां यानें ॥ २३ ॥ नामदेव चंद्रभागेत 
जाबोनी । वांझळ भरोनी आणिळे खडे ॥ १४ ॥ सर्वही परीस ठौ- 
हासी लाविळे । सुबण जाहाले सवीनीही ॥ २५ ॥ मग नामदेवा घाढी 
लोटांगण । अंगेंचि तूं जाण परीस बा ॥ २६ ॥ लोटांगण घाली क्षणे 
तूंचि देव । आझी आहो जीव अभिमानी ॥ २७ ॥ सर्व अभिमान 
सोडोनी दिघळा । नामदेव केला बोधे पार ॥ २८ ॥ परसाभागवत 
खरा भक्त जाला । संते संत केला भीम झणे ॥ २९ ॥ 


१५२ 
सांवतामाळी 





॥ श्रीराम ।॥ सांवत्यामाळ्याची भक्ति देवरावे । मळ्यांत खुर- 
पार्वे येबोनीया ।। १ ॥ नामदेव येके दिसीं विठोबासी । देतां विडियासी 
रेसें जाळे ॥ २ ॥ सांवता सेतांत खातां भाकरीला । डुकडा झुगारिढा 
देवाकडे ॥ ३ ॥ आटा तो विड्यांत चाविताती देव । पाहाती नामदेव 
भधियोरने | ४ ॥ देव बोलीयले सांबत्याची भक्ति । मज आहे प्रीति 
बहु त्याची ॥ ५ ॥ नामदेवा येके दिसीं पांडुरंग । बोढीयठे अंगे दडतो 
मी ॥ ६ ॥ हणोनी चालिळे पुर्ढे अकस्मात । मार्गे मार्गे येत नाम- 
देव ॥ ७ ॥ सांबत्यामाळ्यासी पांडुरंग हणती । दूडवीं निश्चिती मज 
पोटीं | ८ ॥ विळ्यानें तात्काळ पोट फाडियेळें । जावानी बेसले देव 
यांत ॥ ९ ॥ पिवळा पितांबर तयाचा पदर । किंचित बाहेर राखि- 
लासे ॥ १० ॥ आले नामदेव पुसताती यांसी । देवा देखिलसी तरी 
सांग ॥ ११ ॥ सांवता बोठिला देव नाहीं ऐसा । ठाव कोठे कैसा 
दिसे तुज ॥ १२ ॥ पाहातां पितांबर धरिती हातानें । आले पोटांतून 
बाहेरचि ॥ १३ ॥ नामदेव संता देती आलिंगन ) ह्षणती भक्ति धन्य 
पाहिली हे ॥ १४ ॥ फाडोनीया पोटीं देव सांठविला । ऐसा भक्त 
जाला निश्चयाचा ॥ १५ ॥ यशवंत सुत हेचि ढीळा गात । पोटांत 
आनंत ठेवोनीया ॥ १६ ॥ 


१५३ 


गोराकुंभार 





॥ श्रीराम ।। तेरेमध्यें गोराकुंभार जाहाला । देवाजीसी केला 
तिश्वयॉंचे ॥ १ ॥ मळितां चिखल देहभान गेलें । बाळ तुडवीळें थुद्धि 
नाहीं | २ ॥ कांता आठी यांसी सावध करोनी । शिन्या दे वचनी 
देवाजीसी || ३ । क्रोध आला यांसी मार देतां हणे । विठोबाची आण 
घालिताहे ॥ ४ ॥ वजे केळे तिसी तेव्हां दुर्जे खम । तेथें घाली आण 
सासू जेव्हां ॥ ५ ॥ दोघी स्त्रिया वजे करोनी आहेरी । निजे बोटीवरी 
येकटाचि ॥ ६ ॥ येके दिसीं कांता येवोनी बाहेरी । निजोनी शेजारी 
काय केळं ॥ ७ ॥ सव्य हस्त कुच्यावरी ठेविताहे | जागा जाला 
पाहे अन्याय हा ॥ ८ ॥ तोडोनी मनगट टाकिळ जेधवां । हाहाकार 
तेव्हां केला त्यांनीं ॥ ९ ॥ नामदेव आले बोलती गोऱ्यासी । अंगिकार 
स्रीसी करी आतां ॥ १० ॥ आण तुझी आह्यांकडे आली सल । गोरा 
ह्मणे हात ईल तेव्हां ॥ ११ ॥ कौतेनांत टाळी बाजवितां हस्त । आला 
अकस्मात पर्वेवत ॥ १२ ॥ बाळ देवाल्यांत पाहिळें खेळतां । आनंद 
चित्तांत न समाये ॥ १३ ॥ उठविळें मूळ आगि दिला हात । नामदेव 
संत धन्य ह्मणे ॥ १४ ॥ सत्रियांचाही केळा अंगिकार मग । भक्ती हे 
अभंग भीम गाये ॥ १५ ॥ 


जयवंत संत 





॥ श्रीराम ॥ जयवंत संत मोठे रामभक्त । दरिदानें व्याप्त केळे 
जेव्हां ॥ १ ॥ पाठाहासी प्रीति होती शिपायाची । हणोनी कार्याची 
२० 


१५४ 


योजना हे || २ ॥ वडिलार्जित परंज होता तयाअंत । घालोनीयां यांत 
कांबीटचि ॥ ३ ॥ म्यान घालोनीयां चोघा शिपायांत । चाकरी राहात 
पोटासाठी ॥ २ ॥ ददव्य इल त्याचा घमोचि करावा । लोभ न धरावा 
तिळप्राये ॥ ५ ॥ येके दिसीं सारे शिपाई बेसोनी । हत्यारं काढोनी 
पाहाताती ॥ ६ ॥ सववीचीं हत्यारं काढोनी पाहाती । हे न दाखविती 
काढोनीया || ७ ॥ बहुत आग्रह केला परी याने । न दाखवी जाण 
तयांढागीं ॥ ८ ॥ येके दिसीं गेळे होते हे बाहेरी । मार्गे याच्यां सारीं 
काये केळे ॥ ९ ॥ काढोनी पाहाती तव ते कांबीट । पाछाहासी स्पष्ट 
सांगताती ॥ १० ॥ आहक्षा बरोबरी घेतो मुश्याऱ्यासी । हत्यार हे त्यासी 
नाहीं जाणा ॥ ११ ॥ कांबीट घालोनी केली तलवार । काढोनी सत्ब- 
रं पाहा वेगीं ॥ १२ ॥ पाछाहार्ने धीर धरो नीया झणे । हत्यार पाहाणें 
समयावरी ॥ १२३२ ॥ उंसामध्ये वाघ मोठा ढाण्या आला । सांगती 
रायाडा जावोनीया ॥ १४॥ लोक समागम घेवोनी निघाले । व्याघ्र 
धुडाविळें तये वेळीं ॥ १५ ॥ जाळीमध्यें मग जावोनी बेसला । लोकां- 
चा राहिला थाट उभा ॥ १६ ॥ पाछाहांनीं आज्ञा केली जसवंता । 
पुढें व्हावें आतां या वेळेसी ॥ १७ ॥ उपसा हलार मारा वेगीं न्याप्र। 
न बोले उत्तर पुढें जाठा ॥ १८ ॥ मनीं. रामराया आठवोनी ह्मणे । 
संकट हे कोणें निवारावं ॥ १९ ॥ पतित पावन ब्रीद आहे तुझें । तरी 
करीं मार्झे साहे आतां ॥ २० ॥ तुमचं धनुष्य होतें ज्या दाष्टारचे । 
तयाच जातीर्चे हत्यार हे ॥ २१ ॥ तुझं गोकुळांत वेणु केळा ज्याचा । 
तुझा असो त्याचा अभिमान ॥ २२ ॥ हाती होती काठी गाडमागें 
ज्याची । तयाचीच जाती आहे देवा ॥ २३ ॥ पुण्यही प्रदरी नाहीं देवा 
माझे । नाम मात्र तुझं घेतो देवा ।॥ २४ ॥ नयन निडारळे कंठ सद्- 
दीत । रामार्चेतनांत म सदां ।। २५ ॥ झणे मागे फिरो तरी अप- 
कोति । मरण व्याप्राहाती हेचि बरं ॥ २६ ॥ ब्यामप्रा ह्मणे यावें झांको- 


“् ह ववजडडवॅॅबबॅऑॅशशशब्बा॒॒ाबाअजययाबबज॒यालमजाजआजजजययय..,ग्क्ााा नमवेलहविकमगयन गा क क यवनॉकऑॅशकब॒बबबयायाआबजशाबथ्बब॒ब॒॒शाबा॒बबााशबबाबाआुबबाआजजनजजवजाजजववव3ि4 का 


१ तलवारीची मूठ. 


१५५ 


नीय़ा नेत्र । श्रीरामें विचित्र केलें तेथें ॥ २७ ॥ उपसितां कांबी दिन्य 
असिळता । व्याघ्र केला येतां दुखंडाचे ॥ २८ ॥ पाढाह पाहोनी खाळीं 
उतरळे । आळिंगन दिलें भक्तराया ॥ २९ ॥ ज्या ज्यांनीं रायासी होते 
सांगितडें । तयासी भासळे ग्रृत्यु आढा ॥ ३० ॥ राजाचिथे मनीं 
आला क्रोध यांचा । वध करू यांचा ह्मणे येर्थे॥ ३१ ॥ परी या 
अक्ताचे आधीं समाधान । करू मग पणे शिक्षा यांसी ॥ २२ ॥ जस- 
बंता हणे राव माग कांहीं । सांगसी ते देईन मी तुज ॥ ३३ ॥ जस- 
बंत हणे जितुक्‍्यांनीं कांबीट । सांगितलें स्पष्ट होतं तुह्यां॥ १४ ॥ 
तयांवरी दया पहिल्याहूनी व्हावी । इतुर्के माझें जीवीं आहे द्याबे ॥ ३५ ॥ 
असल्य भाषण नाहीं यांनीं केलें । कांबीट पहिळे होत जाणा ॥ ३६ ॥ 
नवळ रामराये केळं हे अद्भुत । सन्मानेंचि येत गृहीं तेव्हा ॥ ३७ ॥ 
चाकरी सोडोनी रामभजनांत । असावे निवांत शांति मोठी ॥३१८॥ 
येके दिसीं मध्यरात्री तृषाक्रांत । सुने पाचारीत अठाहास्ये ॥ ३९ ॥ 
आवडीनं नाम पुत्राचे श्रीराम । ठेवियळें प्रेमे भाक्ते मोठी ॥ ४० ॥ 
सुनेचेंही नाम जानकी तयेसी | तृषाक्रांत तिसी पाचारेती ॥ ४१ ॥ 
आदिमाया आली उदक घेवोनी । तयासी पाजोनी गेली पाहा ॥ ४२॥ 
येके दिसीं राये बुडवी यमुनंत । तेर्थे सीताकांत रक्षी जाणा ॥ ४३ ॥ 
ऐसे रामभक्त राम रक्षी ज्यांती । भीम गाय यांसी अहार्निसीं | ४४ ॥ 





कृष्णाजीपंत 





॥ श्रीराम ।॥। कृष्णाजीपंत हे संत रामभक्त । सर्वी भूती पाहात 
रामराव ॥ १ ॥ शांतीचा पुतळा रेसा दुजा नाहीं । सर्बकाळ पाहीं 
समाधिस्त ॥ २ ॥ येका जाह्षणासी दोन सहल्ञाचें | अद्मस्वें तयाचें सन 


१५६ 


शिन ॥ ३ ॥ बहुत विद्वान न फिटेचि कर्ज । तो तो जाला सहज 
यांचे गांब्री ॥ ४ ॥ गांवकरीयांसी भेटोनी वृत्तांत । सांगे मी कजीत 
बुडतो आतां ॥ ५ ॥ प्रामस्त बोलती कृष्णाजीपंतांसी । क्रोध जरी 
आणगिसी तरी ऐक ॥ ६ ॥ पट्टी सवोबरी करोनीया तुझं । वारू आही 
सहज कजे तुझे ॥ ७ ॥ कागद तयासी लळेहोनीया देती । पाहो बरे 
हणती पराक्रम ॥ ८ ॥ मग विप्र गेला तयांच्या वाड्यांत । न काढी 
पायांत जोडा असे ॥ ९ ॥ देवाचेनाअंत गेला धटपणे । शिवत जाबोन 
संतराया ॥ १० ॥ बरी केली शिक्षा हणोनी नमन । बोलिठे ज्राह्मण 
राम माझा ॥ ११ ॥ विस्मित जाहाला विप्र मनाअंत । झणे क्रोध येत 
कैसा यांसी ॥ १२ ॥ येके दिसीं होतें सहस्रभोजन । स्वैंपाकही पूर्ण 
सिद्ध जाळे ॥ १३ ॥ पाकशाळेमध्ये जावोनी अनासी । करी तो स्पर्शी 
सी अकस्मात ॥ १४ ॥ कृष्णाजीपंतासी जावोनी सांगती । ह्षणती 
गरिबासी द्यावे भन ॥ १५ ॥ दुजा पाक करुनी केलें प्रयोजन । तिळ- 
प्राय जाण क्रोध न ये ॥ १६॥ येके दिसती झुत्नर पोषाक करोनी | ब्राह्मण 
पाहोनी काये केळे ॥ १७ ॥ विड्यामाजीं बरा तंबाखु खावोनी । थुंकि- 
ला येवोनी अंगावरी ॥ १८ ॥ संतरायें केलें नमन विप्रासी । ह्मणती 
शुद्ध यासी केलें तुझी ॥ १९ ॥ न ये क्रोध विप्रा जाहलें संकट । ह्मणे 
दोन कष्ट जाठे मज ॥ २० ॥ संताचे छळण कर्जही न फिटे । मोठें 
हें संकट जाळे मज ॥ २१ ॥ आतां येक वेळ मोठा अपराध । करूं. 
हणुन सिद्ध जाला असे ॥ २३ ॥ भोजनाचे वेळे आला सोवळाचि । 
छळणा संताची मनीं असे ॥ २३ ॥ मुख्य पाटावरी यांचिया बेसला । 
संतोषंचि लाला बेसो. दिळें ॥ २४ ॥ कृष्णाजीपंतही सनिध बेसळे । 
वाढणेही जालें सवे जेव्हां ॥ १५ ॥ तूप बाढावया यजमानपत्नी । रूप- 
बंत गुणी पतित्रता ॥ २६ ॥ वय पूवे तूप वाढीत वांकोनी । ब्राह्मण 
उठोनी काय केळे ॥ २७ ॥ उडोनिया तिच्या पाठीवरी बेसे । ते पडे 
भूमीस तये वेळीं ॥ २८॥ पतीमुखाकडे जो पाहि सुंदरी । विप्र पाटा- 


१५७ 


बरी बैसे भग ॥ २९ ॥ बोठिळे कांतेसी जाह्मणाची लाथ । सोसी भग- 
बंत उरावरी ॥ ३०॥ आह लाचे दास भूषण हे आहां । ऊठ विप्रो» 
त्तमा तूप वाढी ॥ ३१ ॥ पतित्रता वाढी तूप संतोषांत । भोजनेंही 
होत तये वेळीं ॥ ३२ ॥ तांबुळ भक्षिता विप्रानेत्री धारा । चालिल्या 
झरारा कंठ दाटे ॥ १२ ॥ कागद दावोनी वतेमान सांगे । बोलाविळे 
अग सर्व यांनीं ॥ २४ ॥ हणती क्रोध आहां आला ब्राह्मणासी । द्या 
तुझी द्रब्यासी पत्रान्वये ॥ ३५ ॥ आह्मी तुमचे काये केले होतें सांगा । 
व्यर्थ छळणा कां गा करविली ॥ १६ ॥ आमुचे शांतीने जालें तुझा 
दुःख । क्रोध आला सुख जालें तरी ॥ ३७ ॥ तितुर्केचि द्रव्य दंड 
द्यावा आतां । आणोनी तत्वता दिलं जाणा ॥ ३८ ॥ आपणही लांत 
घालिती सहस्र । वस्रे द्विजवर गोरविळा ॥ ३९ ॥ पांचा सहल्नांसी घरीं 
पोंचविला । ऐसी शांति ज्याला तोचि धन्य ॥ ४० ॥ यशवंतसुत गात 
संतळीला । शांतीचा जिव्हाळा याबयासी ॥ ४१ ॥ 





(इसे) कृष्णाजी पंत 

॥ श्रीराम ॥ अष्टावाळन्यांत कृष्णातीरीं संत । घरीं सदा तरत 
असे ज्यांच्या ॥ १ | तयांचंही नाम कृष्णाजीपंतचि । भूतदया ज्यांची 
काय सांगूं ॥ २ ॥ येके दिसीं गेळे होते साताऱ्यासी । मार्गी गर्धभासी 
देखियळे ॥ ३ ॥ न चाळे हणोनी पायांसी बांधिले । ढोणारी हे गेले 
पाढोनीया ॥ ४ ॥ उष्णकाळ मोठा धापा देत असे । पाहातांचि यांस 
दया आढी ॥| ५ ॥ सोडोनीया पाय नदीबरी नेळ॑ । उदक पाजिलें 
तयालागीं ॥ ६ ॥ छायेखाली तृण होतं तेथें यासी । सोडोनी तयासी 
नमन केळे ॥ ७॥ रऐेसी भूतदया जयाचिये मनीं । तेथें चक्रपाणी 
भीम हणे ॥ ८ ॥ 


१५८ 


॥ शीराम ॥ ढृष्णाजीपंत हे संत घरीं होते । झष्ठावाळव्यांत 
काय जाळं ॥ १ ॥ रात्र एक प्रहर निद्वेचा समये । प्रसंगींच तये ऐखे 
जाळे ॥ २ ॥ तीन दिवसांचा उपासी अंतेज । तो आला सहज तया 
गांबीं ॥ ३ ॥ यातीमध्ये गेला तेथें कांहीं नाहीं । यांचे घर पाहीं सां- 
गती य़ा ॥ ४॥ ठघुदंकेसी हे आंगणांत आळे । चाकरा बोढिळे तये 
वेळीं ॥ ५ ॥ दरवाज्यासी ठावी रात्र जाडी आतां । गेढा तो तत्बता* 
ळावावया ॥ ६ ॥ अंतेजाने हाक दिली ऐसीयांत । ह्मणे मी क्षुविस्त 
आहे मोठा ॥ ७ ॥ तीन दिवस जाले न मिळेचि अन्न । जाऊं पाहे 
प्राण मायबापा ॥ ८ ॥ सेवक बोठिला रात्र जाली फार । रागेजला 
थोर तयालागी ॥ ९ ॥ अंगणांत यांनीं ऐकोनी बोलिले । घेई त्यासी 
वहिळें ह्मणती अंत ॥ १० ॥ मग सेवक तो अंत घे तयासी । कृष्णाजीपं- 
तांसी दया मोठी ॥ ११ ॥ मग कांतेलागीं विचारिती पाहें । कांहीं अन्न 
आहे किंबा नाहीं ॥ १२९ ॥ मग पतित्रता हणे नाहीं अन्न । सेवया क- 
रऊन देती त्यासी ॥ १३ ॥ तृप्त प्रासोग्रासीं जाला तो अत्यंत । तांबु- 
लही देत तयाळागीं ॥ १४ ॥ ऐसी सदयता जयाचे मानसीं । देव 
तयापासी भीम हणे ॥ १५ ॥ 


॥ श्रीराम ।॥ कृष्णाजीपंतांनीं गयावर्जनासी । करोनी यात्रेसी 
झाले घरा ॥ १ ॥ मग भागवतश्रवण यथासांग । केळे भक्तिरगे 
संतराये ॥ २ ॥ सप्तश्वृंगीं येक बिप्र गळतकुष्ट। देवीपासीं श्रेष्ठ सेवा 
करी ॥ २ ॥ माते माझा कुष्ट बरा करी येक । नाहातरी देख सृत्य 
देई ॥ ४ ॥ निग्रह कारितां देवी सांगे यासी । अष्टावाळव्यासी जाये 
झोतां ॥ ७ ॥ भक्त संत तेथ कृष्णाजीपंतासी । पुण्ये घडळीं लासी 
वार तांत ॥ ६ ॥ येक पुण्य जरी देतील तरी हे । जाण बेथा जाय 
तेच क्षणीं ॥ ७ ॥ चार पुण्यें कोण झणसी तरी ऐक । भागवत येक 
श्रवण केळं ॥ ८ ॥ दुजी माह्यात्रा तिजें गर्घेभासी । पाजिलें पाण्यासी 
कळबळोनि ॥ ८ ॥ चोथे अंत्येजासी भोजन दिघठें । ऐसा चहुंतीळ 


१५९ 

येक माग ॥ १० ॥ ऐेकोनीया विप्र निघाला तेथोनी । संतासी येबोनी 
ममन केळे ॥ ११ ॥ देवीचा दृत्तांत निवेदिला जेव्हां । आश्चयेचि 
तेव्हां जाढं यांसी ॥ १२ ॥ पुरोहीत कांता बोलाऊनी पुसे । कोणला 
पुण्यास द्यावें सांगा ॥ १३ । पतित्रता झणे गर्दभ अंखेज । हें दोन्ही 
सहज घडली तुझां ॥ १४ ॥ द्रव्य आहे. गयावर्जन होईल ) श्रवण 
अडेल भागवत ॥ १५ ॥ पहिलीं भिन्न करुन दोन या दोहींत । 
चित्ता येईल ते येक यांबे ॥ १६ ॥ मग भागवतश्रवणाचें पुण्य । भा- 
बयुक्त जाण दिलें तया ॥ १७ ॥ दिव्यंदेही जाला कुष्ट सवे गेला । 
रेसी संतलीला भीम गाये ॥ १८ ॥ 





अजुन 


साह ळनन्य कन 


॥ श्रीराम । द्वापारींचा संत सख्यभक्ति ज्याची । ऐसी दुज- 
यात्ती नेसे पाहा ॥ १ ॥ देवें थोरपण ज्यासाठी सोडिले । नीच काम 
केळें अजुनाचें ॥ २ ॥ भारत पम्रन्थांत आहे हा विस्तार । श्रवणे अपार 
पुण्य होय ॥ २ ॥ तयांतीळ कथा अल्पमति परी । आवडी अंतरीं गा- 
बयाची ॥ ४ ॥ येक दोन कथा गातो हेत मनीं । आवडी को्तेनीं म 
क्ताचिये | ५ ॥ सुभद्रा माहेरी होती द्वारकेत । येके दिनीं तेथ हेही 
आले ॥ ६ ॥ देवांनी सन्मान केला प्राणापरी । मधुर उत्तरी बोठि- 
थळे ॥ ७ ॥ तुझी तीथेयात्रे जातां हणुनी तुझां । द्यावे कांही. आहां 
रसे वाटे ॥८॥ आपुल्या हातांतील काढोनिया मुद्रा । दिघली सुभद्रापती- 
छागीं ॥ ९ ॥ बोढीयलळे देव रत्नांकित मुद्रा । करावी जतन जीबा- 
हनी ॥ १० ॥ पुन्हां द्वारकेसी याळ तंब इसी । न द्यावी कोणासी 
भक्तराया ॥ ११ ॥ अजुन देवासी क्षणे या मुदरेसी । जडली शरीरासी 


१६० 


ऐसें जाणा ॥ १२ ॥ नमन करोनी गेळे देवाजीसी । पाहाती तीथोसी 
ठाई ठाई ॥ १३ ॥ शिवाल्य थेक गांवाच्या बाहेरी । बाग पुष्पे बरी 
रम्य जागा || १४ ॥ ऐसी रम्य जागा अजुने पाहिली सुभद्रा इठिली 
मनामाजीं ॥ १५ ॥ ऐसी इछा होतां देवराव आले । सुभद्रा जाहाठे 
आपणचि ॥ १६ ॥ अळंकार दासदासी समागमे । पातली संभ्रम दे- 
वाल्यांत ॥ १७ ॥ अजुन पाहोनी पाचारी जवळी । आठे वनमाळी 
आनंदानें । १८ ॥ पलंग सुपोला पडदे सोडियठे । सेजे पडुडठे ना- 
रायेण || १९ ।| आज्लुनाच्या गळां घालोनीयां मिठी । बोलिठे आंगठी 
पाह द्यावी ॥ २० ॥ आपुलीच कांता ह्मणून दिधली । हातामध्ये घाली 
नाटकी हा | २१ ॥। अजुनासी निद्रा लागतांचि गेठा । सवे संपत्तीला 
घेवोनीया ।। २२ ॥। सावध होवोनी नाहीं कांहों पाहे । ह्मणे स्वप काय 
पडिले मज ॥ २२३ ॥ मुद्रा पाहे हातीं तंव कांही नाहीं । पुसल्यावां- 
'वून ही गेली केसी ॥ २४ ॥ विस्मय जाहाला द्वारकेसी आला । मनांत 
लाजला बहुसाल | २५ ॥ कृष्णे करोनिया सूचना चिरंजीवा । प्रेम 
मोठें देवा अजुनाचें ॥ २६ ॥ हणे मूल देवा मामाऐसी मज । दया 
मुदी आज करोनीया ॥ २७ ॥ सानारा दावाया देव मागताती । अँ. 
जुंनाचे चित्ती एस॑ं आल | २८ ॥ उठोनी तात्काळ गेला गृहाअंत । 
सुभद्रे मागत मुदी दई ॥ २९ ॥ ते ह्मणे हो तुझी केव्हां मजपासी । 
दिली ते तुझांसी देऊं आतां ॥ ३० ॥. ह्मणे शिवाल्यांत तू आली 
होतीस । घेतलें मुदीस हातांतील ॥ ३११ ॥ मज न पुसतां पळोनीया 
जावें । असें कां करावं लबाडीसी ॥ ३२ ॥ द्वारका सोडोनी कोठें गेळें 
नाहीं । तुफान हें पाही न घ्यावें जी ॥ ३३ ॥ गलबलाचि जाला तेथें 
देव आले । अजुना बोलिले तये वेळीं ॥ ३४ ॥ वृथा कां छळिसी न 
आलीच तिसी । पाहिलं मुदीस देवाहाती ॥ ३५ ॥ मग पायावरी ठे- 
विळा मस्तक । अश्रपात देख चाठियळे ॥ ३६ | देवा कांता कैसा 
जालासी तूं माझी । प्रीति ऐसी तुझी दीनावरी ॥ ३७॥ मग आरिंगल 


१६१ 


पाथा दिलें देवे । लाचा नवलाव तोचि जाणे ॥ २८ ॥ यशवबंतसुत 
संत आणि भक्त । सांडोनीया द्वैत गाय सदां ॥ १९ ॥ 


> २५/*« ४”५ *"« €% “४१ ४१" * १, »/”*..//१%. “१.९७ “७ 


जगमेत्रनागा 


“्र9सश82 


॥ श्रीराम ।॥ जगमेत्रनागा ऐका कथा त्याची । मेत्री ज्याची 
साची भूतमात्रीं | १ ॥ येके दिसीं हाकीमाने नेळें यांसी । ह्मणे देवकासी 
व्याध्र आणा ॥ २ ॥ बरं ह्णोनीया गेळे अरण्यांत । व्याप्रासी भेटत 
जावोनीया ॥ ३ | मित्र हणोनीया तया पंचानना । धारिताती जाणा 
शेळीऐेसा ॥ ४ ॥। गळ्यांत धोतर बांधोनी आणिती । देखतांचि 
भिती लोक सारे ॥ ५ ॥ हाकीमही भ्याठा रुमालाने हात । बांधोनीया 
येत संतापुढें ॥ ६ ॥। धन्य संतराये निवीर भूतांसी । महिमा हे रेसी 
नेणों आही ।॥ ७ | व्याप्रासी ठावानी द्याव स्वामी आतां । सोडिला 
ऐकतां पंचानन || ८ ।। सत्कार करोनी गृहामाजी नेळें | प्रजनासी केलें 
संतजीच्या ॥ ९ ।॥| छळक जे होते तेही भक्त कळे । भजनासी लाविले 
देवाजीचे ॥ १० ॥ ऐसिया संताची ढीला हे अद्भत । गातां होती संत 
भीम ह्मणे ॥ ११ | 


“९५% ५८” १५८४५ ९४ /0५//५%%५ “%-,/५/९, “क.” 


नरसी सरस्वती 





नी 


॥ श्रीराम ॥ नरसीसरस्वती सिद्ध जाळे मोठे । ज्यांची होतां 


भेट दैन्य जाये ॥ १ ॥ येका विप्रा घरी आले तो दरिद्री । घेवड्याचा 
२१ 


१६९ 


दारीं वेळ हाता ॥ २ ॥ खाणोनीया तोचि वेळ काढितांना । माठाचाचि 
जाणा हांडा अंत ।|। ३ ।॥ देताच विप्रासी आनंद जाहाला । घालितो 
सिद्धाला दंडवत ।। ४ ॥ ऐसिया अपार लीला केल्या सल । गुरुचारित्रांत 
ऐका भावें । "५१ ॥ संकळित येक त्यांतील जाणा हे । संताठागीं गाय 
भीम सदा ॥ ६ ॥ 


परमानंदजोगा 


॥ श्रीराम ॥ परमानंदजोगा संतशिरोमणी । गुरुभक्त जनीं 
रसा नाहीं | १ ॥ नारायणस्वामी मोठे निष्टावंत । शिष्यही बहुत 
होते ज्यांसी ॥ २ ॥ प्रारध देहाचे टाळायाचें ज्यांस । सामध्येही असे 
आंगीं ज्यांचे ॥ १ ॥ परी यांसी मान देती जनारऐेसा । बोलियले 
शिष्यां सर्वोलागी ॥ ४ ॥ आही जातो काशी ह्मणानी निघाले । क्षेत्रां- 
ति आले शिष्यांसाहित ॥ ५ ॥ पण्मासाचा भोग अतिसार जाला | 
येकेक निघाळा शिष्य पाहा ॥ ६ ॥ परमानंद मात्र सदुरुसेवेसी- | 
राहिळा मानसीं हपयुक्त ॥ ७ ॥ मळाचीही वस्त्र घुवोनी आणावी । 
चिळसही जीवीं न ये ज्याच्या ॥ ८ ॥ सव शिष्य गेले येकट राहिला | 
तत्पर सेवेला हषयुक्त ॥ ९ ॥ निजती तेथे वस्र अंग भरताहे । हत्ते 
धूत आहे भक्तराज ॥ १० ॥ गांवामाजीं भिक्षा मागोन आणावी । 
आज्ञेवरी ठेवी देह जाणा ॥ ११ ॥ चारी प्रहर रात्र निद्रा नाहीं ज्यासी | 
अंतर सेवेसी पडे झणुनी ॥ १२ ॥ कायावाचामनें सेवेचाचि हष । ऐसा 
गुरुदास निरोपम ॥ १२ ॥ स्वर्गी यमधम विचारी दृतांसी । सांगा 
आश्चियीसी पाहिले ज ॥ १४ ॥ ह्मणती काझीमाजीं गुरुभक्त येक | 
ऐसा दुजा देख नाही कोठे ॥ १५ ॥ आश्चिये मानोनी धर्मराज तेथें । 


१६३ 


पाहाया भक्तात आले जाणा ॥ १६॥ भेटोनीया यासी हाणे काहीं माग । 
यमधर्म आंगें आलो येथें ॥ १७ ॥ गुरुभक्त झणे गुरूपासीं काय । 
सांग उणें आहे मागू तुज ॥ १८ ॥ स्ामींपासीं यावें दर्शनही घ्यावें । 
पवित्र स्वभावें होसीळ तूं ॥ १९ ॥ धम ह्मणे गुरूपासीं नाहीं काम । 
तुझें मात्र प्रेम आहे आहां ॥ २० ॥ गुरूपासीं न या तरी जावें तुझी । 
“औतो सेवे आही त्वरा आहे ॥ २१ ॥ विश्वेश्वराचिया यम दर्शनासी । 
जाबोनी वृत्तासी सांगे याच्या ॥ २२ ॥ तीनमासां यमधर्मे दिली भेटी । 
ख्रेवा ज्याची मोठी हझणूनीया |॥ २३ ॥ पांच महिने सेबा अधिकाअ- 
धिक । होतां सांब देख भेट देती ॥ २४ ॥ मनकर्णिकेच्या घाटी 
झस्तमानीं । सांबांनीं येवोनी भेटी दिली ॥ २५ ॥ संवाद उभयांसीं 
जाला बहुताच । ह्मणे हे सेवेची महिमा ऐसी ॥ २६ ॥ साडेपांच 
महिने येकनिष्ट सेवा । केली त्रह्ममावा धरोनीया ॥ २७॥ त्रह्मांडनायेक 
झाले भगवान । हाणत्ती धन्य धन्य गुरुभक्ता | २८॥ प्रसन मी जालो 
पाहिजे ते माग । बोलती श्रीरग गुरुनिष्ठा ॥ २९ ॥ परमानंदजोगा 
ह्मणे देवाजीसी । देणें त॑ गुरूसी द्यावे तुझीं ॥ ३० ॥ मजचि द्यावेसी 
इछा जरी मनीं । मज सेवेहूनि प्रिय नाहीं ॥ ३१ ॥ जप तप माझा 
ब्रह्मसाक्षात्कार । सेवंतचि सार सवे माझें ॥ ३२ ॥ येक द्यावें गुरुसेवेत 
शरीर । लागो तिळमात्र वीट न यो ॥ ३३ ॥ देव बोढीयलठे गुरु बरा 
करूं । हा झणे विचारू नका मज ॥ ३४ ॥ माझ्या कांहीं चित्ता आला 
नाहीं त्रास । सवेचा उल्हास मोठा आहे ॥ ३५ ॥ स्वामींसी विचारा 
सांगती ते करा । जाहाले उशिरा जातो आतां ॥।| २६ ॥ गुरूसी अभाव 
धरितां पतन । त्याच उधरण नव्हे तुह्यां ॥ ३७ ॥ संत दयानिषि 
मोडिती तुमचे । तुमचेनि लांच न मोडवे ॥ ३८ ॥ बाल्हा कोळी तुझी 
बुडवायाचा केला । गुरूनीं तारिळा लीलामार्जे ॥ ३९ ॥ जप तप केल्या 
न मेटा कोणासी । भेटा आपणचि गुरुदासां ॥ ४० ॥ ऐकतांचि प्रेम 
आरळे देवाजीला । आलिंगन लाला दिलें भावें ॥ ४१ ॥ मग गुरूपासीं 


१६४ 


आठे उभयतां । दरशेनेंचि वेथा निवारिठी ॥ ४२ ॥ गुरुशिष्य दोघे 
दिव्यदेही केळे । वैकुंठासी नेठे देवराय ॥ ४२ ॥ धन्य गुरुभक्त गुरू- 
सीच तारी । निष्टा ज्याची पुरी वणवेना ॥ ४४ ॥ यशवंतसुत ऐसियासी 
गात । तारितील संतठीठा गातां ॥ ४५ | 


मध्वमुनेश्वर 





॥ श्रीराम !! मध्यमुनेश्वर तयांपासीं येक | मूळ आला देख 
दशेनासी ॥ ? ॥ हणे स्वामी मज अनुग्रह द्याबा । सार्थकी ढावावा 
जन्म माझा ॥ २ ॥ संत बोलीयळे बापासी विचारी । मग येसी तरी 
भंगिकारूं | ३ ॥ बाप सावकार गेल) तयापासीं । विचारी तयासी 
गुरु करूं ॥ ४ ॥ हणे बाप तया गुरु काये करी । शिष्य काये करी 
सांग मज ॥ ५ ॥ संतांपासीं आला वतमान सांगे । सांगा ह्मणती मग 
कृपायुक्त ॥ ६ ॥ दिळा अनुग्रह कांहों दिवस जाले । लम्न आरंभिले 
पितयानें ॥ ७ ॥ समारंभ मोठा हारद्राठेपन । पोषाक करोन सिद्ध 
जाला ॥ ८ ॥ स्मरण जाहाठे गुरूसी नमन । करावया जाण आला 
तेथें ॥ ९ ॥ दंडप्राय नमन हात जोडोनीया । ह्मणे गुरुराया ल्य़ 
होतें ॥ १० ॥ हणती गुरुराय विचारिळें नाहीं । केसा लयन पाही 
करितोसी ॥ ११ ॥ उतरी पोषाक अंगा लाव राख । भोपळा हा देख 
हाती ध्यावा ॥ १२ ॥ कोपीन घालोनी दोन कोशावरी । जावे ऐसी 
बरी भाज्ञा माझी ॥ १३ ॥ चिठी दिली तेथें होता येक यासी । पत्र 
देखतांचि रुपये द्या ॥ १४ ॥ जेसें सांगितठं तैसें येणें केळे । पोषाका 
ठेविले स्वामीपुढें ॥ १५ ॥ कोपीन घालोनी भोपळा हातांत । पत्र घे- 
उनी येत दुज्या गांबीं ॥ १६ ॥ चिठी देतां हाती दोनर्से रुपये । तेच 


१६५ 


क्षणी पाहें दिळे यानें ॥ १७ ॥ घेवोनी रस्त्यांत जातां वेश्या उभी । 
पाहातांचि लोभी जाला तेथें ॥ १८ ॥ रुपये तयेच्या करोनी स्वाघेन । 
शय्येवरी जाण पहुडला ॥ १९ ॥ बेऱ्या सेजे येतां पलेंग उल्थे । 
वरीच पडत अकस्मात ॥ २० ॥ ऐसे चारि प्रहर जालिया निघाला । 
न घेच द्रब्याला वेश्या कांही ॥ २१ ॥ घेवोनी खलिती आला स्वामी- 
पासी । स्वामी तेव्हां यासी विचारिती ॥ २२ ॥ शिष्य आणि गुरु काय 
करेती हें । जाणसी अनुभवे किंवा नाहीं ॥ २२ ॥ आमुच्या वचनावरी 
लग्नाचा सोहळा । सोडोनी मोकळा जालासी तूं ॥ २४ ॥ हणोनीया चारी 
प्रहर जागला । भ्रष्ट न हो दिलें तुजलागी ॥ २५ ॥ गुरूच्या बचनीं 
शिष्याने राहावें । मग ला तारावें गुरुराये ॥ २६ ॥ गुरूचा शिष्याचा 
ऐसा अनुभव । प्रश्नाचा उगव पाहिलिया ॥ २७ ॥ मग दिली आज्ञा 
लझ़ करायाची । गुरुभक्ति साची याचें नांव ॥ २८ ॥ ऐसे गुरुभक्त 
निश्चये तरत । यशवतसुत सदां गाये ॥ २९ ॥ 





अम्रतरावजी 


डम 


॥ श्रीराम ॥ अमृतरावजी सथ संतांअंत । कवन अद्भुत केलें 
ज्यांनी ॥ १ ॥ पहिळें बाळपणी विसोमोारोपासीं । होते ज्यागीदीसी 
मर्जातचि ॥ २ ॥ कथाकीतनाचा छंद मोठा मनीं । सर्वकाळ ध्यानी 
भक्ति मोठी ॥ ३ ॥ ओरगाबाजेत येके दिसीं जाण | ऐकाया कीर्तन 
गेळे होते ॥ ४ ॥ कीतनांत मग्न जाळे भान नाही । जावयाची पाहीं 
वेळ गेली ॥ ५॥ विसोमोरो कोापायुक्त होबोनीयां | चाकरी हे वाया 
कासयासी ॥ ६ ॥ भजनचि करा हणोनी बोलिले । संसार 'हा फोळ 
कासयासी || ७ ॥ आज्ञा हझणोनीया केळा नमस्कार । मज हर्ष थोर 


१६६ 


हाचि आहे ॥ ८ ॥ 'वाकरी हे पुरे मिक्षा मी मागेन । देवाचा होईन 
भाट भातां ॥ ९ ॥ मग सर्व संग सोडोनी दिधला । कवनासी केला 
आंरेमचि ॥ १० ।। भक्ति ज्ञान आणि वैराग्यभरित । रस कवनांत पूर्ण 
ज्यांच्या || ११ ॥ कौर्तनांत गातां रंग यावा मोठा । बोलारेसी निष्ठा 
ह्मणोनीया ॥ १२ ॥ बोले तैसा चाले तो प्रिये देवासी । भीम ऐसि- 
यासी गाये सदां | ११ ॥ 


बड यीखखनंख न अहा 


वडवाळनागेश 


स की हा 


॥ श्रीराम ॥ वडवाळनागेश सिद्ध जाले श्रेष्ट । सामर्थही मोटे 
न वणेबे ॥ १ ॥ भेंढाचाचि रथ माकडं जुंपावे । त्यावरुनी आणावे 
धोंडे मोठे ॥ २ ॥ बहिरापिसा विप्र भ्रष्ट जाला होता । मारुनी मागुता 
दिव्य केळा ॥ ३ ॥ ऐेसे संतराव ढीला ज्यांची मोठी । गाती लाचे 
भेटी इछी देव ॥ ४ ॥ यशवतसुत संकळित गाये । अल्पमति आहे. 
हझणोनीया ॥ ५ ॥ 


शमनामीरपीर 


॥ श्रीराम ॥ रामनामीरंपीर सिद्ध मागोबरी । शिळा होती 
बरी तयेवरी ॥ १ ॥ समाधीत मग्न आनंदे बेसले । तेथें तांडे आढे 


क टकल हकक कक७०००॥॥४॥॥०॥७४४॥७॥४॥४४७७॥४१ 0७४५ ७४७0४४४४00 


६ शिरगांवाजवळ एका डोंगरानर या पिराचें स्थान आहे. 








१६७ 


ब्राणियांचे ॥ २ ॥ बेळावरी होती साखर ते वेळे । सिद्धे विचारिळें 
वेश्यांडागीं ॥ ३ ॥ तयांचे मानसीं संत साधु केंचे । सदा चित्ती बसे 
व्रिषय लांच्या ॥ ४ ॥ कामातुर त्तया भय ळजा नाहीं । भ्रमितचि पाहीं 
बुद्धि यांची ॥ ५ ॥ चिंतातुर होतां सुखानिद्रा जात । क्षुधा होता जात 
रुचि पक ॥ ६ ॥ अर्थातुर माता पिता न बोळखे । सवेकाळ देखे देष 
'धनें || ७ ॥ तेसेंचि हे वैश्य बोलिले सिद्धासी । मीठ ह्णुनी यांसी 
सांगितठें ॥ ८ ॥ सिद्ध बोलियलें मीठ कां होईना । पुढें बिबंचना ऐका 
केसी ॥ ९ ॥ तेथोनीया दोन कोस कृष्णेअंत । उतरोन पाहांत 
पोल्यांमध्ये ॥ १० ॥ तंब लांत मीठ गोणींतही मीठ । जेथें तेथें मीठ 
दुजे नाहीं ॥ ११ ॥ मग ह्मणती आह्मी साधूर्चे छळण । केढें झणऊन 
रेसें जाळे ॥ १२ ॥ मागे परतले तये स्थानीं आले । सिद्ध होते गेले 
तेथोनीया ॥ १२ ॥ शिरगांवींच्या मशिदींत निद्रा केळी । वैश्य यांजबळी 
आले तेव्हां ॥ १४ ॥ नमन करिती आणि वर्तमान । सवे निवेदन 
केलें तेव्हा ॥ १५ ॥ असल्य भापण तुझांपासीं केलें । शकेरेचें जाळे 
मीठ आवघे ॥ १६ ॥ सिद्ध दयावंत बोलिलें बचन । शर्कराचि 
होणें कां होईना ॥ १७ ॥ येवोनी पाहातां साखरचि जाली । ऐसी 
लीला जाली भीम हणे ॥ १८ ॥ 


व अखलययव्खखयोबबेखख आव 


चोखामेळा 


ामजयावयि टिकव 





॥ श्रीराम ॥ चोखामेळा संत मोठा निष्टावंत । पांडुरंगी हेत 
दिव्य ज्याचा | १ ॥ निल देवाजींनीं दर्शनही द्यावें । देव भक्तिभावे 
वश केला ॥ २ ॥ येके दिसीं प्रातःकाळी देवाजीसी । बोले ते विप्रांसी 
श्रुत जाठें ॥ ३ ॥ जावोनी हाकीमा बोळती त्राझण । देव भ्रष्ट येणें 


१६८ 


कला पाहा ॥ ४ ॥ दूत पाठविळे वरोनिया आणा । पारपत्य जाणा 
करूं लाचे ॥ ५ ॥ धरोनी आणिला ह्मणती मारा याला | बेलासी जुंपि- 
ढा झपेट ला ॥ ६ ॥ आलो कांता तेथें ह्मणे देवराया । संकट कासया 
केलेसी ब; ॥ ७ || भय दावोनीया रक्षावे भक्तांसी | खोडी हे तुझांसी 
मुळींहूनी ॥ ८ ॥ देव येवोनीया धरियेळे बेळ । पाऊल न चले पुढे 
येक ॥ ९ ॥ बलासी मारिता न चलती ऐसें । जाहाठं हे केसं हणती? 
सारे ॥ १०॥ हाकीतचि होता बोठिळे तयासी । काय रे पाहासी मधो- 
निया ॥ ११ ॥ हणे पितांबर घालानीया कास | धरोनी वेंलास उभा 
असे ॥ १२ ॥ ऐकतां सरवात भक्ति जाली एणे । करोनी सन्मान 
पाठविले | १२ ॥ भक्तसाहे सखा आहे नारायेण | हणोनी हे गुण 
भोम गाय ॥ १४ ॥ 


॥ श्रीराम ॥ चोखामळा गळा मंगळवढ्यास । बुरुज पाह्यास 
आले तेथे ॥ १ ॥ अकस्मात ढांसळोनी ता पडत । हे गेळे तयांत 
आछयादूनी ॥ २ ॥ साठ माहार येके ठाईच निमाठे । पांडुरंग बोळे 
नामदेवा ॥ ९ ॥ चोाखामळा मेला त्याच्या अस्ति आण | विठळ त्यांतून 
ध्वनि निघे || ४ ॥ नामदेव तथं आळे अकस्मात | कानासी लावीत 
अस्ति हाते ।॥। ५ ॥ चोख्याचे जे हाड कानासीं लाविले । विठळ बिठल 
ध्वनि त्यांत || ६ |। अस्ति गोळा केल्या पंढरी आणोनी । स्थापिल्या 
ते स्थानीं पाहाती लोक ॥ ७1 पंठरीं जे जाती ताचे हें पाहाती । पांडु- 
रंगा प्रीति भक्ताची हे || ८ ॥। नाम्याचे पायरीपासीं आहे स्थान । कारीती 
नमन सवेत्रही ।। ९ ॥ धन्य ते पंढरी धन्य पुंडलीक । बैंकुंठनायक 
उभा जेथें ॥ १० ॥ धन्य चंद्रभागा वन्य ते पमाळें । दर्शनाचे 
जळे पाप सत्र | ११ ॥ धन्य वेणुनाद धन्य साधुसंत । आनंदें 
नाचत नामधोपें ॥ १२ ।। धन्य ते भूमिका खळासी पाझर । येती 


काया हि बचा अ द तकर. तव जल कटा “० सडत. 00020 ४०७ ८ वि यी न म. काक 


१ अजून गाडीला न जुपलेला बेल, सांड. 


१६९ 


निरंतर नेत्रांतूनी ॥ १२ ।॥। पंढरी पंढरी हणतांचि त्रिवार । नासती 
अपार पापराशी ॥ १४ ॥ काशीयात्रा पांच द्वारकेच्या तीन । पंढरीस 
जाण येक यात्रा ॥ १५ ॥ क्षेत्रप्रदक्षणा देवाजीची मेट | घेतां तो 
वैकुंठवासी जाणा ॥ १६ ॥ संतांची हे पेठ रेसी नाहीं दुजी । 
सर्दां भाक्ति ताजी जये स्थानीं ।। १७ ॥ जया व्हावा मोक्ष तेणें पंढ- 
रैत्ती । जावें जी मानसीं भावयुक्त ॥ १८ ॥ पंढरीचे कोणी होती 
वारकरी । मुक्ति त्यांचे द्वारी तिष्ठे सदां ॥ १९ ॥ देवाची आवड जरी 
असे मनीं । तरी संत वानीं आवडीने ॥ २० ॥ संतांची चरित्रे देवा 
आवडती । ह्मणोनीया प्रीती गात जावीं | २१ ॥ भांग्याचीच प्रीत 
तरी भांग खावी । आवडी सांगावी नलगे मग ॥ २२ ॥ जया ज्याची 
गोडी त॑ जरी आवडे । तरी लाची घडे मित्री फार ॥ २३ ॥ आपुल्या 
लीठेहूनी संतलीला प्रिय । देवाजीसी होये प्राणाऐसी ॥ २४ ॥ संतां 
गातां घ्यातां देव मानवती | जिंकिळे हणती मज तेणें ॥ २५ ॥ सं- 
तांचे सेवेची देवा प्रीति मोठी । हणोनी हे गोष्टी केली भावं ॥ २६ ॥ 
संतलीलामृत नाम या प्रन्थाचें । वर्णियठें वाचं यथामतीं ॥ २७ ॥ सं- 
तमुखं जेश्ा रऐेकिल्या तेशाचि । चाली अभंगाची आहे जाणा ॥ २८॥ 
अभंगींच संतलीला वर्णियल्या । आवडीने जाल्या देवाजीचे ॥ २९. ॥ 
संतांची चरित्रे भावें जे गातील । तया देव दीळ सायोज्यता ॥ ३० ॥ 
माहाविष्णु जह्या नारद वशिष्ट । ध्रीराम हे श्रेष्ट मुख्य गुर ॥ ३२१ ॥ 
तेथोनी मारुती तेचि रामदास । केली कल्याणास कृपा लांनी ॥३२२॥ 
यांचे बंधु येकोदर दत्तात्रेय | त्यांसी अनुग्रह समथीचा ॥ ३३ ॥ ते- 
थोनी राघधवस्वामी हे जाहाले । पुढें यश जालें यशवंत ॥ ३४ ॥ गुरू 
बाप तेचि भौमे अल्पमती । परंपरारीति सांगितली ॥ ३५ ॥ 


॥ श्रीराम ॥ अवंती हे मोक्षपुरी क्षिप्रा गंगा । जिच्या स्नाने 
योगा होय सिद्धि ॥ १ ॥ महांकाळेश्वर ज्योतिळिंग सार । महिमा अपार 


दर्शनाचा ॥ २ ॥ कोतवाळ नाग चंद्रेधर जाण । आरंभीं दरीन ध्यावे 
२२ 


१७० 


हयार्चे ॥ ३ ॥ सिद्धवट आणि तीथे अंगपात । गोतमीतीर्थीत स्नाने 
मुक्ति ॥ ४ ॥ चिंतामणी दुजा तिळभांडेश्वर । चोऱ्यासी विस्तारें मुख्य 
लिंगे ॥ ५ ॥ अगस्तेश्वर हा आणि काळबहिरव | मारुतीसी भार्ब जार्वे 
पाहा || ६ ॥ रामचंद्र कोटीतीथे जाणा सार । आणि सत्तसागर तीर्थे 
'ऐसी ॥ ७ ॥ विक्रमाची देवी हाशी नाम जिचें । दुर्जे काळिकेचें 
दर्शन हे ॥ ८ ॥ तिजी महांकाळी तयेच्या दरैनें । सर्वे जाती वि" 
क्षणामाजीं ॥ ९ ॥ पिशाच्च हा मुक्तेथरासी नमन । ओखरेश्वर जाण 
शेवटीळ ॥ १० ॥ रेसे देव तौ्थ अपार आहेत । महिमा अद्भुत वर्ण- 
वैना ॥ ११ ॥ यथामती भक्तलीलामृत ग्रन्थ । अभंग समात्त येथो- 
नौयां ॥ १२ ॥ यरावंतसुत संतढीला गात । भबर्सिधुअंत तरा- 
वया ॥ १२ ॥ 


॥ इति श्री भक्तलीलामरत प्रन्य अभंग संपूर्ण ॥ गुर्भ भवतु ॥ 





डव न >. 
न्ऱ्र्‌ 


श्रीराम 
तंजावर मठपति समथेशिष्य शहापुरकर 


भीमस्वामीकृत 


श्रीसमर्थचरित्र 








र यडयाकाडाबड याजा अेईइहबबब॒ाखांयाधशाायाआाायाधधयनााााजाा्ावाधााआयवााााि्ा॒॒ज॒बाश॒ब॒ाबजजजय्ग्व 


सहुरुबापा तू माहेरा । माते तुझाचि उबारा । 
पार कीजे भवसागरा । पूर्णादारा स्वामिया ॥ १॥ 
अनन्याच्या प्रतिपाळका । दारुण भवभयहारका । 
रक्षा आपुल्या बालका । नका नका उपलक्षूं॥ २॥ 
भवसपें गुंडाळिळे । तेणे मन ह न्याकुळ जालं । 
हित आहित विसरलं । सांभाळिल पाहिजे ॥३॥ 
मोकालिले तुझं जरी । निरवाव म्यां कवणेपरी । 
तुझ्यंविण गति दूसरी । माते नाहो दयाळा ॥४॥ 
शुद्ध करोनियां मन । पूणे निजरूप जाणून । 
रामदासी ठोटांगण । शिवराजाने घातलं ॥५॥ 





क कतधणणा एप 00 कलकणी पण शाणी 








श्रीराम 
तंजावर मठपाति समर्थशिष्य भीमस्वामीकृत 
श्रीसमथेचरित्र 





अभंग 


बरा नीतिन्याये संसार कारेती । 
ळय़ाची आंइती जाली तेव्हां ॥ १० ॥ 
येथासांग सवे अनकूळ जाहाले । 
वराड निघाले समारंभ ॥ ११ ॥ 
मुहृत पाहूनि हळदी ठागल्या । 
देवकांच्या जाल्या प्रतिष्ठाहि ॥ १२ ॥ 
लग्नाची घटिका समीप उरली । 
मंगळाष्टके जालीं सावधान ॥ १३ ॥ 
सावधान सावधान ह्मणताती । 

कोणा सांगताती मजविणे ॥ १४ ॥ 
वोळिंबे पाई प्रथक्ष पडती । 

हझणोनि झणती सावधान | १५ ॥ 
संसारांत दुख कांहीं नाहीं सुख । 
गोड मानी मूखे सावधान ॥ १६ ॥ 








१ पान १९१ वर खाठां दिलेली टीप पहा, ९ सामुग्री, 


१७४ 


पद 


सांगावें कोणें कोण्हा । बिंता आपली आपणा । 

दुखं या संसाराच्या । हरण जावें नारायणा ॥ घु० ॥ 
आत्महित करीना जो । तरी तो आत्मघातकी । 
पुण्यमागे आचरना । तरी तो पूर्ण पातकी॥ १॥ 
आपली वतंणूक । मन आपुल जाणे । 

पेरिलें उगवते । लोक जाणती शहाणे ॥२॥ 
सुखदुख सर्व चिंता । आपली आपण करावी । 

दास ह्मणे विवेकाने । वाट सत्याची धरावी ॥३॥ 


अभंग 


दिवसां रात्रीं होते देखत देखतां । 
प्रथक्ष हणतां सावधान | १७ ॥ 
सवेही मिळोनी मज गोविताती । 
परी सांगताती सावधान ॥ १८॥ 
ऐसा हा विचार अंतरीं पाहिला । 
प्रत्यक्ष मजठा सांगताती ॥ १९ ॥ 


पद्‌ 


पाहतां हीनेवर जाळे । पोर बिजवरा दिघे । 

पाहतां दिसे जेशी माता । केसं लग्न लागढे ॥१ ॥ 
या जोशा'चें तळपट जाल । पोर बिजवरा दिधले ॥ 
पंथ वर ह्मणोनियां । ठटिके आज्या चाळविळें ॥ ध्रु० ॥ 
नवरी परवांचें पोर । कां रे झणतां थोर । 





१ बधूच्या मानानें ल्हान वर. ९ प्रथम-प्रथ-पथ, पहिला, 


१७५ 


पाहातां दिसे ठेंकी जेशी । बर पाहतां बागोरं ॥२॥ 
पांच तीनी वऱ्हाडी आले । नवरीकरितां मिळाठे । 

येकला येकट वर । कांहीं चाले ना बोठे ॥ ३ ॥ 
रामदासस्वामी येना । तया वरपण साजेना । 

येकली नवरी मिरवतसे । नवरा मिरवतां दिसेना ॥ ४ ॥ 


कडका 


नवरी निधान । पाहोनियां बंधु जन । समारंभें निघोन । मुई- 
तेखी जाऊन । केले विधिविधान । देवदेवकस्थापन । सत्त घटिकेर्चे 
लग्न । त्रह्मनिष्ठ त्राह्ण । बरा वदती अनुसंधान । अंत्रपटीं असो नयन । 
भंगळाष्टके निवेदन । कारतां हणती सावधान । तेव्हां स्वामी भंतः- 
कर्ण । उठे जावें येथून । सारासार विचारून । तेचि संधि साधून । 
फडके तेथून । विप्र हणती बोम्‌ पुण्य । वरावीण विलक्षण । सर्व 
सभा होय म्लान दीन रे ॥६॥ 


अभंग 


बहु दाटी जाळी संधी ते पाहिली । 
चुकांडी खादढी अकस्मात ॥ २० ॥ 
नेसठे धोतर उत्तरी दुसरी । 

पडिळे बाहेरी येकायेकीं ॥ २१ ॥ 
उघडे बोडके मनस्वी फिरती । 
अन्नपान चिच्तीं चाड नाहीं ॥ २२ ॥ 
बंदी बहु दिस आडकले होते । 

सुटे अबचितें तेसें वाटे ॥ २३ ॥ 


000७ जा ० ०000 0 ह» 


१ बापा ऐसा १ २ पंच भूते व तीन गुण, मिळून अष्टधा प्रकृति, माया, 


१७६ 


उदाहीन काया उदयातीन मावा ) 
ते ढीळा अह्यया न कळेचि ॥ २१ ॥ 
पंचगंगातीर परिपूर्ण पूर । 
पात्र रुंद फार विशाळ त॑ ॥ २५ ॥ 
नावें उपेक्षिठे ते उडी घातली । 
ढोकीं हाक दिल्ही बुडाठार ॥ २६ ॥ 
भवसिंधुमाजीं जनासी तारिता । 
तयासी काय चिंता मृशा जळ ॥ २७ ॥ 


पूणे अवतार ह्मणतांचि नये । 
एणे ब्रह्म स्वयें हेंचि खरें ॥ २८॥ 


कडढका 


स्वामी विरक्त । प्रिये न होतां सक्त । संग सोडूनि पंथ । धरियेला 
अद्भुत । ब्रझारण्य अद्वेत । निःसंगें सेबीत । महोरात्रीं दीस सात । 
अक्नषपानशयनस्मरण । नाहीं कांहीं चित्तांत । पंचगंगानदीप्रांत | पा- 
धोनिया अकस्मात । उडी घाली तौरांत । तीरवासी हाहाभूत । झणती 
बुडाळा निश्चित । परी स्वामी कल्पातीत । पूणे ब्रह्म साक्षात । पैलपारा 
त्वरित । येतां भेटी सीताकांत । टक्षुमणसंयुक्त । कोटिसूर्यप्रकाशित । 
रेसा तेजे उद्दीत । सुधापाना त्वरित । देऊनि केला येकांत । स्तवनपूजन 
घेऊनि आपण । अंतधोमी जाला स्वयं गुप्ते ॥७॥ 


अभंग 


निर्गुण हे त्यासी सगुण भेटले । 
राघोबानं दिल्हे दरदाण ॥ २९.॥ 


१७७ 


पढ 


उंच सिंहासन । रद म्दासन । सुख सुखासनीं । रे देवराव ॥१॥ 
हाटक मंडप । मोहद्या रल्लदीप | कीरणें फांकती अमूप । वर्णवेना १२॥ 
कोंदणजडित । नवरल्लखचित । प्रभा सुंदर फांऊत । भूमंडळो ॥३॥ 

मुक्ताचे चांदिव । तेज हेलावे धांवे । घोस लोंबती बरवे । तुश्रव्ण ॥४॥ 
ऐसा उत्तम ठाव । वरी देवाधिदेव । कोण गणीलळ वैभव । तुळणा नाहो ॥५॥ 
दास तेथें गला । नमस्कार केला । जळ सारिले स्नानाला । देवरायाला ॥६॥ 





नाना सुगंध तेले । आसन घातलें । मग आरंभिले । मर्दन स्वयें॥ १॥ 
केशर कस्तुरी । उटण्याभीतरी । मळी आंगावरी । रे आडढेना ॥९॥ 
सहिष्ण उष्णोदक । घातठें नेमक । चखे ते अनेक । आणविलीं ॥३॥ 
आंग पुसिठें बरें । मग दिव्यांबरें । सुगंध केशरं । नाना गंधे ॥४॥ 
केशराचा रंग । आक्षता सुरंग । पुप्पमाळा मग । रे बहुविध ॥५॥ 

नाना पुष्पमाळा । सुगंध सुक्तमाळा । आळंकारी कोळा । फांकताती ॥६॥ 
नाना आळंकार । उत्तम सुंदर । दास नमस्कार । घालीतसे ॥ ७॥ 


“रानी ७0 0 0 


घूपाचा तो वास । दशांगें सुवास । दीप सावकाश । रे आणविळे ॥ १॥ 

दीप वोवाढिले । नेवेद्ही जाळे । भोजना बेसविले । देवराव ॥२॥ 

शाका कुशिंबिरी । वोदन सुवास । क्षीरी पंच भक्ष । रे तूप साये ॥३॥ 
नाना प्रकारींच्या । सिकरणी आणिल्या । शकेरा वाढिल्या । सावकाश ॥ ४ ॥ 
सुगंध कथिकरा | दहि दुध ताक । नेवेद्य नेमक । रे सांग जाला ॥ ५॥ 
आंचवले देव । बेसले सुढाळें । पुढें विविध फळें । ठेवियेलीं ॥ ६॥ 

सांगोपांग विडे । आणिली दक्षणा । मंत्रे पुष्पे तें नाना । समर्पिलीं ॥ ७॥ 
सांगोपांग पूजा । केला नमस्कार । दास ह्मणे थोर ( भक्ति भाहे॥८॥ 


_ अभंग 
येकांती संबाद परस्पर जाड] । घोप उमटला जयजयकारें ॥ ३० ॥। 
श्रीरामदासस्वामी 'चालिळे तेथुनी । पाहिडी मादेनी सवेत्रही ॥३१॥ 


श्होक 


भहीमंडळीं लोक नाना गुणांचे । असंभाव्य ठीळाकळांकूसरीचे । 

कितीयेक साधे कितीयेक बाघे । कितीयक ते देखिल मंदबोधे ॥ १॥ 

कितीयेक लाताड लाबाडवाणे । कितीयेक पापी पुराणे पुराणे । 

कितीयेक तोंडाळ वोढाळ ऊणे । कुशन्दी कितीयेक वाचाळ सुणे ॥९॥ 
ऱ्रे 





१७८ 


करंटे कुरू्पी विकारी भिकारी । कितीयक ते तामसी दुखकारी । 
कितीयेक ते पातकी पापरूपी । कितीयेक ते दक्ष पुण्यस्वर्पी ॥ ३ ॥ 
भले नष्ट पापी दुरात्मेचि कांहीं । जनी पाहतां सारिखे येक नाहीं । 
बहु लोक हे तो बहूता परीचे । भले ते हरोचे तथा दुभरोचे ॥ ४ ॥ 
भल्याचें भले बोलती रम्य वाचा । देह सुक्तती चालतो सुकृताचा । 
फिरे दास ऊदास लोकांस पाहे । मनामाजि थक्कात होऊनि राहे ॥५॥ 
पद 

नवल कले रे । विरंची नवल केलं रेश॥ घु ॥ 

देखत लोचन । भावितसे मन ॥ 

चक्कित जाल रे ॥ १॥ 

नाना रंगतरंगविकारे । मानस नेल रे ॥९॥ 

दाल उदास फिरे विवरे । मन निवाले रे॥३॥ 


कडका 


दासासवें राम । पावतो विश्राम । फिरत त्वरित प्रामेंम्राम । 
बाळीं भोळी निःसीम । मेळउनी सांगे वम । तुती ह्मणा राम राम । 
स्वयें गाये मुखी नाम । छंद बंद सप्रेम । करीत नमीत निथ नेम । 
पाहोनि येती नरोत्तम । हणती वर्ड नव्हे सोम्य । याच्या गुणें परंघाभ । 
पाऊं आही होऊं प्रणे अक्ष ॥ ८ ॥ 
अभंग 
पारं अगणीत फिरावे तयांत । 
नाहींच किंचित देहेबुवी ॥ ३२ ॥ 
साता पांचा दिसां अनन तें भकषिलें । 
मनें मागितलं तर्‍्हि नाहो ( २३ ॥ 
पद 
पळा पळा भह्मपिसा येतो जवळी । रामनाम हाक देउनी डोई कांडोळी ॥ 
वृत्तिशेंडी बंधनवीण सदां मोकळी । संसाराची धुळी करूनी आंगीं उघळी ॥ घु" ॥ 


मीपणाचें शाह्वाणपण जळाले माझं । कोण वाहे दहबुधीवस्राचे वोझें ॥ 
नलगे आहझां मानअपमानाचे दुजं । तुझी साय घेतां गेलें मीपण माझं ॥ १॥ 


१७९ 


प्रपंयडकरड्यावरी बेसणं त्याचं । भावता पाळा घालुनी पाहे जन अबिदेचे ४ 
उठोनि धाबे देखोनि पळे टऱ्य वाटेचे । अद्ऱ्य़ाचें रान घेतां न चले कोण्हाचे ॥२॥ 
औट हात गर्जे नवा ठाई वितुळलें । दाहवा ठाव देखुनी तेथे ठिगळ दिघलें ॥ 
ऐसें तेही निवृत्तीसी मन विगुतलें । परतोनि आले ह्मणोनी जीवें मारिलें॥ ३ ॥ 
अवघे जन बध देखोनि चार करीतो । पिसा आपणाऐसा देखुनी उमज धरीतो ॥ 
आतें भेटो येती त्यांसी वेड लावीतो । रामी रामदास ऐसें भबध बोलतो ॥ ४ ॥ 


कडका 
लावी चटक पळे । पाठीं कटक मिळे । धरूनि नेति बळें । पू- 
जिती देति फळें । न भक्षिता जातो सळें । येकायेकीं त्याचि काळें । 
कृष्णेच्या तीरा आले । पिसें जस तसं बोळे । परीक्षितां मना मिळे । 
ग्रामवासी बाळें मुले । सांत त्रह्मानंद खळे । पदांबुजी दहे गळे । तेचि 
खूण बरी पर्ण । पाहोनियां रामध्यान । सतीबाईंनें बोळखिळे रे ॥९॥ 
स्वामी समर्थ ॥४ | 


अभंग 


विसाजीपंतांची कन्या बाइ सती । 
आदिमायामूत मूतवंत | १५ ॥ 

तिनें ओळखिठ खेळतां पोरांत । 

जेसे ते करांत रतन शोभे॥ १६॥ 
लोभ्यानं देविळ येकाकी धनासी । 
जैसे ते प्राणासी गांठी घाली ॥ ३७ ॥ 
तयापरी दढ धारिळे चरण । 

तनमनधन सरवेस्ंसी ॥ २८ ॥ 


दुडका 


बाई सोभाग्यवती । संतति संपत्ति । कमळाजीपंत जिचा पति । 
उदार धमम[्त । विस्तार करी कीर्ति | गोपाळ स्वयं भक्ती । येडनी पु- 


१८० 


श्रस्थिति । स्वानंद गाय गीती । अनादि मायामूर्त । उमा रमा अनसूया 
अशी त्थिति॥ १०॥ 


अभंग 


नानाफ्रीं मन शोधुनी पाहिले । 

नाहीं डगमगिळ सवथाही ॥ ३९ | 
चित्त वित्त सवे प्रपंच स डिला । 

दृढ़ तो जोडिला स्वामाराव ॥ ४० | 


कडका 


आणुनी स्वामांस । एजिती दिसेंदिस । सोसुनी सवे घीस | 
पाडी फोडी करणं नास । बहुतापर दिल्हा त्रास | माणुनी सुमनास । 
धरियेटी दृढ कास । घेउनी अभयास । सवे बंधुसुदह्ृरास । अंबाजी 
मुरारीबास । अनुम्रही पूरण त्यास । “केला शाहापुरीं वास । भजनढाभ 
सर्बोस । तेव्हां धरी भीम चरणास रे ॥ ११ ॥ 


पद 


येई वो राघवे वोसंगा घेई । 

प्रेमपान्हा आपुला देई । 

येक वेळे जननी तूं कृपाद््टी पाहीं ॥ घरु० | 
एशा वियोगे शीण करितां । 

अझुनी न येसी श्रीरघुनाथा । 

बाळक त्रिविधें तापला बहु आतां॥ १॥ 
आतां निष्टर माय न व्हावें । 

ब्रीद आपुलें साच करावं । 

विश्वनाथसुत ह्मणे निजधामा न्यावे ॥२॥ 


वकार ककल 





की 


** आपाजी गोविंदास । असा एक चरण ससासांत कोणी लिहिलेला नाहे, 








१८१ 
अभंग 


पुढें नाना भक्त मिळाले अपार । 
मोहोत्छाव थोर थोर होती ॥ ४१ ॥ 
शहापुर स्वामींचे मुख्य अधिष्ठान । 
मोक्षाचे भुवन भूमंडळीं || ४२ | 


डफगाणें 


केळा काशीविश्वेश्वर । श्रेतबंध रामेश्वर । न पाहतां कोल्हापुर । 
वेथ॑गेळें ॥ १ ॥ पूर्वी होता कोल्हासुर । हणोनी नामे कोल्हापुर । 
तेथें लक्ष्मीचा अवतार । तुझी पहा ॥ २ ॥ तेथें बहुसाल देउळें । तळें 
रंकाळें पद्माळें । जळें वाहती निमेळें । ठाई ठाई ॥ २ ॥ तेथुनी पाट 
हतां उत्तर । पुढें आहे केसापुर । पंचगंगेचें तें तीर । सुंदर नीर ॥४॥ 
वरते जळसन्याचें तळें | तया तळ्यामाजीं कमळ । तेथुनी दिसते त- 
माळे । सारागड ॥ ५ ॥ पुढें मावाट्याचा डोगर । लाहुनी थोर रत्ना” 
गीर | आला हिमाचळाहुनी केदार । भक्तालागीं ॥ ६ ॥ ऐका पुढील 
प्रसंग । आलिते बाहे रामठिंग । नरसीपुरी देव विंग । गुप्त आहे ॥७॥ 
जागा टक्ष्मीचें शिराळें । तेथे निघती नागकुळें । श्रावणमासी मुळें 
बाळें । खेळविती ॥ ८ ॥ कऱ्हाडनगर सांगो काड । तेथें सुंदर तुका- 
बाई । कृष्णासंगम ठाई ठाई । देवस्थान | ९ ॥ भुलेश्वर धारेश्वर । 
रुद्रेश्वर चांफेश्वर । तेथें महिमा अपार । रघुनाथाचा ॥ १०॥ चंद्रगिरी- 
माजी गेवी । तेथें वास करी कवी । लांचा जागा जो पुरवी] 
शहापुर ॥ ११ ॥ 


हि अअसस््गस 





००० २. ०००५०००००० 





डब अश 





१ डोंगराची खांक. २ पूर्वी ज्या कवीची जागा शह्वापुरास होती तो आतां 


शंडगिरीच्या' डोंगरावर गुहेत रहावयास गेला, 


१८२ 


ववंद्रॉ्गरीचा डोंगर । त्यांत गुप्त येक शिखर । तेथें राहे योगेश्वर । 
निरंजन ॥ १ ॥ रे नवल ला निरंजनाचे । शिखर पाहा आकाशाचे । 
रसे पृथ्वीमध्ये कैचे । पाहो. जातां | २ ॥ जागा सुंदर गहन । तेथें 
सुख पावे मन । वरी पाहातां गगन सांठवळें ॥ ३ ॥ तेथें अखंड नाहीं 
वात । ह्णोनि जागा तो निर्वात | सीतकाळीं घुमघुमीत । वस्र 
नलगे ॥ ४ ॥ कृष्णा कोन्या दोहोंकडे । मध्ये पवेताचे कडे । मंडछ 
पाहातां चहुंकडे । समाधान । ५ ॥ तळीं असती शेतभाते । तेथे 
फिरताती आउतें । नानापरीचीं मागस्तं । येती जाती ॥ ६ ॥ 
वरती सेरडें मेंढरे । गर सिंगुर वासुरे । ठाई ठाई गुराखी पोरें । 
क्रीडा कारेती ॥ ७ ॥ भांबती डांगरांचीं थाटे । दिसती कडे आणि 
कपार्टे । सवेचि येउनी धुकटं | झाकोळिती ॥ ८ ॥ तळीं पाहातां 
भाकाश । दिसे दुसरें केलास । तेथें जावया संतोष । वाटतसे ॥ ९ ॥ 
तया खाळती आहे माण । वरत आहे तळकाकण । कऱ्हाड दंतागिरी 
पट्ट्ण । पंचक्रोशी | १० ॥ राया रघुनाथाचं देणं । जालं हनुमंताका- 
रणे । देव पाहावया पारणे । टोचनाचें ॥ ११॥ रामदासाचा विसावा । 
रुद्र जाहला आक्रावा । भक्तजन वेगीं धांवा । दर्शनासी | १२ ॥ 


अभंग 
रामउपासना आधार या जना । 
विश्रांति सज्जना चंपावती ॥ ४२ ॥ 
भक्तसमुदाव मध्ये स्वामीराज । 
त्यांचा पदरज गोपाळ हा ॥ ४४ || 


मुख्य भक्तराज मुळारंभ बाई । 
तिचेनि सवेही परमार्थ ॥ १॥ 
देह पडो झडो आणि मोडो बुडो । 
परी दास्य घडो अखंडीत | २॥ 


१८२ 


काया वाचा मन*अनन्यरारण । 
सहुरुवचन नुलंघेच ॥ ३ ॥ 
ब्रह्मांड पालथे होय कदाचित । 
बाईचा भावाथे पाठटेना ॥ ४ ॥ 
धन्य वंश तुझा धन्य धन्य बाई । 
मन रामपांई निरंतर | ५ ॥ 
ति'चा वंशवृक्ष देवा विस्तारावा । 
परमा्थे घडावा तिजऐसा ॥ ६ ॥ 
थोर माहाछाव चांफळीं यात्रेचा । 
नांदतो देवाचा देव तेथें ॥ ७॥ 
शाहापुरकराचे पहिले सिंहासन । 
यात्रेसी तेथून मुळारंभ | ८॥ 
छत्रे सूयांपानें पताका निशाणे । 
येता दवा ज्याने बाजीराव ॥ ९ ॥ 
दमामे धमामे कर्ण शंख भेरी । 
वादय नानापरी गजेताती ॥ १० ॥ 
दुरूनी दिसतं देवाचें शिखर । 
घाडी नमस्कार बाजीराव ॥ ११ ॥ 
भाढी आली काठी शाहापुरकरांची । 
सामारं यायाची लगबग | १२॥ 
थक होतां भक्त मिरवत आले । 
विश्रांती पावठे निजपदीं ॥ १३ ॥ 
भक्तसमुदाव अगणित फोजा । 
तेथं मान तुझा भक्तरांया ॥ १४॥ 
दाळ घोळ विणे मृदांग बाजती | 
भनोरम्य गाती हारेदास ॥ १५ ॥ 


१८४ 
हारेदास मिळाले असय देवाचे । 
मध्ये रंगी नाचे भक्तराज ॥ १६ ॥ 
भक्ति ज्ञान आणि वेराग्यसहित । 
गातो सप्रचित भक्तराज ॥ १७ ॥ 
अहं ब्रह्मास्मि हेंचि अंतयामी । 
मुखीं रामनामी संकीतेन ॥ १८ ॥ 
अहंभाव नासे झुध ज्ञान भासे 4 
ऐसें गात असे भक्तराज ॥ १९ ॥ 
कथेचा गजर होतो निरंतर । 
येती सुरवर पाहावया ॥ २० ॥ 
विमानाच्या कोटी अंतराळी दाटी । 
होते पुष्पद्राटि अगणित ॥ २१ ॥ 
सवे करतालिका नामाचा गजर । 
सुगंध धुशर गद जाले ॥ २२ ॥ 
समस्ताचे मन रामरूप जाले । 
आपणा पडिले स्मरण ॥ २३ ॥ 
भद्रासनीं देव भक्तसमुदाव । 
पुढें भीमराव कर जोडी ॥ २४ ॥ 
सुक्षताच्या कोटी प्रणे असतीळ । 
तरीच जोडेल रामदास्य ॥ २५ | 
"वारी देह कुरवंडी मी करीन । 
अभेद लाघेन भक्ति केसी ॥ २६ ॥ 
मुळारंभ केला देव प्रगटला । 
निवेदने जाढा निरावेव ॥ २७ ॥ 


१८५ 


प्‌द्‌ 


मन माझं उन्मन जाडे ॥ ध्रू० ॥ 

जन्मोजन्मीं्चे सुकत तें मज । नरंदेही कामा आठे । 
सद्दरुश्रीस्वामीसमथथचरणीं । तनमनधन आर्पिले ॥ १॥ 
जिकडे पाहे तिकडे स्वरूप निश्चळ । हे भीमहृदर्ई बिंबले । 
बोलणें हं सवे, समूळ वाव । बाच्यपण कोण उरलें ॥२॥ 


श्होक 


जेणें राजससात्विकादिक तिन्ही आत्मस्थितीं आटिले । 
वेदांता बुधिचे प्रभाव अवघे जेणें निराकर्णिले ; 

विज्ञानं भवसिंधुपार तरला जिंको्ने साही धुरा । 

एसा सद्गरू तो अनंतक्रविचा जो निस्प्रहाचा तुरा ॥ १॥ 
निमोणस्थळ गोतमीतटिं पहा कृष्णतिरीं जो वसे । 
कांतासंग नसे प्रपंवाहे नसे आश्या दुराशा नसे । 
ज्याला उत्तम रामदास हणती त्रलोक्‍्य बंदीतसे । 
ऐसा सद्गुरु तो अनंतकविचा बध्धासि तारीतसे ॥२९॥ 
वखे हुमुंज भजरी पटकुळें माथां चिराही वसे । 

काया सुंदर गारवण लघुसं भाळीं अवाळं असे । 

जेणें पे निजदासबोध वरदी हें काव्य केलें असे । 

एसा सहुरु.तो अनंतकविचा बध्धासि तारीतसे ॥ ३ ॥ 


पद 


मानार्से हा मुनि मानसमोहन । मानवकांत नितांत भजे जो । 
मामव श्रेष्ठाचे मानवळा मज । मानगुमान त्यजी अजि जो॥ १॥ 
मनी वंदू जनीं दीनबंधु ॥ घु० ॥ सद्दुण आल्य निर्युणकारक । बोधक 


साधक वर्धक जो । संशयछेदक घेधक सिध्धा । बाधक षडारिपु. संहार 
जो ॥ २ ॥ छाघवि हा जग जांगवि जागत । पावन, जागा .जागवी । 


4. 


१८६ 


भाजवि श्रीरंग अद्भुत दुंदूमि भूतदयाघन वाजवी ॥१३॥ दृत्ति उदासित 
स्थिति पुरातन | नीति सनातन दाखवी । भ्रांतिविसर्जन संचितनाशन | 
शांतिसुखासन वागवी ॥ ४ ॥ दीन जया सुखदायक करणी । दिनकर 
कुळमागे ध्यानिं मनीं । दिननिठिं श्रवणी मननीं निजस्वरूप धरी भीम 
घरणी ॥ ५ ॥ 


क 
ज्ळाक 
सह्याद्रांगारिचा विभाग बिलसे मंदारशंगापरी । 
नामें सजन जो नृपें वसविला श्रीउर्वक्षीचे तिरी । 


साकेताधिपती कपी भगधती हे देव ज्यांचे शिरीं । 
तेथें जागत रामदास बिलसे जा या जना उत्धरी ॥४॥ 


पद्‌ 


मना पाहे पाहे पाह स्वामीपाये रे॥ घु० ॥ 
रूप जयाचे ध्यान शिवाच । 

नाम दासाचें साह्यरे साह्रे साद्यरे ॥ १ ।॥ 
भक्तजनाचें प्रेम सुखाचं । 

करी भीमाचे साह्यरे साद्यरे साद्यरे ॥ २ ॥ 





कें मी पाहेन आतां सहुरु समर्था । निशिदिन चिंतन करितां धेणी 
न पुरे या चित्ता | तळमळ तळमळ जीव करित आति | न धरत धीर 
पळ विकळ अवस्था ॥ध्रु०॥ तन मन घन गेहे ठावो कारण भावाभाबो । 
स्वरूपीं सकळहि बाबो भेटल्या सद्दरुरावो । चरणकमळीं मस्तक बाहिन | 
बिळ्या जाइल जन्मकथा ॥१॥ सज्जनगड जो वासी | केव्हां जाइन ला. 
पासी । दुळेभ पादुका दृष्टीसीं । अवठोकिन अहिर्नशीं । निश्चय हा 


$ तापते. 


१८७ 


मज अ्रंतरिचा परी । प्रारन्ध केसं न कळे पाहतां ॥ २ ॥ समथेसमाधी 
जेथें । सुकतती जन बहु तेथें । सर्वस्व चित्ते वित्ते । पूजिती पूणे जझातें । 
भ्रन्य धन्य भाग्यवंत सहवास घडला । दुळेभ जाढा मज भसतां ॥३॥ 
भ्रवणीं सद्गुण पारेसे । नयनीं निजरूप पैसे' । सुमनीं तन्मय सरिसें । 
वदनीं कीतैन विलसे । मुनिमनमोहन माझेंहि जीवन करुणाणेषघन 
भीमवरदाता ॥ ४ ॥ 





समर्थसमाधी जो वणी मुक्ती त्याला पणी ॥ प्रु० ॥ 
कर्णा ऐके करणी न पडे जननमरणभ्नमणीं ॥ १ ॥ 
धरितां निजरूप घरणी मान्य सरणी बंशाभरेणी॥ २ ॥ 
घन्य त्याची जननी । भीम तन्मय जाला चरणीं ॥३॥ 


डउफगाणे 


समाधी समथोची पर्ण । वणून जाळे भक्त संपूर्ण । श्रवण करितां 
सर्व जन । पावन होती ॥ १ ॥ राजा शिवछत्रपती । समर्थाती अति 
प्रीति । सज्ञनगडीं तेहीं वस्ति । करबिली ॥ २ ॥ बहुत दिवस करुनी 
सेवा । आढा कनाटकीं यावा । विजई होडाने आपुल्या गावा । प्रवे- 
शाळे ॥ ३ ॥ शंभुराज प्रतिष्ठिळा । समर्थदरुशणाला आढा । समारंभ 
तेहों केळा अपरांपर | ४ ॥ 


॥०॥॥५॥४॥११ 000000 0४000१0 पकी नाका भर 


बतेमानीं येकांती स्वामीस न साह्य दुजी व्यक्ति । लोक येउनी 
जपती टपती दरुशणालागीं ॥ १॥ ऐका सभाग्य हो । समथेभाग्य 
हो । पवित्र श्रवणायोग्य । समाधिभोग्य घडो ॥ प्र० ॥ अह्मादिक आळे 
जऱ्ही । येणे नाही. बाहेरी । कोण गुहाप्रवेश करी । अंघकारी 








१ विखारे. २ नोका, ३ कुलावतंस, 


र्ट्ट 


हया. १ २ ॥ दरुशणासी भक्तजन । कारेती करणाकीतेन १ 
पक्षा येका करुणाघन । वाळे तया ॥ ३ ॥ दुरी देशींहुनी मक्त 1 येती 
झांर्चे मोठें आर्त । गुद्येमाजीं त्वरित भेटी घेती ॥ ४ ॥ विचार पुसत्ती 
सर्वे । सांगती येकांतभाव । विदेहेता अभिनव । आंगीं बाणे ॥५॥ 
मनोगत असे ज्याचें । तितुर्के राहाणें तयाचें । प्रेम देउनी साचें ।, 
बोळविती ॥ ६ ॥ पत्र लिहिळें सकळांला । कर्नाटकी लोकां आपुर्ल्यां 
भावार्थ जो ऐके सगळा । भीम होये ॥७॥ 


निरूपणपत्राथे 


चित्रकला नाना नाटक । झणोनि नामें कनांटक ॥ 
तेथे जे रामउपासक | पत्र त्यांसी ॥१॥ 

तुह्या पत्र पाठाविलं । वाचुनी आश्वचिये वाटलं ॥ 
परम समाधान जाले । देव जाणे ॥२॥! 


येथुनी समथासी पत्र गेलें तो भाव वणिला 


समथा नमस्कार साष्टांग आधीं । 

अपल्ये सुखं घातले हो त्रि्ुधी । 

विनंती बहू ऐकिजे जी स्वभावे । 

असे मी दुरात्माचि नाना स्वभावें ॥ १ ॥ 
दयासागरं हो मठा थोर केळं । 

बहू सेवकामाजि तं मेळवीलें । 

कृपेनें दिल्हे सोख्य तं अंतराचे । 

परी भोगणे ढागलें या देद्याचं ॥ २ ॥ 
कर्स दुभर आणिलें या स्थळाला । 

पदो स्वामिच्या थोर वीयोग जाला | 


विंड ॒ाजजजजजबजययबाजजजआजजजजजआजजजजजबयबयग्गयययि्य््््क जब अमा पडण मडमडडड काडया 


१ चरित्रकार भोमस्वार्माचें नांव. 





१८९ 


जगीं धन्य या लाधली पायसेचा । 

नसे ते मला पूर्व माझाचि ठेवा ॥३॥ 
मनोभावना स्वामिच्या पादपद्मी । 

असे लागली दृत्ति हे एणेसद्मी । 

परी देहेप्रारग्य माझं झडेना । 

समथा प्रभू योग तूझा घडेना ॥ ४ ॥ 
अखंडीत हे बासना भेटि व्हावी । 
प्रभूपाइची घाळि माथां पडाबी । 
मनींचे मनीं जाणसी स्ामिराया । 
किती वाढऊं हा सबिस्तार वाया ॥५॥ 
महाभक्तभावार्थ हा रामचंद्र । 

मुखें माजिया बोलवीला नरंदे । 
यथातथ्य वीचार हा साभिमाने । 

प्रभू श्रोतया जाणवीला भिमानें | ६ ॥ 


या “छोकांचें उत्तर 


तुश्ली पत्र पाठविले । वाचुनी आश्चि्य वाटले । परम समाधान 
जाले । देव जाणे ॥ २॥ प्रवृत्तीली पाहिजे राजकारण । निवृत्तीती 
पाहिजे विवरण । जेथे अखंड श्रवण मनन | धन्य तो काळ ॥३॥ 
आयुष्यासी माप लागलें । ऐसें प्रचीतीसी आलें । तरी साथेक पा- 
हिजे केलें । सारासारविचारं* ॥ ४॥ हे बहुत सुळतं घडे । पर. 


% आहझ्यांस मिळालेल्या या चरित्राच्या बाडाचीं कांहीं आरंभीची व कांहीं 
शेवटची पानें गेलेली आहेत. आरंभीची पाने ५७ व शेत्टची २३ गहाळ झालीं 
अस्नार्वांत असें वाटते. आरंभींचा मजकूर मिळेल तेव्हां खरा, श्रीसरस्वती मंदिर 
राच्या १८२६ च्या माघ महिन्याच्या अंकांत रा. राजवाडे यांनी वरील पत्र ब 
व्यास उत्तर अशी तंजावरास मिळविलेली छापलीं आहेत. त्यावरून येथून पुढच्या 
१४ ओव्या उतरून घेतल्या आहेत. 


च 


लोक विवेक जोडे । समजतां भूळ खंडे । जन्मसृत्याचे ॥ ५॥ नव- 
चिथा भक्तीचे अंती । होत आहे भगवत्प,त्ति। सत्यस्वरूपी सह्ति । 
तात्काळ होते ॥ ६॥ हं उमजजल्यावीण काय कळे । समजळ्याचीण 
ते न कळे | ध्रवणमनने निवळे । सकळ कांही ॥ ७॥ सकळ कांहीं 
ज्ञाणाने केलें । हणिजे साथेकचि जाळे । नेणतां अनुमान गेले । 
ते निरथक ॥ ८ ॥ 'घन्य आत्मशानी नर । सार्थक केला संसार । 
त्यासी आह्यांसी अंतर । कांहांच नाही ॥९॥ तत्वनिदर्शनाउपरी | 
शया रंका येकचि सरी । पुरता विचार चतुरी । पाहिला पाहि 
जे ॥ १०॥ शब्दद्वारां अथ घेणें । विवेके अ्थरूप होणे । सा्थकायी 
हे लक्षणे । जाणती शानी ॥११॥ विवेकाचे येक सूज । सकळांसी 
मिळोनि येकाचे पत्र । देहभावना विचित्र । स्मरण होत ॥ १२॥ 
समरणाउपरी अवस्था । ते लिहितां नव्हे व्यवस्था । बहुत निकट 
असतां । वियोग जाला ॥ १३॥ हे कणानुबधान केलं । तं क्रणानु- 
बघाषरी गेले । आतां घडेल ते भले । क्रणानुबंध ॥ १४॥ येकी 
झवस्था दोहीकडे । अनृत्य लिहिणे न घडे । निमिष्यनिमिष्याचे 
निडं । स्मरण होते ॥ १५ ॥! तुझ्ांसी प्रपंच आहे कांहीं । आह्यांसी 
तुह्यांवेगळे नाही । पत्र दृरूशण सवेहि । स्मरण होते ॥ १६॥ ते 
सारिखे परस्पर । अंतरा होडती अंतरं । रघुनाथभक्ताचेनि उप- 
कारे । उपकारी आहे ॥ १७॥ आतां बहुत काय लिहावे । अंतरा 
अंतर जाणावे । ता्लाक कर्रूने पाठवावे । समस्तांसी ॥ १८॥ 


1 





१६७४७ ८.) काय 7 
(31.00. 
अकळ क णाी0केकण"ॉॅने१ॅ १११ १ ॅ१ॅ१?0ी0ी??0?00?0)?0ी?0ी?0ी?0ी?0ी?0ी?0ी0?५00)0)?१?0)१)१2ी २ ुहनशशा॒श॒॒ाााआा॒ााजजाजजजजज4जजजजजबजज कबाब 
२ ७ न्ती व क रि 
१ अनुमान केले ।) असें मुळांत असेल काय? २ तत्वनिदनाउपरी । असा 
अबरथ मुळांत असावा असें वाटते, दासबोध ६-३-३० व ७-२-२४ पहा. 


